मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन ट्ट 
मराठी भाषा विभाग "क 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्याचा अमृत्त महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक बिद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
योबीतलाब;मुंबई-२००००१ दूरध्बनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥((७५://॥॥४५.॥5101101.50४.11 इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥(॥10831(8%/531100.00ण॥ा 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संज्ओोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्धारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ हकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतीळ. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झालेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष १वे ] जून १९६३ [ अंक ९ 


नारायणरावाचा खून की आत्महत्त्या ४: . र प्रा. न. र, फाटक 
' अद्वेत वेदान्त ( उत्तराध ) र र ,» डॉ, नी, र. वऱ्हाडपांडे 
आनुवंशिक वारसाशास्त्रज्ञांचा जाहीरनामा ी डॉ, सुमंत मुरंजन 


दोन हजार वषोतीळ काव्यशास्त्र ( उत्तरार्ध ) 
- ले. लाडिसलास तातारक्‍्येवित्स अनु. प्रा. वा. ल, कुलकर्णी 


वेदान्त ददोन आणि मानवी भवितव्य ., , प्रा. डॉ. र. चिं. बडवे 
शिवबकल्याणांचा समप्र दशम स्कंध वी , श्री, वि. म. कुलकर्णी 
कुरचेव्हशाद्दीतील कलाप्रवाह : १: व ., श्री. शंकर शारंगपाणी 
श्रीविवेक्ानंदांची आदश शिक्षणाची कल्पना . प्रा. म, झं. वाबगावकर 
खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान , प्रा हेमचंद्र धर्माधिकारी 


सार-संकलन - उच्च शिक्षणविषयक संशोधन; दक्षिणेस डोळे - क्‍्युत्रा, अजेंटायना, 
ग्वाटेमाला; मेंदूचे इलेक्ट्रॉनिक नियतण; मूलभूत मानबी हक्कावर 
पूर्व जर्मनीत गदा, 


वबाचकांचा-पत्रव्यबहार 


बार्षिक वर्गणी ९ रु. ] [ किरकाळ अंक १ रु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


-प्राज्ञुपाठशाळामंडळ बाई, यांचे मासिक 


१९६३ 
संपादक-मंडळ _ 
आचार्य स. ज. भागवत---प्रा. वि. म. बेडेकर--- प्रा, गोवधेन पार्णख का. संपादक 


*“ &»९०५**०५*९७९*९%९९०९९९७९०९९९ ५७०९७० %*%१०%१%००%०%*०%*९०%>०९०%«%*१०४*%*९%९%०6«७१ 


नारायणरावाचा खून की आत्महत्त्या : ४: प्रा. न. र. फाटक १-६ 
अद्वैत वेदान्त (उत्तराध ) डॉ. नी. र. वऱ्हाडपांडे ७-१२ 
आनुवंशिक वारसाशाख्रज्ञांचा जाहीरनामा डॉ. सुमंत मुरंजन १३-१५ 
दोन हजार वषोतील काव्यक्षास्र ( उत्तराध ) 

, ले. लाडिसलास तातारक्येवित्स अनु० प्रा, वा, ल, कुलकर्णी १६-२७ 
वेदान्त ददीन आणि मानवी भवितव्य प्रा. डॉ. र. चिं. बडवे - २८-३४ 
शिवकल्याणांचा समग्र दशम स्कंध श्री वि. म. कुलकर्णी ३५-३८ 
कुरचेठडशाहीतील कलाप्रवाह :  : श्री. दंकर शारंगपाणी ३९-४३ 
श्रीविवेकानंदांची आददी शिक्षणाची कल्पना प्रा, म. शां. वाबगावकर इ४-४ट 
खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान परा, देमचंद्र धर्माधिकारी ४५-५६ 


सार:संकटन- उच्च शिक्षणविषयक संशोधन; दक्षिणेस डोळे- क्युबा, अर्जैटायना, ग्वॉटेमाला; ५७-६१ 
सह चि र वापरच ढु 
मंद्चे इलेक्टेनिक नियंत्रण; मूलभूत मानवी हक्कावर पूर्व जमनीत गदा, 
वबाचकांचा-पत्रव्यवहार ६२-६४ 


७३०३५३$३$$७७३७०%*३$&$०%०%५%%%$००%५%%&७९%९ कक कर करक कक करक कक करकर कर काक क 
(49. १ 
बार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, चाई येथे छापून प्रा. वि. म. घेडेकर 
, यांनी प्राज्पाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे, 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता: १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
“गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यबस्थापक्रीय : व्यबस्थापक्र, ' नवभारत? मासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 


३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठराकलेले शुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठराकले 
असून त्याप्रमाणे शुद्धलेखनपद्धाते अनुसरली आहे. का. सं. ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, न, र, फाटक 


नारायणरावचा खून की आत्महत्त्या ४! 


स्थूळ रीत्या बेळगावच्या के. पां, गो. रानड्यांच्या 
स्तकाची महाराष्ट्रातीळ प्रतिक्रिया मागच्या लेखातून 
सादर केली, या काळात रानड्यांनी श्री, सोमणांशी जो 
पत्रव्यवहार चालविला होता त्यामध्ये नवाकाळम'धी 
लेषांची आपण हजेरी घेणार असल्याची धमकी होती. 
पुण्याचा रानडेविरोधी व्याख्यानसप्ताह आटोपल्यावर 
आकटोबरात रानड्यांची स्वारी पुण्यास आपल्या पुर- 
स्वर्त्या मित्रांसह येऊन पोचली. पुण्याच्या अभिहोत्र 
मंदिराचे मालक चालक कै. शेकरराव राजवाडे यांचा 
परिचय आता पुणेकरात पुसटत चालळा असला तरी 
एकदा त्यांचे त्या शहरी मोठे प्रस्थ होते, यांची भेट 
प्रथम झाली तेव्हा त्यांचे गीतेवरीळ तीन अध्यायांचे 
भाष्य प्रसिद्ध झालेले होते, या भाष्याचे अंतिम तात्पय 
कमंय्रोगपर की कर्मसंन्यासपर असा प्रश्न केला असता 
:£ आमच्या विवेचनाळा कसलाच पर नाही, ' असे 
त्यांच्याकडून काहीसे तुच्छतेच्या आविर्भावासह्‌ 
उत्तर मिळाले, हे भाष्य लो. टिळकांच्या “ गीता- 
रहस्या ' पूर्वी प्रसिद्ध झाल्यामुळे लोवामान्यांच्या 
ग्रंथाला शह देण्याचा आहिताभि राजवाड्यांचा हेतु 
मुळीच नसेळ असे म्हणवत नाही, असाच काहीसा 
प्रकार कै. चिं. गे. भाबूंच्या गीतासंहाराचा होता. 
राजवाड्यांनी टिळकांना हे पुस्तक दिले होते. टिळकांनी 
या पुस्तकासंत्रंथातीळ एका एच्छकाजवबळ खुलासा केला 
होता की तृत तीनच अध्यायांचे भाष्य पुढे आलेले 
आहे. १८ अध्यायांचे भाष्य पुरे झाल्यावर त्याच्या 
योग्यंतचा विचार करता येईल, राजवाड्यांच्या भाष्याची 
तिसऱ्या अध्यायापुढे मजळ गेली नाही, अर्थात्‌ टिळ- 
कांना आपले मत देण्याचा प्रसंगच आला नाही. ज्या 
पद्धतीने हे भाष्य लिहिले गेळे आहे तिकडे नजर 
फेकल्यास १८ अध्यायांच्या भाष्याचे किती खंड छापले 
गेळे असते याचा अंदाज करणे कठीण आहे. गीता- 
भाष्यळेखनाच्या काळात राजवाड्यांचा पेहराव टिळक 
छापाचा म्हणजे अंगरखा, पगडी, पुणेरी जोडा, अश्या 


न, भा. १ 


तऱ्हेचा होता. अशिहोत्री बनल्यावर त्यात फरक पडला, 
अग्िहोत्र हे ' येन केन प्रकारेण ? या कोटीतळे समजावे 
लागते. सडकून ग्रंथावळोकन व तसेच सडकून स्वैर 
वक्तृत्व हे त्यांचे दोन शुण त्यांच्या महाराष्ट्रीय 
चहात्यांमध्ये प्रसिद्ध होते, पण त्यांच्या वक्‍्तृत्त्वाच्या 
अस्स्रलित प्रवाही स्वरूपात सुसंगतपणा नव्हता हे 
देखील ध्यानात ठेवले पाहिजे. १८९१ नंतर पुण्याला 
सेवानिवृत्तीचा काळ काढताना प्रो. जिनसीबाळे नावाचे 
जे एक विद्वान्‌ टिळकांच्या साहचर्याने केव्हा केव्हा 
सावेजनिक कार्याच्या वातावरणात चमकू लागले त्यांच्या 
वक्तृत्वाची तऱ्हा आहिताग्नींच्या वक्‍तृत्वात होती. 
आगरकरांनी जिनसीबाल्यांची ते पुण्यातीळ मानसिक 
फेफऱ्याचे प्रतिनिधि, या अर्थाच्या शब्दांनी त्यांच्या 
वक्‍्तृत्वाला अनुलक्षून संभावना केल्याचे आगरकर- 
वाड्याच्या अभ्यासकांना सांगायला नको. सुसंबद्धता 
सोडली तर विविधता आणि विपुलता ही जशी जिनसी- 
वाल्यांच्या वक्‍तृत्वात तशीच राजवाड्यांच्या वक्‍्तृत्वात 
होती. याचा अनुभव राजवाड्यांचे नासदीय सूक्तभाष्या- 
सारखे वृहत्‌ ग्रंथ जिज्ञासूला सहज पटवितील, त्यातील 
काम शब्दाचे राजवाड्यांचे भाष्य म्हणजे साऱ्या काम- 
शास्त्राचा आढावा आहे, राजवाडे हे सर्व तंत्र स्वतंत्र 
या वृत्तीचे म्हणून पुण्याच्या सामान्य सार्वजनिक 
जीवनात मिसळू शकळे नाहीत, त्यांचा अड्डा आखाडा 
निराळाच होता, द्रव्याजेनार्थ त्यांचा वर्षातून काही 
काळ वेगवेगळ्या शहरी जाऊन तेथे मुक्काम ठोकून 
व्याख्याने देण्यात खर्ची पडे, पुण्यास त्यांचे शारदीय 
ज्ञानसत्र दसऱ्याच्या सुमारास नियमाने चाले. त्याला 
१९४७५ साली रानड्यांच्या पुस्तकाचा पुरस्कार हा विषय 
अनायासे लाभला. बऱ्याचश्या वक्त्यांची सोय रानड्यांनी 
लावली त्यामुळे बकत्यासंब्रंधांतली राजवाड्यांची विवंचना 
कमी झाली. तथापि वक्‍्त्यांचे नियत्रण राजवाड्यांनी 
आपल्या हाती राखून ठेवळे होते, त्या नियंत्रणाच्या 
अरेरावीचे प्रकार चाळू ह्कीकतीत पुढे दिसून येतील, 


नवभारत 


अमिहोत्र मंदिरातील शारदीय ज्ञानसत्र दसरा ( १६ 
, आक्टोबर ) ते दत्तजयंतीपर्यंत ( १९ डिसेबर ) चाल- 
णार असल्याचा मजकूर निमंत्रण प्ञाच्याद्वारे झळकला, 
स्ानसत्राचा विषय “ पेशवाईचा मध्यकाळ, थोरल्या 
बाजीरावाच्या निधनापासून धाकऱ्या , बाजीरावाच्या 
अधिरोहणापर्यंत ( इ. स. १७४० ते १८०० ) आणि 
नाना फडणविसाची कारकीर्द » हा निश्चित करण्यात 
येऊन रानड्यांचे पुस्तक हा पूवपक्ष मानला गेला. 
निमंत्रणपत्रासोबत जी बारा पानांची पुस्तिका निमंत्रि- 
तांना पाठविली जात होती तिच्यात रानड्यांच्या 
पुस्तकातील ४३ प्रकरणांच्या सारांशाचे ४३ परिच्छेद 
दिलेळे होते. त्या सार्‍यांचा रोख राघोबाखेरीज इतर 
पेशव्यां"ूच्या व नाना फडणविसाच्या अपरिमित निंदेचा 
असेल हे न सांगताही समजण्याजोगे आहे. नाना 
फडणविस हा तर रानड्यांच्या पुस्तकातील खलनायकच 
होता. रानड्यांची २७)३ ८ प्रकरणे नानांच्या चरित्राचा 
आणि कामगिरीचा विपर्यात्त करण्यात गेठेडी आहेत. 
त्या विपर्यासाचे प्रतित्रिंच सदर पुस्तिकेच्या परिच्छेदा- 
तून पडलेले होते. ११ व्या आणि १२ व्या पानावर 
€ ग्रंथावरून सुचणारे काही अवांतर मुद्दे! या मथळ्या- 
खाली रानड्यांच्या ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्तव. 
इतिहास म्हणजे काय ? गेरे ... वीर आणि म्‌त्सद्दी 
ह7९(6 (08 छां]]ययय ९9६७ 01९ ४९(६86- 
१७५ या न्यायाने जगातील मुत्सद्यात नाना फडणवि- 
साचे स्थान इत्यादि अवांतर मुद्दे होते. नारायणराव 
पेशव्याने आत्महत्याच केली हा रानड्यांचा सिद्धान्त 
स्वीकारून “ आत्महत्येची मानसशास्त्र दृष्ट्या तात्विक 
मीमांसा, ” सत्पुर्षांचा देहत्याग ही आध्यात्मिक 
आत्महत्या, वीर स्त्रीचे वा वीर पुरुषाचे आत्मार्पण ही 
आधिदैविक आत्महत्या. शारीरिक दुःखाने किंवा 
मानसिक उद्देगाने घडणारी आत्महत्या ही आधि- 
भोतिक- थ्रद्ध आत्महत्या. डॉ. स्टेकेळूच्या आधुनिक 
मनो वि-छेषण ( 0570०-॥1817818 ) शास्त्नान्वये 
अद्या आत्महत्येची उपपत्ति; हा मजकूर मुळाप्रमाणे 
उदाहरणे गाळून संक्षेपाने दिळेला आहे, हा खाशांचा 
ण राजवाड्यांचा, याचा बोध कठीण नाही. 
निमंत्रण पत्रे व पुस्तिका यातील मजकुराचा डोळ 
एखाद्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला शोभण्यासारखा 
होता, सत्ञाचे पाच कार्यकारी व पाच कार्यवाह एकूण 


- सोबत्यांनी दिली. 


दहा व्यवस्थापक्र होते. त्यातठे काही राजवाड्यांच्या 
भक्तीचे तर काही उघड उघड भाडोत्री, होते. दस- 
र्‍याच्या दिवशी सत्राचे मंगलाचरण पुण्यातील व पुण्या- 
बाहेरील नामांकित विद्वानांच्या यथेच्छ नालस्तीने 
राजवाड्यांनी सिद्धीस नेले, * गायकवाड वाड्यात 
टिळकांच्या ह॒यातीमध्ये टिळकांपुरती थोडीफार विद्ठत्ता 
नांदत होती, आता तेथे लांब कानाच्या जनावरांची 
गर्दी आहे. आपण त्या वाड्याच्या रस्त्याने जाणे- 
देखील सोडळेळे आहे ? वा आडायाची वाक्ये 
सुरवातीसच उच्चारून मग न. चिं, केळकर, ज, स. 
करंदीकर प्रभतींची नावनिद्रीवार त्यांनी हजेरी घेतली. 
नवाकाळमधील टीकालेखकाकडे 


ळाच्या जागी हे इतिहासाचे शानसत्र न्यावे! अशा 
अर्थाच्या कल्पना व सूचना होत्या. राजवाड्यांनी पुणे- 
करांच्या नावाने आपल्या वक्‍तृत्वाचा ताशा वाजवून 


- गग मुंबईकडे आपला मोर्चा वळविळा. पहिल्या दिव- 


साचे कार्य अश्या रीतीने उरकले, राजवाडे विद्वान्‌ 
असतील, वक्‍ते असतील, पण जमलेल्या श्रोतृसमुह्दा- 


तीळ बहुतेकांचे मन त्या द्‌ 
दुखावळे, नंतरची 


गौअत्यांनी दि री ओढून 
पुणेकर श्रील़ांच्या उ पहिले १०- 
१९ दिवस श्रोत्यांच्या दृष्टीने अशी क्षोमकारक एकतर्फी 
वाचाळता सुरू होती, नंतर 'पारडे फिरले, धावडक्ीकर 
थाळामास्तराचे व्याख्यान (ता. 
२८ रोजी ) राजवाड्यांनी पुद्दाम ठेवळे होते, त्याच्या 
एका इतिहासविषयक चोपड्यात पेशवे वनाना या 
विषयी निंदा असल्याने राजवाड्यांना तो आपल्या 
हातचा हुकमी पत्ता बाटत होता. पण व्याख्यानात 
राधोबाविरुद्ध गर्जून त्याने राजवाड्यांना सपशेल 


तोंडघशी पाडळे, € राधोत्राची नाळायकी तयाचा भेव- 
कूबपणा, त्याची फुटोखत्ती, त्याचा घरधुडबेपणा इत्यादि 
ताच्या वेगुण्याचा व नामर्दपणाचा. . . पाढा स्‌द्र 
व्याख्यात्याने वाचळा, या प्रकाराने तिकडे राजः 


-ऐओ ना? 
2222222) 


८. 
बुशम सरन 
प्त 


नारायणराबाचा खून की आत्मह्त्या 


' हायसे वाटले, इतके की, श्रोत्यांपेकी एकाने घाड घाईने 
हार आणून व्याख्यात्याच्या गळय़ात घातला ब मोठ्याने 
म्हटले की, “ आजवर आम्ही तोंड दावून बुक्क्यांचा 
मार सोसला, बेळगावी बरळ ऐकली, आम्ही गुदमरून 
गेलो होतो. आज या कोंडमाऱ्यातून सुटलो. ? या 
उद्गारांना श्रोत्यांनी मनःपूर्वक संमंति दर्शविली, कोप- 
लेले आहिताभि चित्त्ांत्यथ दुसऱ्या दिवशी व्याख्या- 
नाच्या “वेळी व्यासपीठावर सरसावळे आणि त्यांनी 
भागवताच्या चोपडयातील फडणविसांच्या नाल्स्तीचा 
मजकूर वाचून दाखविल्या व म्हटले की हा लेख तुम्हास 
माहीत असता तर तुम्ही त्यांचा हार घाळून सत्कार केला 
नसता खास, भागवतांना सोडून आहिताझीनी मिडे 
नावाच्या आणखी एका वक्रील वकक्‍्त्यावर आग पाख- 
डली. मिडे आपले अश्या राजवाड्यांच्या विश्वासाची 
मिड्यांनी आपल्या व्याख्यानाने राखरांगोळी करून 
सोडली होती, राजवाडे आपल्या खात्रीच्या काही 
वक्त्यांना व्याख्यानाचा विषय पढवीत असत, हे या 
प्रसंगी राजवाड्यांच्या तोंडूनच उघड झाले. “मी सांगि- 
तळेल्ा सुद्दा डावटून दुसर्‍याच मुद्याचे मिड्यांनी विवे- 
चन केले ” असे जाहीर करून आहिताय़ींनी “ हे 
फौजदारीच बकीळ आहेत, त्यांना दिवाणी व्यवहार 
काय कळावयाचा आहे ! ” वगेरे अर्थाच्या उद्गारांनी 
मिड्यांची बोळवण केली, 

पुण्यास त्या दिवसात श्री, डी, वी. बर्वे या नावाचे 
एक गृहस्थ राहत होते. व्यापार -व्यवहारात त्यांना 
गोडी असल्यामुळे ते मुंबईच्या पुहूमल (सिंधी व्यापारी) 
यांच्या दुकानात काम करू लागले, त्यानंतस्ची बरी'च 
वर्षे त्यांनी लखनौच्या पदार्थसंग्रह्याल्याच्या देखरेखीत 
घालविली. ते राजवाड्यांचे चहाते व परिचित असूनही 
राजवाड्यांचा रानडे-पुंरस्काराचा उपक्रम त्यांना आव- 
डला नाही, किंब्रहुना त्यांना चीड येऊन त्यांनी 
आपल्या व्याख्यानाकरिता चार दिवस मागून 
घेतले, राजवाड्यांनी जाहीरच केळे होते की आपले 
व्यासपीठ सर्वांसाठी उघड आहे. रानड्यांच्या पुस्त- 
काचे खंडन-मंडन अक्शा दोन्ही उलट सुलट प्रकारांना 
तेथे मोकळीक आहे. श्री. बेवे हे इतिहासाचे अभ्यासी 
नसून आपल्याविषयी श्रद्धा बाळगणारे आहेत, तेव्हा 
त्यांची व्याख्याने आपल्याला बाधणार नाहीत; अशी 
राजवाड्यांची समजूत असावी, बव्यांना त्यांनी ता, 


३०-१०-४५ पासून ता. २-११-४५ पर्यंत चार दिवस 
व्याख्यानाकरिता देऊ केले, ज्ञानसत्राच्या कार्यवाहात 
राजवाड्यांविषयी विरोध उद्भवळा होता, असे मान- 
ण्याला जागा आहे. पुण्यात रानड्यांच्या विरोधाला 
वक्ते लाभावे ही त्यांची आकांक्षा सफळ होण्याचा 
मार्ग द्सिना म्हणून अनपेक्षित रीत्या भागवत- 
मिड्यांनी उत्पन्न केलेळे वातावरण अधिक तापवावे हा 
वर्व्यांना पुढे करण्यात त्यातल्या एक-दोघांचा हेठु 
असावा, हे सिद्ध करता येईल, बंबे सावेजनिक वक्‍्तृ- 
त्याला पारखे नव्हते. त्यांना वक्तृत्वाचे शिष्टाचार 
माहीत असल्याने त्यांनी राजवाड्यांचा प्रथम थोडा 
गुणानुबाद केळा व असाही श्रोत्यांना इद्यारा दिला 
की; अधिकाधिक सहवासाने त्यांचे दारुण दोषही 
अनुभवास आले. रानड्यांवर टीका करावयाची म्हणून 
त्यांचीही माफी अगाऊच मागून ठेवटी, नंतर रिटा- 
चाराचा पडदा बाजूस ढकलून त्यांनी राजवाडे 
खाजगी संवादात व जाहीर व्याख्यानात टिळक, गांधी, 
सावरर इत्यादिकांबद्दह किती बेफाम टीका करतात 
याची उदाहरणे श्रोत्यांपुढे ठेवळी. राजवाड्यांच्या 
तोंडावर, त्यांच्या घरात आणि त्यांच्या बायकामुलां- 
देखत टीका करणारा त्या दिवसापर्यंत कोणी भेटला 
नव्हता. “ राजवाड्यांचा अहंभाव, दुसऱयाला तुच्छ 
लेखून टाकून बोलण्याची पद्धत, विद्वत्तेचा विवादाकडे 
दुरूपयोग, अभिहोत्राचा दंभ, इत्यादि गुणांचे यथाथ 
वर्णन ( बव्यांनी ) केले. श्रोत्यांना ही हजीरी कोणीतरी 
एकदा घ्याबयास हवीच होती. ह्या कारणाने त्यांचे 
वारंवार प्रोत्साहन चालू होते. पण क्षणाक्षणाने दुसऱ्यास 
घडे शिकविणाऱ्या अहं ( विशेषा ) च्या काळजाचे 
पाणी होऊन तोंड खाली खाली जाऊ लागले 
होते. पंधऱाच मिनिटात राजवाड्यांचे डंकर्क झाले, 
..... शालजोडी जाग्यावरच टाकून आचाय 
पळाले. ? 

राजवाड्यांच्या प्रकृतीला हा प्रसंग झोंबणारा होता. 
यामुळे त्यांनी दुसऱ्या दिवशी बरब्यीएवजी आपण 
आपल्या वक्तृत्वाने बर्ग्यांचे वाभाडे काढण्याचे व 
बव्याची व्याख्याने बंद करण्याचे ठरविले, व्याख्या- 
नाच्या पुस्तिकेत व्याख्यानाची सूत्रे कायवाह ' आणि 
कार्यकारी या दहांच्या हाती असल्याचे जाहीर करून 
बव्यांची हकालपट्टी करण्याचा बेत त्या दहा सूत्रधारांना 


नवभारत 


धाब्यावर वसवून स्वतःच ठखून टाकला. यावेळीच 
नव्हे तर यापूबींदेखीळ राजवाडे आपल्या लहरीप्रमाणे 
व्याख्याते आणि व्याख्यानाचे विषय यामध्ये फेरबदल 
अंमलात आणून सूत्रधारांची योजना केवळ दिखाऊ 
असल्याचे श्रोत्यांस पटवीत ,.आले होते. आता तो 
दिखाऊपणा जास्त स्पष्ट झाला. वर्व्यांची व्याख्याने बंद 
केल्याची माहितीची पाटी त्यांनी दारापुढे ठेवली, पुण्याचे 
के. बाळूकाका कानिटकर हे आजसुद्धा अनेकांच्या स्मर- 
णात असतील, त्यांनी आपल्या प्रात:काळीन नगर- 
भ्रमणात ही पाटी पाहून तिची बातमी वर्व्याकडे पोच- 
विली. बर्वे सायंकाळी आळे आणि व्यासपीठावर जाऊन 
बसले, अजिहोत्र मंदिराचे अंगण हे व्याख्यानाचे स्थान, 
त्याच्या दोन्ही वाजूस असलेल्या भिंतींना दोन कोनाडे 
ठेवलेळे असून त्यात दोन गजराची घड्याळे ठेवलेली 
असत. एकाचा गजर व्याख्यानाच्या आरंभी 
व्हावयाचा, दुसर्‍याचा गजर व्याख्यानसमातीसाठी 
व्हावयाचा. अश्शी ज्ञानसत्राची व्यवस्था होती. राजवाडे 
पहिला गजर होण्याच्या सुमारास ब्यासपीठाश्ी आले व 
वर्व्यांना धमकावणीने उठवून लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी 
केळा. कसल्याही धमकावणींला भीक घालाववाची नाही 
अशा तयारीने बवे आलेले होते. ते कमावलेल्या शारी- 
राचे तालीमत्राज असल्यामुळे त्यांच्याश्ी धक्काबुक्की 
करण्याची सोय नव्हती. त्यांनी राजवाड्यांच्या गर्जनेची 
दाद घेतली नाही, तेव्हा राजवाड्यांनी श्रोत्यांना पळवून 
लावण्याकरिता दिवे मालविठे, वर्व्यांनी उलट श्रोत्यांनी 
जागा सोडू नये, उजेडाची सोय होत आहे, मी माझे 
व्याख्यान शोवटास नेणार आहे, राजवाड्यांनी वाट- 
ल्यास पोलीस बोल्वावे असे पहाडी आवाजाने श्रोत्यांना 
सांगितले. इतक्यात श्रोत्यांनी दिवे लावळे, राजवाड्यांनी 
ते पुनः विज्ञविळे,. आरडा ओरड केली; अंगणात 
कलछोळ उडाला, अर्ध्या तासाने ही गडवड थांबून 
बव्यांचे व्याख्यान निर्विभ्न सिद्धीस गेळे, व्याख्यान 
संपविताना बवे म्हणाळे की, राजवाडे भोळे आहेत. 
कोणातरी उपद्याप्याच्या आहारी ज्ञाऊन त्यांनी 
ज्ञानसत्राला विकृत रूप दिलेले दिसते. “ मळा चार 
व्याख्याने द्यावयाची आहेत ती संपल्यावर राजवाड्यांना 
सारे मेदान मोकळे आहे. मग त्यांनी वाटेळ तेवढी 
व्याख्याने देत रहावे ? असे व्याख्यानाच्या सुराातीसच 
त्यांनी सांगून टाकले होते. 


वरव्यांचा चार व्याख्यानावददळ्चा पुकारा व निश्चय 
हा राजवाड्यांसमोर एक मोठाच पेच होता. त्यांतून, 
सुटण्यासाठी त्यांनी ज्ञानसत्र थांबविण्याचा उपाय 
काढला. व तशा मजकुराचा फळा दाराबाहेर उभा 
केला, ज्ञानसत्राचे हे गण्डातर टळांवे म्हणून त्यांनी 
फल्कावरील मजकुरात ज्यांना हा ज्ञानव्यापार चाळू 
राहावा असे वाटत असेल त्यांनी राजवाड्यांना मेटून 
सह्या द्याव्या अशी पुस्ती जोडली होती. नवी व्यवस्था- 
पक मंडळी नेमण्याची ब त्यांच्या सछामसलतीने 
व्याख्यानमाला गुंफण्याची हमी त्या फलकावर होती. 
वर्थ्यांना राजवड्यांच्या प्रस्तुत संकेताची चाहुल अगाऊ 
लावली नसल्याने ते संव्याकाळी व्याख्यानाच्या जागी 
गेळे ब तो फलक त्यांच्या पाहाण्यात आला. बवे 
असल्या प्रकाराने दवणारे किंवा भांबावणारे ग्र्ह्स्थ 
नव्हेत, ते तत्काळ घरात शिरून राजवाड्यांना भेटले. 
* तुम्ही जशी वाटेळ तशी नवी व्यवस्था करा, माझी 
उरटेली व्याख्याने येथे झालीच पाहिजेत. नाही तर 
तुमची कोणतीही व्याख्याने मी होऊ देणार नाही, ? 
असा आहेिताय़ींना दम देऊन ते बाहेर पडले. 
नेतर जेन्हा सत्र सुरू झाले तेव्हा वरव्यांनी आपली चार 
व्याख्यानाची प्रतिज्ञा शेवटास नेळी. 

भागवत, मिडे, बवे यांच्यापूर्वी रानड्यांतर्फ 
ज्यांची व्याख्याने झाली, त्यात रानड्यांच्या ग्रंथाचे 
प्रस्तावना लेखक नगरकर व बेळगावचे सुंठणकर बंधु 
यांचा उल्लेख करायला पाहिजे, बडोद्याचे श्री. वाकस- 
कर रानड्यांच्या गोटात होते, परतु त्यांचे व्याख्यान 
झाले नसावे, ज्यांना इतिहासाची आणि इतिहास- 
संशोधनाची ओळख होती असे श्री, वाकसकर हे एकच 
गरहस्थ तेथे होते. पुण्याच्या स्थायिक इतिहास- 
ज्ञांनी व संशोधकांनी या शानसत्रावर बहिष्कार टाक- 
ल्याने यांच्यापैकी कोणीही येथ उपस्थित राहात 
नव्हता. सत्राचा पुनः आरंभ करण्यात आल्यावर 
रानड्यांच्या प्रतिपक्षाला राजवाड्यांनी एक आट- 
बडा देऊ केला, अध्यक्ष नाही. उपवक्ता नाही, असे 
जाहीर करूनही प्रत्येक प्रतिकूळ ब्याख्यानावर यद्वातद्वा 
स्वरूपाचा बोळा फिरविण्याचा जो हक्‍क राजवाडे 
गाजवीत होते, तो त्यांनी आता सोडला, तथापि 
रानड्यांविरूद्ध ब्रोढायल्य पुण्यातून कोणी पुढे येईना 
म्हणून नबाकाळमधीळ टीकाकाराला मुंबईहून 


नारायणरावाचां खून की आत्महत्त्या 


व्याख्याते आणण्याविषयी एका कार्यबाहाचे पत्र आले. 
तेव्हा त्याने पुण्यास फेरी मारून भा. इ. संशोधक मंड- 
ळातील दोन आणि केसरी कंचरीतीळ एक असे तीन 
वक्‍ते उभे केळे. बाकीची चार व्याख्याने त्याने एक- 
ट्यानेच दिली. त्याच्या व्याख्यानाला श्री. दत्तो वामन 
पोतदार उपस्थित असत, ही व्याख्याने नोव्हेंबर असर 
व डिसेंब्रस्च्या प्रारंभी झाली. त्यापूर्वीचे ८-१० दिवस 
अमिहोत्र मंदिर मंगल्कार्यात गुंतविले. होते. प्रति- 
पक्षाचे चोथे व्याख्यान सुरू झाल्यावर व्याख्यात्याच्या 

डून विनोद बाहेर पडला आणि लोकात हंद्या पिकला 
सद्र व्याख्यात्याने राघोबाचे चरित्र सांगताना काही 
निंदाब्यंजक शब्द वापरळे होते, दुसऱ्या दिवशी तो 
व्यासपीठावर उभा राहिला त्यावेळी दोन्ही बाजूस सूच- 
नांचे दोन फलक असल्याचे त्याने पाहिले, त्यावर वक्त्याने 
विनोद करूं नये, श्रोत्यांनी हसू नये, राघोबासारख्या 
थोर व्यक्तींचा निर्दैदा निंदाव्येजक विशेषणे न जोडता 
करावा, अश्या तऱ्हेच्या सूचना लिहिलेल्या होत्या, 
दूरच्या श्रोत्यांना कदाचित्‌ त्या सूचना वाचता येणार 
नाहीत अशी कल्पना करून वक्त्याने ह्या खड्या आवा- 
जात वाचून दाखविल्या, श्रोत्यांच्या विनोद प्रियतेचे 
त्या सूचनांनी पोषण केले. वक्त्याने विनोदप्रसंगी क्षणभर 
थांबून भंगाबद्दह दिलगिरी दाखवावी आणि श्रोत्यांनी 
हसून नियमभंगांचे पाप करू नये असे म्हणावे. 
वक्त्याचा विनोद आणि श्रोत्यांचा हशा असे प्रकार 
चारी दिवस चाढू राहिले. ही व्याख्याने संपल्यावर 
रानडे ज्या दिवशी उत्तर देण्याला उभे राहिले, त्या 
दिवशी त्यांनी पुष्कळशी पुस्तके आणली होती, त्यांनी 
जो इसम तोतया म्हणून पुण्यात ठार केला तो तोतया 
नसन सदाशिवराव भाऊच होता, असे सिद्ध कर- 
ण्याचा आव आणून पुस्तके उघडण्यामिटण्यात बेळ 
घालविला तोच श्रोत्यांमधून तीन इसम. व्यासपीठाकडे 
घावत जाताना लोकांनी पाहिले, त्यांच्या अंगावर 
खादीचा झ्युभ्र पोषाख होता, त्यातल्या एकाने रान- 
ड्यांच्या गळ्यावर हात ठेवून रानड्यांच्या तोंडावर 
तीन चार तडाखे दिले. त्याच्या सोबत्यांनी रान- 
ड्यांच्या मागल्या बाजूने बगलेत हात अडकवून त्यांना 
ब्यासपीठाखालळी ओढले व एखाद्या मेलेल्या जनावरा- 
प्रमाणे दरवाजाकडे फरफर ओढीत नेले, ओढताना धक्के- 
वुक्रे चाठूच होते. रस्त्यावरील दराजापासून अंगणा- 


पर्यंतचा अभिहोत्र मंदिराचा माग ब्रोळासारवा असून 
तेथे उजेड नव्हता, तेथे रानड्यांना नेऊन जोड्याची 
माळ, शेण वगेरे वस्तूंनी रानड्यांची त्या तिघांनी 
अधिक विटंबना केली, असे लोक बोलत होते. रानड्यां- 
वरील हल्ल्याने श्रोत्यांची पळापळ व आरडाओरड 
सुरु झाली, रानड्यांना वाचविण्याकरिता राजवाड्यांच्या 
कुटुंबांतील कोणी एक तरुण मोठ्या आवेशाने काठी 
फिरवीत सभास्थानी रानड्यांच्या बचावाकरिता 
घुसला, परंतु त्याच्या डोक्यात कुणाच्यातरी काठीचा 
फटका बसून तो रक्‍तवंत्राळ स्थितीत खाली बेशुद्ध 
पडला, दहा पंधरा मिनिटांच्या आत अभिहोत्रमंदिरात 
श्रोत्यांपेकी एकजणही उरला नाहीं. येथे पोलीसच्या 
कारभारातील शिस्तीचा एक मासला नमूद करण्या- 
जोगा आहे. अभिहोत्रमंदिरात जो तरुण बेशुद्ध पडला, 
त्याच्याकरिता पेरूच्या गेटावरील पोलिसांकडे ज्यांनी 
तक्रार पोचविली, त्यांना पोलीसातर्फे सांगण्यात आठे की 
लकडीपुलाच्या पोलीसांच्या अधिकार क्षेत्रात अभि- 
होत्रमंदिराचा भाग असल्याने तिकडे तक्रारीनी जावे. 
पेरूगेट तेथून लकडीपूळ व त्या चौकीतल्या पोलीसाचे 
येगे, या प्रकारात बराच काळ लोटला आणि पोलीस 
येण्यापूर्वीच त्या जखमी तरुणाची ससून इस्पितळात 
रवानगी झाली होती. या धामधुमीनंतर ज्ञानसत्र पुनः 
ठरल्या तारखेपर्यंत पेटते राहिले नाही. [ बर्व्यांच्या 
व्याख्यानापर्यंतचा व अवतरण चिन्हातील मजकूर एका 
कार्यवाहाच्या तत्काळीन टिपणातून घेतलेला आहे. 
त्या पुढील बराच मजकूर स्वानुभवाचा व शेवटचा 
प्रसग तेव्हा उपस्थित असलेल्यांच्या माहितीचा 
आहे. ] 

नोव्हेंबर महिन्याच्या १९ तारखेला श्री, सोमणांनी 
पुण्यास एक मेजवानी दिळी. मेजवानीला रानड्यांचे 
विरोधी लोक तेवढे उपस्थित राहावे, असा मूळ उद्देश 
होता पण त्यातल्या बऱ्याच जणांचे श्री. बाकसकर हे 
परिचित होते म्हणून त्यांना बोलावण्याची कल्पना 
निघाली व सोमण त्यांना बोलावण्यास गेळे असता 
त्यांच्यापाशी रानडे होते, यामुळे त्यांनाही निमंत्रण 
देण्यात आल. रानड्यांनी रुकार दिला व भोजनास 
आले, रानड्यांच्या पंक्तीला जेवायला बसणे आपल्याला 
शोभत नाही, अश्यी दोन तीन भोजनभाऊंनी सोम- 
णांच्या मागे कटकट सुरू केली; परंतु त्यांनी भोजन टाळले 


नवभारत 


नाही. भोजनोत्तर सर्वांचा फोटो काढण्यात आला. तेथही 
रानडे उपस्थित राहिले, फोटोच्या वेळी बेल्बागेतील 
नाना फडणविसांची मोठी तसतव्ीर मंडळींच्या मध्यभागी 
ठेवलेली होती, नानांचे ददन अमंगळ समजून स्नान 
करावे, असे आपल्या पुस्तकात' लिहिणाराने नानांच्या 
फोटोजवळ उघड्या डोळ्यांनी उभे राहावे, याची 
बाकीच्या सर्वांना मौज वाटली. या मोजेच्या भावनेत 
नानांच्या तसबिरीचे त्यांच्या हातून नुक्रसान तर होणार 
नाहीना अश्या काळजीचाही अंश्य होता. सुदैवाने तसे 
काही घडले नाही. यावेळी नानांच्या अभिमान्यांचा 
उत्साह रानड्यांनी देखील दाखविला, या प्रसंगाने 
वस्तुतः कोणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हते; 
परंतु केळकर, पोतदार वगेरे विषयी “€ आकरणाविष्कृत- 
वैरदारुणाः ? वृत्तीच्या एका मासिक चालकाने या 
प्रसंगावर एक टवाळीचा मनसोक्त लेख लिहिला व 
त्याबरोबर तो फोटोही छापला. लेखात व्यक्तिविषयक 
निंदा तर होतीच, पण त्यांत वणिळेला काही तपज्नील 
साफ खोटा होता. त्या लेखाकडे कोणी मुद्दाम लक्ष 
दिल्याचे निदर्शनास आले नाही. रानड्यांच्या अग्निहोत्र 
मंदिरातील विटेबनेची बातमी चार दोन ओळीत एक 
दोन वृत्तपत्रातान आली होती. बर्व्यांमुळे ज्ञानसत्र 
थांबल्याची खचर पुण्यातील बऱ्याच वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध 
केली होती. 


हे प्रकरण प्रथम काही महिन पुरस्काराच्या व नंतर 
विरोधाच्या स्वरुपात सुमारे सव्वा वष चालले होते. 
त्याची फलश्रुति म्हणजे वेळास येथे नाना फडणविसांच्या 
अधेपुतळ्याची उभारणी ही मागे वाचकांच्या नजरे- 
वर घातलेली आहे. रानड्यांच्या मनात नसताही 
त्यांनी स्मारकासंत्रंधात उपकारच केला, असे म्हटले 
पाहिजे. रानडे नंतर तीन वर्षांनी वारले, परंतु त्यांनी 
बेळगावास राघोबाच्या अभिमानाचे कुंड द्रव्यद्वारे जळते 
ठेवळे आहे. त्यांच्या हयातीच्या काळात त्यांच्या 
चाहत्यांपेकी एकाने इतिहासाचा अभ्यास नसून 
देखीळ सदाशिवराबभाऊंचे चरित्र लिहून काढले, इष्ट- 
मित्रांना गाठून त्यांच्याकडे किंवा त्यांच्यामार्फत सदर 
चरित्राचे लेखक ते पुस्तक खपवीत होते. दुसऱ्याने 
तोतयावर पुस्तक लिहिले, त्रिंतकचा किछेदार कुळकर्णी 
यांचे लहानसे चरित्र रानड्यांच्या तंत्रातून बाहेर आले, 
उलटपक्षी कै. के. वा. जोशी, पंपवीळे यांनी वेळास 
येथील नाना फडणविसांच्या उत्सवाची पन्नाशी ' मंत्र्यु- 
त्तम नाना फडणीस? नांवाच्या पुस्तकाने साजरी केली. 
रानड्यांच्या मूळ पुस्तकाचा प्रचार मागे पडल्यावर 
झालेली कागदी घडामोड सांगून झाली, पण रान- 
ड्यांच्या पुस्तकाचा उदो उदो अनुभवास का यावा 
या प्रश्नाची चर्चा जास्त महत्त्वाची आहे. 


१ 
भः 


| 
। 
! 


मिळण्याचें ठिकाण - 


चिटणीत, प्राज्ञपाठ्याळा मंडळ, वाई, 


स्क्र््यः मेर मेद येत र्‍येर येर नयेत येई येई येई जेर ईप -यई जेईई: ऱ्क् 


६ 


किला 
चा्कॉक ; इतिहास आणि तःत्क््ञानः 


- लेखक - 


प्रा, सदाशिव आठवले 
किं. ३ रु. 


[ जि, सातारा ] 


, 
; 


आत्मा 

आत्म्याची चर्चा करताना अद्वेतवादाने ज्ञाता, 
ज्ञान व शेय अशी त्रिपुटी मानली आहे, पण ती माना- 
यची काही जरूरी नाही, ' मी त्याला जाणतो ' “ मी 
त्याचे स्मरण करतो ? वगेरे शब्दप्रयोगांनी असे सम- 
जले जाते की ' मी हा जाणण्याच्या क्रियेपासून भिन्न 
आहे. पण ज्ञाता हा ज्ञानापेक्षा मित्न आहे हे केवळ 
अशा राब्दप्रयोगावरून सिद्ध होत नाही.? ' मी जाणतो! 
या शब्दप्रयोगावरून * मी ? व * जाणणे ' यात भेद 
मानला तर “ माझा आत्मा ' या दब्दप्रयोगावरून 
मी व आत्मा यात देखील भेद मानावा लागेल, 
£ मी ? पणाचा जो अनुभव येतो ते देखील एक प्रका- 
रचे ज्ञानच आहे. श्ञानाव्यतिरिक्त ज्ञाता म्हणून काही 
आहे असा अनुभव येत नाही. 

यावर निरेपेक्षवादी म्हणेल, “ ज्ञानाहून ज्ञाता वेगळा 
-मानला नाही तरी आमचे काही विघडत नाही. 
ज्ञात्याप्रमाणेच ज्ञान देखील जाणले जाऊं शकत नाही, 
ज्ञानाचे ज्ञान करून घेणे, स्वतःच्या खांद्यावर बसण्या- 
सारखेच अशक्य आहे. ज्ञान ज्ञानविषय होऊ दाकत 
नसल्यामुळे ते निरपेक्ष मानळे पाहिजे. ज्ञानप्रवाहाचे 

- आत्म्याश्यी तादात्म्य कल्पिल्याने आत्म्याची निरपेक्षता 

बाघित होत नाही. ? 

पण अक्याने देखील निरपेक्षतावाद्यांची सुटका होत 
नाही, खुर्चीचे ज्ञान हाच खुर्चीच्या ज्ञानाचा विषय 
होऊ शकणार नाही. कारण या ज्ञानाचा विषय केवळ 
खुर्ची हाच आहे, पण यावरून ' खुर्चीचे ज्ञान ? हा 
दुसऱ्या कोणताच ज्ञानाचा विषय होऊ शकत नाही 
असे ठरत नाही. खुर्चीच्या ज्ञानाच्या ज्ञानाचा तो 
विषय होऊ शकतो. एका ज्ञानाने खुचींला जाणता 
भेते ब दुसऱ्या ज्ञानाने खुर्चीच्या ज्ञानालाही जाणता 
येते. अशाने ' ज्ञानाच्या ज्ञानाचे ज्ञान ' अश्यासारखी 
अनन्त ज्ञाने मानावी लागतील ही भीति व्यथ॑ आहे. 


डॉ. नी. र. वऱ्हाडपांडे 
अहेत वे दान्त* ( उतरा ). 


ज्ञानाच्या ज्ञानाचे ज्ञान होते असा अनुभव असेल तर 
तो मानलाच पाहिजे व नसेळ तर तो मानायची काही 
जरूरी नाही. 


ज्ञानाच्या ज्ञानाचे ज्ञान तर राहूच द्या, ज्ञानाचे 
ज्ञान देखील होत नाही असे वर्तनवादी म्हणतात. 
मला खुर्चीचे ज्ञान होते, पण खुर्चीच्या ज्ञानाचे ज्ञान 
होत नाही असे मानले तरी काही बिघडत नाही. 
खुर्चीच्या शानाचे ज्ञान होत नाही याचा अर्थ एव- 
ढाच की खुर्चीचा जसा प्रत्यक्ष अनुभव येतो तसा 
खर्चाच्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव येत नाही, पण 
खुर्चीचे ज्ञान व खुर्चीच्या ज्ञानाचे ज्ञान यात फक 
असला तरी “ मला खुर्चीचे ज्ञान झाले हे मळा 
कोणत्या का रीतीने होईना, कळते व हे कळणे दुसऱ्या 
एखाद्या व्यक्तीला खुचोंचे ज्ञान झाळे हे कळण्या- 
पेक्षा वेगळे असते हे नाकबूल करता वेत नाही. तेव्हा 
ज्ञानाचे ज्ञान होतच नाही हे खरे नाही. 


शिवाय ज्ञानाचे किंवा आत्म्याचे ज्ञान होऊ शकत 
नाही असे मानले तरी आत्मा हा ज्ञेय वस्तूहून 
सर्वस्वी मिन्न आहे असे सिद्ध होत नाही. ज्ञेय वस्तु 
ज्या स्थलकालसापेक्ष आहेत तक्षा अज्ञेय वस्तू 
देखील स्थलकालसापेक्ष ' असू शकतील, टेबल व खुर्ची 
या दोन वेगळ्या वस्तू असल्या तरी टेव्रलाचा कोण- 
ताच गुण खुर्चीत असत नाही असे नाही. टेबळाला 
रंग असतो तसाच खुर्चीलाही रंग असतो; टेबळाळा 
पाय असतात तसेच खुचींलाही पाय असतात. त्याच- 
प्रमाणे अज्ञेय हे जञेयाहून भिन्न असले तरी शेय विनाशी 
असते तसेच अज्ञेयही विनाशी असेल, ज्ञेय सर्वव्यापी 
नसते तसेच अज्ञेयही सर्वऱ्यापी नसेल, शेय सापेक्ष असते 
तसेच अज्ञेयही सापेक्ष असेल. तेव्हा आत्मा हा 
ज्ञानाचा विषय होत नाही यावरून तो निरक्षेप आहे 
असे सिद्ध होत नाही. 


* पूर्वाधे एप्रिल १९६२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे, 


छै 


नबभारत 


डेकाटंस्‌ म्हणतो की आत्म्याच्या अस्तित्वाच्या 
बाबतीत. संदेहच उत्पन्न होऊ शकत नाही. संदेह हा 
एक विचार आहे व विचार फक्त आत्माच करू 
दाकतो. संदेह करणारा देखील मीच असल्यामुळे माझ्या 
अस्तित्वाच्या बाबतीत संदेह होऊ शकत नाही, (1 
पा, शर्श081 ४70) मी विचार करतो 
म्हणून माजे अस्तित्व निःसंदेह आहे असे डेंका्टसूचे 
वाक्य प्रसिद्ध आहे. 


डेकार्टसूचा हा युक्तिवाद स्वीकरणीय नाही. संदे- 
हाच्या अस्तित्वाने फक्त . विचाराचे अस्तित्व सिद्ध 
होते, आत्म्याचे अस्तित्व सिद्ध होत नाही, “मी विचार 
करतो ? हे विचारक्रियेचे विछेपण आहे. विचार 
करण्याचा जो साक्षात्‌ अनुभव आहे त्यात ' मी ! व 
“ माझा विचार ' अश्या दोन वेगळ्या वस्तु प्रतीत 
होत नाहीत. म्हणून विचाराचे अस्तित्व निःसंदेह्‌ 
मानले तरी “मी? चे ... विचाराव्यतिरिक्त “मी? 
चे ... अस्तित्व निःसंदेह नाही. * मी ! हा देखील 
एक विचारच आहे. विचार, भावना वगेरे अनुभव 
आत्म्यावर आरोपित केळे जातात. “ मी विचार 
करतो ? “ मी सुख भोगतो * या वाक्यात विचार 
व सुख “मी? मध्ये गोवे जातात. हा मी म्हणजे 
दुसरे तिसरे काही नसून विचार, सुल, दुःख वगेरे 
अनुभवांची एक मालिका आहे. या मालिकेतल्या 
पूर्वीच्या अनुभवाचा नंतरच्या अनुभवावर परिणाम 
होतो, हे सारे अनुभव कार्यकारणभावाने बद्ध असतात. 
एका व्यक्तीच्या सव अनुभवात अनुस्यूत असलेले 
कार्यकारणभावाचे हे सूत्र म्हणजेच आत्मा. 


आत्मा अनुभूतिप्रवाहाहून स्वतंत्र आहे असे मान- 
णारे यावर असा आक्षेप घेतात की या मताने स्मृति 
व प्रत्यमिज्ञा यांची उपपत्ति लागत नाही. पूर्वींच्या 
अनुभवांची आपल्याला स्मृति होते व एखाद्या व्यक्तीला 
पाहून तिला आपण काल पाहिले होते अद्ी ओळख 
पटते म्हणजे प्रत्यमिज्ञा होते. पूर्वीचे अनुभव घेणारा 
“मी? जर आंता अस्तित्वात नसेळ तर पूर्वींच्या 
अनुभवाची स्मृति आता होऊ दकणार नाही. “ अ? 
च्या अनुभवाची स्मृति ' वत्स होत नाही. तसेच 
“क्षर्या व्यक्तीला काल ज्याने पाहिळे तो व आज 
जो पहातो तो एकच नसेळ तर “क्ष? ची ओळख 


कुणाला पटणार ! अर्थात्‌ पूर्वीचे व आताचे सव अनु- 
भव घेणारा पण त्या अनुभवाहून स्वतंत्र असा एक 
साक्षी आत्मा मानला पाहिजे. 

८अ?:ब? च्या उत्पन्न होण्याच्या आधी नष्ट 
होत असेळ तर “अ? व “ब? यात पोर्वापर्य आहे 
असे म्हणतात, या पोर्वापर्याचे ज्ञान व्हायचे असेल 
तर *अ?व'बव्र? या दोहोंच्याही काली अस्ति- 
त्वात असलेला एखादा ज्ञाता मानला पाहिजे, कारण 
“अ? व “ब? एकाच वेळी कधीच नसतात 
म्हणून अ बरोबर नष्ट होणाऱ्याठा ब चे ज्ञान होऊ 
शकत नाही व “ ब? बरोबर उत्पन्न होणाऱ्याला € अ? 
चे ज्ान होऊ शकत नाही, *अ? वव? यांच्या 
पोर्वापर्याचे ज्ञान होण्यास ' अ? व “ब? या दोहॉ- 
चेही शान होणे आवद्यक आहे, असे जान अ? व 
“बया दोहोंच्याही काली अस्तित्वात असणाऱ्या 
श्ात्यालाच होऊ शकते. अर्थात्‌ क्षणोक्षणी उत्पन्न 
होऊन नष्ट होणाऱ्या अनुभवाचे ज्ञान होण्यास या अनु- 
भवाच्या पलीकडे असणारा एखादा स्थायी आत्मा 
मानणे आवश्‍यक आहे. 

हा युक्तिवाद विचारणीय आहे, पण त्याच्या अनु- 
सार आत्मा मानला तरी या अडचणीचा विस्तार 
होत नाही. समजा एकानन्तर दुसरा अन्या क्रमाने 
यणार्‍्या अवस्थांच्या पलीकडे आत्मा नावाची एखादी 
ल कस्त आहे. क्रमाने येणाऱ्या अवस्था * अ? 

घया आहेत. आह न्ही अवस्था 
जाणतो, आता आर्येचे टी पक 
“व? या अवस्थेच्या शानाहून मिन्न असायला 
पाहिजे, अर्थात्‌ अव ब प्रमाणेच “अ? चे ज्ञान 
व“ बर्च शान ही एककालीन नसतात. ' अ? चे 
छान होते तेव्हा “ब? चे शान नसते व “ब? चे ज्ञान 
होते तेव्हा “अ चे ज्ञान नसते. ही दोन्ही शाने नित्य 
आहत्म्याला होतात अस मानले तरी ती स्वतः अनित्य 
असल्यामुळे एककालीन राहू शकेत नाहीत व पूर्वीचीच 
अडचण कायम राहते. 

|; ब? ज्ञान होत तेव्हा द 
त्री मर हा शा (झार आनं कहे 

" आह रकत असे म्हणून उपपत्ति 

नाही. कारण स्मृति 
शानावरील परिणाम. 
जरूर नाही, 


२ म नि हँ ुः 


अद्वैत वेदान्त 


दुपेरे अस की जो आतमा एका क्षणी “अ? 
वा अनुभव घेतो व दुसर्‍या क्षणी “ब? चा अनुभव 
घेतो तो अपरिवर्तनीय आहे असे म्हणणेही बिचित्र 
आहे, अशाने ज्यात प्रतिक्षणी नवीन पाणी येते त्या 
घबधब्यालाही अपरिवर्तनीय मानता येईल. 

या अडचणीतून सुटण्यासाठी आत्मवादी प्रति- 
बिम्त्राच्या कल्पनेचा आ श्रय घेतात, त्यांच्या मते ज्ञान 
हे प्रति्रिम्ब्रासारते. आहे. आरद्यावर एकामागून एक 
अनेक प्रतिबिग्थे पडलीं तरी आरश्शाबर त्यांचा काहीच 
परिणाम होत नाही. आरसा ज्याच्या तसाच राहतो. 
त्याचप्रमाणे आत्म्यात अनेक ज्ञाने उद्‌थूत झाली तरी 
आत्मा जसाच्या तसाच राहतो, 


हे उदाहरण आत्मवादाचे समर्थन करण्यास पुरेसे 
नाही. प्रतिबिम्बरामुळे आरशाच्या कोणत्याच गुणांत 
फरक पडत नाही हे खरे नाही, विदिष्ट वस्तूचे प्रति- 
ब्रिम्ब्र दिसण्यास आरशावर विशिष्ट प्रकारचा किरणसन्रि- 
वेश पडायला पाहिजे, या किरणसन्रिवेशाचा आरशावर 
काहीच परिणाम होत नंसेळ तर प्रतिबिम्बच दिसणार 
नाही, प्रतिबिम्बर नाहीसे झाल्यावर उरणारा असा कोण- 
ताच परिणाम होत नाही असे फार तर म्हणता येईल. 
पण आत्म्यावरही याप्रमाणे ज्ञानाचा परिणाम होत 
नसेल तर त्याला आपल्या ज्ञानाची स्मृति होणार नाही. 
नष्ट झाल्यावर ज्याचा मागमूसही उरत नाही ते ज्ञान 
स्मरेळच कसे ? तेव्हा प्रतेक ज्ञान आत्म्यावर काहीतरी 
मुद्रा उमटवून जाते, त्यात बद्‌ळ घडवून आणते, असे 
मानले पाहिजे, निरनिराळ्या क्षणी निरनिराळ्या वस्तूंचे 
ज्ञान करून घेणारा आम्मा त्या ज्ञानाने सारला बदलतो 
म्हणून बदलाची अनुभूति व बदलणारी अनुभूति 
यात फरक करता येत. नाही. 


अनुभूतिप्रबाहाहून स्वतन्च असा आत्मा माऱल्याने 
, स्मृति व प्रत्यमिज्ञा यांची उपपत्ति लागत नाही, उलट 
त्या अधिकच गूढ भासू लागतात, स्वतन्त्र आत्म्याची 
कल्पना सोडून आत्मा हा बदलणाऱ्या अवस्थांचा 
एक प्रवाह आहे असे मानले तर स्मृति व प्रत्यमिञ्ञा 
यांची नीट उपपत्ति लागते. “अ? ही अवस्था 
उत्पन्न होऊन नष्ट झाली व तिचे कोणतेच परिणाम 
मागे उरे नाहीत तर तिची स्मृति होऊ शकणार 
नाही हे उघड आहे. अशाने आत्म्याच्या उत्तरोत्तर 


न, भा. ९ 


निरतिराळ्या अवस्थात एकसूत्रता राहणार नाही. 
“अ?व*'ब? या एकाच आत्म्याच्या दोन अव- 
स्था असतील तर त्यांच्यात काहीतरी संत्रंध असलाच 
पाहिजे, माझ्या मनातळी अवस्था व दुसऱ्याच्या 
मनातली अवस्था यांच्यात काहीच संबंध नसतो. 
माझ्या मनातल्या दोन अवस्था जर अशाच संबंघ- 
रहित राहिल्या तर माझा मी पणाच नाहीसा होईल, 
आत्म्याची एकताच उरणार नाही. 


उलटपक्षी दोन व्यक्तींच्या अनुभवात अनिवार्य 
कार्यकारणसंत्रंध असला तर त्या व्यक्ती दोन आहेत 
असेच म्हणता येणार नाही. पुस्तक माझा मित्र वाचतो 
व त्यामुळे पुस्तकाचे ज्ञान मला होते, त्याला अनुभव 
येतो व त्याची स्मृति मात्र मला होते. त्याला सुई बोचते 
व दुःख मात्र मला होते. असे झाळे तर माझा मित्र व 
मी या दोन वेगळ्या व्यक्ती उरणार्च नाहीत. उलट 
एखाद्या व्यक्तीला आपल्या पूर्वायुष्याची मुळीच आठ- 
वण नसली, ब त्याच्या पूर्वानुभवांचा सथ्याच्या अनु- 
भवावर काहीच परिणाम झालेला नसला तर नुसते 
दारीर एक आहे म्हणून त्याला एक व्यक्ति म्हणता 
येत नाही. ही व्यक्तिवहुत्वाची केस म्हणावी लागले, 
एखादा मनुष्य सहा महिने एका विशिष्ट गटातल्या 
माणसांनाच फक्त ओळखतो, व दुसरे सहा महिने दुस- 
ऱ्याच विशिष्ट गटातल्या माणसांना ओळखतो, पहिल्या 
सहा महिन्यातल्या जीवनाचे ज्ञान व त्याचा कोणताच 
परिणाम दुसऱ्या सहा महिन्यांत नसतो असे झाळे तर 
सहा सहा महिन्यांनी निरनिराळ्याच दोन व्यक्ती 
एकाच द्ारिरात अवतीणे होतात असे मानावे लागेल, 


निरनिराळे अनुभव एकाच व्यक्तीचे आहेत 
असे मानण्यास त्या अतुभवांची स्मृति त्या 
व्यक्तीला असली पाहिजे असे नाही, पण त्या 
निरनिराळ्या अनुभवांच। परस्पर संत्रंध मात्र असलाच 
पाहिजे, मला विश्व या शब्दाचा अर्थ प्रथम केव्हा 
कळला यांची स्मृति नाही, पण तो केव्हातरी कळल्या- 
मुळेच आज त्या डाब्दाचा बरोबर प्रयोग मी करू 
शकतो हे स्पष्ट आहे, हा कळण्याचा अनुभव माझा 
नसून आणखी कुणाचा असता तर त्यामुळे मला आज 
त्या शब्दाचा प्रयोग बरोबर करता येण्याची शक्‍यता 
नव्हती, अर्थात्‌ माझ्या अनुभवांची मळा स्मृति नसली 


नवभारत 


तरी ते माझ्या मनावर चिरकाळ परिणाम करू शक- 
तात. या चिरकाल परिणामांनाच संस्कार म्हणतात, 
संस्कार म्हणजेच पूर्वींच्या अनुभवांचा परिणाम नंत- 
रच्या अनुभवांवर पडणे. एकाच व्यक्तीचे पूर्वापर 
अनुभव याप्रकारे कार्यकारणभावाच्या सूत्रात अनुस्यूत 
असतात, 

पित्याचे जन्मसिद्ध गुणच फक्त वंदादायाने पुत्रात 
उतरतात, ल्याने प्रयत्नाने कमावळेळे युण वंददायाने 
संक्रांत होत नाहीत, असे आज सवसाधारण मत 
आहे, या मतानुसार पुत्राचे अनुभव व पित्याचे अनु- 
भव यात कार्यकारणभाव नसतो. पण जन्मसिद्ध गुणा- 
प्रमाणेच उपार्जित गुणांचे देखील वंशदायाने संक्रमण 
होते असे उद्या सिद्ध झाले तर पितापुत्रांच्या अनु- 
भवात देखील कार्यकारणभाव मानावा लागेल, व 
अनुभव कार्यकारणभावाने अनुस्यूत असणे ही व्यक्ति- 
त्वाची कसोटी अतिव्याप्त ठरेळ, कारण पितापुत्रांच्या 
अनुभवात कार्यकारणभाव असला त्री पिता व पुत्र 
या वेगळ्या व्यक्ती आहेत, त्यांना एकच मानता येत 
नाही. अश्या वेळी निदान काही पूर्वानुभवांची स्मृति 
असल्याशिवाय पूर्वीचे अनुभव त्याच व्यक्तीचे मानू 
नयेत असा दंडक घालावा लागेल न 

अनुभवांच्या एकसूत्रतेची उपपत्ति लावण्यासाठी 
कालातीत आत्मा मानल्य पाहिजे असे वेदान्ताप्रमाणेच 
ग्रीनचेही मत आहे. त्याचा युक्तिवाद थोडक्यात 
असा- “ कालाचे ज्ञान होण्यास कालातीत ज्ञानाची 
आवडय़रकता आहे. अच्या नंतर ब येतो हे जाणता 
येण्यास अ व ब यांचे जान एकाच वेळी होणे आव- 
इयक आहे. जेव्हा ब चे ज्ञान होते तेव्हा अ चे ज्ञान 
नसेल व जेव्हा अ चे ज्ञान होते तेव्हा व चे ज्ञान नसेल 
तर अव ब यांच्या संबंधांचे ज्ञान तरी कसे होईल १ 

हा युक्तिवाद चूक आहे. अव ब यांच्या पोर्वा- 
पर्यांचे ज्ञान होते तेव्हा अ व ब यांचे ज्ञान एकाच 
वेळी अस्तित्वात असते असे मानले तर रूपेरी पडद्या- 
वर एकामागून एक दिसणारी दोन चित्रे व एकाच 
वेळी दिसणारी गायीची दोन शिंगे यात काय फरक 
राहिला ? यात मुख्य फरक हाच की पडद्यावर दुसर 
चित्र दिसते तेव्हा पहिल्या चित्राचे प्रत्यक्ष ज्ञान होत 
नसते, नुसती त्याची स्मृति असते, उळट गायीच्या 
दोन्ही शिंगाचे ज्ञान एकाच वेळी प्रत्यक्ष रीतीने होते. 


१ ० 


सारांश, आत्मा ही केवळ अनुभूतींची एक मालिका 
वा प्रवाह आहे असे मानण्यास कोणतीच अडचण 
नाही. आत्मा इतर पदाथासारख्रा नाही, त्यात काही- 
तरी./ अतीत ( ७१३0९10219) ही; आहे असे 
मानल्याशिवाय काही लोकांना बेरे वाटत नाही, पण 
त्याला इलाज नाही. जे प्रमाणसिद्ध नाही ते स्वरे मानणे 
हे तत्त्वज्ञान नव्हे, स्वपरंजन आहे, 
अनिर्वचनीय ख्याति . 


आत्म्याच्या अतीतत्वाप्रमाणेचे अद्वेताचा दुसरा 
गाजलेला सिद्धान्त जो मायावाद तो देखील प्रत्यय- 
कारक नाही. या सिद्धान्ताच्या सिद्धतेसाठी अनिवंच- 
नीय ख्यातींची कास धरण्यात आली आहे. अनिवंच- 
नीय ख्याति मिथ्या जञेयाला देखीळ वस्तुरूप मानते, 
पण असे मानल्याने देखीळ मायावाद सिद्ध होत नाही, 
आरोपित स्प व खरा सप या दोन्ही बाह्य विश्वा- 
तल्याच वस्तु आहेत अस मानले तरी त्या भिन्न प्रका- 
रच्या वस्तु आहेत असेही मानणे आवश्यक आहे. 
त्यातला भेद हा फक्त प्रमाणाचा भेद नाही, आरोपित 
सर्पापेक्षा खरा सपे अधिक अबाथ्य आहे, अद्य 
रीतीने त्यातला भेद सांगणे बरोबर नाही. आरोपित 
सर्प चालू शकत नाही. खरा सर्प चाढू शकतो हा 
त्यातला खरा भेद आहे. शिवाय जास्त अबाथ्य 
म्हणून जास्त सत्य हा दण्डकही स्वीकार्य नाही, थोडा 
वेळ टिकणाऱ्या प्रत्यक्षापेक्षा जास्त वेळ टिकणारे स्वप 
अधिक अग्राथ्य असते म्हणून त्या प्रलक्षापेक्षा ते स्वप 
अधिक सत्य ठरत नाही. 


व्यक्तिनिष्ठ कल्पनाबाद 

अनिर्वचनीय ख्यातिप्रमाणेच मायावादाच्या सम- 
थैनासाठी करण्यात येणारे बर्कळेच्या व्यक्तिनिष्ठ कल्पना- 
वादासारखे युक्तिवाद पटत नाहीत. कल्पनावादा प्रमाणे 
ज्ञयाचे खरूप ज्ञानाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे, 
वणे हा वर्णेज्ञानाचच एक अंग आहे, वर्णज्ञानात फरक 
झाला तर वर्णात देखीळ फरक होईल, हे मत सयुक्तिक 
वाटलें तरी बरोबर नाही. जेव्हा वर्णाचे ज्ञान होते तेव्हा 
वणे हे ज्ञानाचे अंग आहे असे प्रतीत होत नाही. उलट 
ज्ञानाच्या बाहेरची एक वस्तु याच स्वरूपात वण प्रतीत 
होतो. वर्ग हा जर वणेज्ञानाचे अक्ठ असता तर वर्णाचे 
ज्ञान यांएवजी ज्ञानाचा वण असे म्हणता आळे असते. 


अद्वेत वेदान्त 


पण वर्णज्ञान हा शब्दप्रयोग सार्थ असला तरी ज्ञानाचा 
वण हा शब्दप्रयोग हास्यास्पद आहे. ज्ञानाचा विषय हे 
ज्ञानाचे विशेषण कधीच होत नाही. रड्भांचे ज्ञान 
रज्वीत नसते, वजनाचे ज्ञान वजनदार नसते. अर्थात्‌ 
ज्ञेय ज्ञानाशी सम्बद्ध असले तरी ज्ञेयाचे गुण ज्ञानात 
उतरत नाहीत. ज्ञानाला ज्ञेयमय किंवा ज्ञयाला ज्ञानमय 
मानणे उचित नाही 


ज्ञानाचे निमांतृत्व 


यावर कुणी असे म्हणेल की ज्ञेय ज्ञानमय नसले 
तरी ज्ञानप्रक्रियेनेच ते निर्माण होते. म्हणून त्याला 
ज्ञाननिष्ठ मानले पाहिजे. * मी जेव्हा रुळला जाणतो 
तेव्हा रक्ठ माझ्या ज्ञानाच्या बाहेर असतो, तरी माझ्या 
- डोळ्यावर जी किरणांची क्रिया होते त्यातूनच तो 
निर्माण झालेला असतो. ज्ञेय ज्ञानानेच निर्माण होत 
असल्यामुळे त्याला ज्ञाननिरपेक्ष मानता येत नाही. 
रंगाला रंगज्ञानावाचून अस्तित्व नाही, ज्याचे अस्तित्व 
स्वयंसिद्ध नसून ज्ञानसिद्ध आहे त्याला मायिक का 
म्हणू नये ! । 
मायावादाच्या बाजूने करण्यात येणाऱ्या युक्तिवादात 
हाच युक्तिवाद सर्वात प्रभावी आहे. पण या युक्ति- 
वादाने देखील हृदय जगाचे मिथ्यात्व सिद्ध होत नाही, 
फक्त एवढेच 'सिद्ध होते की हृद्य वस्तु जशी असते 
तशीच्या तशीच दिसत नाही. ती कशी दिसेल हे 
बर्‍याच अंकली ती कशी जाणळी गेली यादर अवलंबून 
आहे. पण एवढ्यावरून ती ज्ञानाबाचून अस्तित्वातच 
रहात नाही असे सिद्ध होत नाही. ज्ञानाने ज्ञेय बदलते, 
समूळ नंवेच निर्माण होत नाही. श्र वस्तु सर्वथा 
ज्ञाननिष्ठ आहे असे सिद्ध करण्यासाठी ज्ञातत्व व 
सत्यत्व यांचे तादात्म्य सिद्ध झाले पाहिजे. पण असे सिद्ध 
करणे अशक्य आहे. कारणजे जे ज्ञात आहेते ते सत्य 
आहे असे मानले तरी जे जे सत्य आहे ते ते सव ज्ञात 
आहे कशावरून ? काही सत्ये अज्ञात असतील हे 
सहज शक्‍य आहे. “' अज्ञात सत्य ” या शब्दप्रयोगात 
कुठेही व्याघात नाही. तेर्‍्हा आत्मा वा ब्रह्म सोडून 
ब्राकी सर्वे मिथ्या आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही, 
कारण हे “ बाकी सर्व ” मिथ्या नसून अज्ञात असेल, 


; 


शिवाय ज्ञेय ज्ञानाने निर्माण होते हे म्हणणे देखील 
'खरे नाही. ज्ञान व निर्मिति या बिलकुल वेगळ्या क्रिया 
आहेत. माझ्या डोळ्यावर होणाऱ्या किरणांच्या क्रियेने 
रंग निर्माण होत असेल, परंतु या क्रियेला कोणीही 
ज्ञान म्हणत नाही. किरणांची क्रिया डोळ्याप्रमाणेच 
कॅमेऱ्यात देखील होते, पण कॅमेऱ्याला रंगाचे ज्ञान होत 
नाही. रंगांचे ज्ञान रंग निर्माण झाल्यावस्च होत्ते, 
आधीच निर्माण झालेल्या रंगात या ज्ञानामुळे काहीच 
फर पडत नाही. किरणांच्या क्रियेने रंग निर्माण होतो. 
ज्ञानाने नव्हे. डोळ्यावर घडणाऱ्या किरणक्रियेला ज्ञान- 
क्रिया म्हणणे योग्य नाही. बाह्य विश्वातल्या इतर क्रियां- 
सारखीच ती एक क्रिया आहे. या क्रियेवाचून रंगाचे 
ज्ञान होऊ शकत नसले तरी ही क्रिया म्हणजेच रंग- 
ज्ञान नव्हे. ज्ञान होण्याच्या आधी इंद्रियात काही क्रिया 
होते, पण ही क्रिया झाल्यावर शेय व ज्ञान यांचा अब्य- 
वहित संब्रैध स्थापित होतो. एका विशिष्ट भौतिक 
क्रियेने पाणी निर्माण होते, तसाच डोळ्यावरील किर- 
णांच्या विशिष्ट भौतिक क्रियेने रंग निर्माण होतो. 
म्हणून रंगाला ज्ञानजन्य व मिथ्या मानले तर पाण्या- 
लाही ज्ञानजन्य व मिथ्या मानावे लागेल, 


व्यक्तिनिष्ठता 

यावर मायावादी म्हणेल, “ रंग भौतिक क्रियेने 
निर्माण होतो म्हणून तो मिथ्या नाही, हे तुमचे 
म्हणणे खरे मानले तरी तो दृष्टिनिष्ठ आहे या मताला 
त्यामुळे बाध येत नाही. ज्या व्यक्तीला ज्ञान होते 
तिच्या स्वभावविक्वेषांवर शेयाचे स्वरूप अवलंबून 
असते. जी वस्तू आम्हाला. पांढरी दिसते ती काबीळ 
झालेल्याला पिवळी दिसते. पथ्वीवरच्य़ा माणसाला चंद्र 
चालताना दिसतो. उलट चंद्रावरच्या माणसाला तो 
स्थिर दिसेल, सत्य ज्ञाननिष्ठ न मानले तरी ते र्व्याक्त- 
निष्ठ खास असते, व जे व्याक्तिनिष्ठ आहे त्याला मिथ्या 
मानले तर बिघडले कुठे १ ” 

हे म्हण्णे देखील बरोव्रर नाही, ज्ञेय व्यक्तिनिष्ठ 
असले तरी तेवढ्यावरून ते मिथ्या आहे असे सिद्ध 
होत नाही. “ जे व्यक्तिनिष्ठ ते मिथ्या ” या सूत्राला 
काहीच प्रमाण नाही. मी पिता होऊ शकतो, माता होऊ 


% सर्व चैतदविद्यया त्रिगुणया विश्व मया कल्पितम्‌ । शळह्कुराचाय 


११ 


नवभारत 


शकत नाही.कारण मी पुरुष आहे. अर्थात्‌ माझे पितृत्व 
माझ्या प्रकृतिधर्मावर अवलंबून आहे. ते व्यक्तिनिष्ठ 
आहे पण म्हणून ते मिथ्या आहे व वस्तुतः मी पिता 
नाहीच असे ठरत नाही. तसेच चन्द्रावरच्या माणसाच्या 
दृष्टीने चन्द्र स्थिर ब एथ्वीवरच्या माणसाच्या दृष्टीने 
चर आहे त्याचप्रमाणे माझ्या पित्याच्या दृष्टीने मी 
पुत्र व पुत्राच्या दृष्टीने पिता आहे. अर्थात्‌ माझे पुत्रत्व 
ब पितृत्व व्यक्तिनिष्ठ आहे. पण म्हणून ते मिथ्या आहे 
व मी खरोखर पुत्र व पिता नाहीच असे ठरत नाही, 
काबीळ झालेल्याला दिसणारा पिवळा रंग खोटा 
मानण्याचे कारण तो विशिष्ट प्रकृतीने निर्मिळेळा असतो हे 
नाही तर काविळेने दिसणारे पिवळेपण काविळेशिवाय 
दिसणाऱ्या पिवळेपणासारख्रेच समजले जाते हे होय, 
दोरीच्या ठायी दिसणारा आरोपित साप माझ्या 


डोळ्याच्या काही गुणधर्मामुळे दिसतो म्हणून मिश्या ठरत वाचस्पति भामती 

नाही, त्या सापाचे दोरीशिवाय दिसणाऱ्या अनारोपित विद्यारण्य पंचदशी 

सापाशी तादात्म्य कल्पिले जाते म्हणून मिथ्या ठरतो. दुंकर ब्रह्मसूत्रभाष्य 
प्यपप्य्य्यप्यपप्यपय पय्यापयययययययय्ययययपयययमयययययाय पयपयपयपययययपयणय पणय 


सारां, मायावादाच्या सत्यतेबद्दढ काहीच प्रमाण 
नाही. शिवाय प्रत्यक्ष दिसणारे जग खोटे आहे असे 
प्रवचन करताना कोणी कितीही मोठ्याने सांगितळे तरी 
त्यावर कुणाची खरोखरच श्रद्धा बसू हाकेळ असे मला 
वाटत नाही. 
या नित्रंधाची फलिते अशी :- 

(१) सत्याची सत्यता निरपेक्ष असली तरी एखादे 
एकमेवाद्वितीय निरपेक्ष सत्य मानायची काही जरूर 
नाही. ७. 

(२) आम्मा काळातीत व स्थलातीत आहे असे 
मानण्यास काही प्रमाण नाही, 

(२) जगाचे मिथ्यात्व असिद्ध आहे. 

आधार 


प्राक्ञपाठणाळा मण्डळ-ग्रन्थप्र कादान 


च ("> क ७ ही 
वैदिक संस्कृतीचा विकास 
ठेखक- तकेतीर्थ लक्ष्मणक्राख्री जोशी. 
बैदिक संस्क्रृतीचें विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 


संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे वणन या पुस्तकांत प्राधान्याने 
केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अक्ा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 
किंमत ६ रु, 
प्रकाशक : व्यवस्थापक, य्य 
शः 
वाई ( जि० सातारा ) 


त्व्त्त्त्त्त्त्व्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््त्त्त्ल्त्त्त्त्त्त्त्त्त््यप्प्त्व्त्किे 


डॉ. सुमंत मुरंजन 


*आनुवंशिक वारसाशास्त्रज्ञांचा जाहीरनामा 


दुसरे महायुद्ध सुरू होण्याच्या तीन दिवसांपूर्वी 
जागतिक मान्यता मिळांलेल्या सात आनुवंशिक 
वारसाद्यास्त्रश्ञांनी एक महत्त्वाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध 
केला. त्या महत्त्वाच्या निंवेदनास जे. बी, एस्‌, हाल्डेन, 
हॉग्बेन, हक्‍्सले, सुछर, सारख्या जगप्रसिद्ध संशो- 
घकांच्या सह्या होत्या, नंतर आणखी चौदा झ्ास्त्र्ञांनी 
आपल्या सह्या त्याला जोडल्या. जागतिक शासनसंस्था 
व चतुर्विध व्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्या संदर्भात या जाहीर- 
नाम्यास एक अद्वितीय असे स्थान आहे. त्याचा 
खाली अनुवाद दिला आहे. 

या निवेदनाचे मूल्यमापन करण्याकरिता मागचा 
पुढचा थोडा इतिहास अवगत असणे अवश्य आहे, 
हिटलरने नॉर्डिक वंशाचे थोतांड उत्पन्न केळे, घ हर- 
तऱ्हेने त्याचा जमनीत प्रचार केला. थोडक्यात चुकले नि 
त्याचा पराभव झाला, म्हणून स्वातंत्र्यासाहित इतर 
सर्व जमातींचा समूळ नायनाट होण्याचा घोर प्रसंग 
टळला | 1 

जगाला वाटले की हा सर्व संहारक बेवकूफपणा 
हिटलरघरोभरच रसातळास गेला. परंतु मानवाची 
नियती निराळीच दिसते. १९४५ साली गाडलेले हे 
भूत रशियात स्टॅलिनच्या कारकीदीत पुन्हा जाणत 
झाले. वाळूतविक पहाता आनुवंशिक वारसाद्यास्रात 
आपले बुद्धिसर्वस्व जर कोणी उत्साहाने ओतले असेल 
तर १९१८ सालच्या क्रांतीनंतर रशियन' शास्त्रज्ञांनी 
होय ! लबकरच या क्षेत्रात त्यांनी आश्चर्यजनक जागतिक 
पुढारीपण प्रस्थापित केले. त्याच्या जोरावर कृपिक्षेत्रांत 
रशियाची विलक्षण प्रगती झाली. परंतु लबकरच भाईवाद 
आणि आनुवंशिक वारसाशास्त्र यांचे विळ्याभोपळ्या 
सारखेच सख्य शक्‍य आहे, अशा समजुतीचा समेध 
रशियन सत्ताधाऱ्यांच्या अंगात शिरला |! सामाजिक 
प्रगती म्हणजे भौतिक प्रगती एवढीच होय. ही प्रगति 


वर्गकलह अथवा विरोधविकासानेच प्रगट होणे शक्‍य 
असते. आनुवंशिक वारसाद्यात्र तर असे शिकविते 
की दैनंदिन वाह्य जीवनाची परिस्थिती कितीही बद- 
लली तरी बंदापेश्ीच्या बिंदूवर त्याचा यत्किंचितही 
परिणाम घडत नाही. उष्णतेच्या किंवा “क्ष' किर- 
णांच्या आघाताने जशी अणुपरिमाणूंची स्चना बद- 
ळते त्याप्रमाणे केवळ यहच्छेने त्यात कधी फेरबदल 
होतात. मंडुकल्पुतिन्यायाने झालेळे असले फेरबदल 
जीवनविकासास अनुकूल असतात. तेवढेच टिकून 
राहतात व विकास चालू रहातो. 

१९३६ च्या सुमारास भाडपक्षाने आपल्या 
पक्षाच्या तत्त्वतानास असले शास्त्र विघातक आहे 
असा निर्णय घेतला ब रदियन आनुवंदिकवारसा- . 
विद्यारदांची ससेहोलपट करण्याकरिता कंत्रर कसली, 
पहिल्यांदा या शास्त्राची नाचक्की करण्याकरिता लाय- 
संको ह्या एक.उपटसुंभ शास््रज्ञास त्यांनी हाताशी घेतले 
व त्याच्या हाताशी गोस्ब्रेससारखा प्रचारपंडित म्हणून 
प्रेझेंट नावाचा माणूस सहायास दिला. १९३६ 
च्या शोबटी शास्त्रज्ञांची एक मोठी परिषद भरविली 
गेली. त्या प्रसंगी झालेल्या जाहीर वादात अधिकारी 
वर्गाने व लायसेंकोने ' जितम्‌ ' अश्टी उगीचच थाप 
मारली. पुनश्च १९३९ साली व १९४८ साली असेच 
बेगडी जाहीर तमाशे भरविण्यात आले. मध्यंतरी 
फाफिलोफ सारखा वंशाशास्त्रविशारद सायंब्रेरियातील 
केदी गुलामांच्या खुराड्यात डांबून मारण्यात आला, 
इतर अनेक शास्त्रज्ञ कसे अंतर्धान पावले त्याचा पत्ताही 
लागत नाही. बर्गेरियात कोस्टोफ हा कृप्रशास््रज्ञ याच 
कत्तलीत मारला गेला. चीनमध्ये व पूर्वजमैनीस शास्त्र- 
ज्ञांची अशीच गत झाली, झाडून सर्वे प्रयोगद्यालांना 
टाळी लागली, पाठयपुस्तकातून व शिक्षण-कार्यक्रमातून 
या शास्त्राची हकालपट्टी झाली, पुस्तकावर बंदी पडली. 


% सजीव सृष्टीत म्हणजे फ्री व वनस्पती यांच्यामध्ये मागील पिढीचे गुणदोष पुढील पिढीत बीज- 
- संपादक, 


द्वारा अनुस्यूत होतात, या संबंधाचे विवेचन करणारे शास्र 


१३ 


अनुक्रमणिका 


वा विज्ञान, 


नवभांरतं 


वंशविशारदांवर धाड पडली. तशीच स्थिती वैद्यक, 
कृषिशास्त्र वगेरे क्षेत्रात प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची झाली. 
या सर्व रानटी प्रकाराचा कळस म्हणूनच की काय 
भौतिक शास्त्रे, वैद्यक शास्त्र, व कृषि शास्त्र, यांच्या 
प्रातिनिधिक संस्थांनी, जाहीर पापप्रक्षालन करून 
स्टॅलिनने योग्य मार्गदर्दन केले असा त्यास आभार- 
प्रदरशीनाचा संदेश पाठविला ! 


माणसाच्या समाजात आनुवंशिक गुणाचा क्सा 
प्रकषे होईल हा प्रश्न फक्त प्राणीशास्रच नव्हे, प्राणी- 
शास्त्रज्ञ आपले शोध व्यवहारसृष्टीत कसे उतरतील 
याचा विचार करू लागले म्हणजे 
शास्त्रावाहेरीलळ अडचणींचाही परामर्श घेणे भागच 
पडते. माणसाच्या सामाजिक जीबनात व त्या जीवना- 
बरोबर येणाऱ्या जीवनदृष्टीत मूल्गामी बदळ झाल्या- 


शिबाय मनुष्यप्राण्याच्या आनुवंशिक संपदेत भर 
टाकणे अशक्‍्यप्रायच आहे. जन्मजात जातिभेद वा 


वर्गभेद्‌ याचे निर्मूलन करून समाजाच्या सर्व घटकांना 
समानसंधी प्रास्त करून दिल्याशिवाय एखाद्या माणसाचे 
आनुवैशिक गुण कोणते वा त्याची गुणवत्ता किती हे 
निश्चित करणे शक्‍य नाही. 


दुसरी मोठी अडचण म्हणजे निरनिराळ्या जमाती, 
रॉ्टे व तथाकथित “ वंश ” यांच्यात संघर्ष निर्माण 
करणाऱ्या आर्थक व राजकीय कल्हांची होय, उत्कृष्ट 
आनुवंशिक पेक्ीबिंदु फक्त विशिष्ट 'तोंडवळ्याच्या 
समाजाची वा व्यक्तींचीच मक्तेदारी असते ही अगदी 
अशास्त्रीय समजूत आणि वंशद्वेष यांचे निर्मूळन युद्धे 
ब आर्थिक पिळणूक थांवल्याशिवाय करणे शक्‍य नाही. 
सर्वांचे हित पहाणारी अश्शी जगब्यापी शासनसंस्था 
अस्तित्वात आली तरच वर उल्लेखिळेळे संघष नष्ट 
होतील, 


तिसरे असे की पुढील पिढीची गुणवत्ता उंचाबेळ या 
दृष्टीनेच प्रजोत्पादन व्हावे हे इष्ट आहे. परंतु आईबापांना 
अपत्यप्राती दुःसह होऊ नये इतकी आर्थिक, वैद्यकीय, 
शैक्षणिक वगेरे मदत असल्याशिवाय व ते स्वतः 
आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याशिवाय असली आत्म- 
निरपेक्ष महत्त्वाकांक्षा उद्भवण्याचा संभवच नाही. 
अपत्योत्पादनाचा भार स्त्रियांवर पडत असल्याकारणाने 
हे कतब्य बजावीत असताना सामाजिक जीवनास व 


त्यांना त्यांच्या - 


आनंदास त्या पारख्या होऊ नयेत याची विदोष 
व्यवस्था होणे जरूर आहे. अथोत्पादन हे ग्राहक 
वे श्रमिक लोकांकरिताच झाले, आईबापांच्या 
विशेषतः आईच्या, गरजा भागतीळ अश्याच तऱ्हेची 
रोजगारव्यवस्था निर्माण केढी व वाढत्या मुलांच्या 
हिताच्या दृष्टीनेच गरे ; गाहरे व सावंत्रिक सुखसोयी 
स्थापन केल्या तरच उपरिनिर्दिष्ट हेतू तडीस जातील, 


चौथा मुद्दा असा आहे की अपत्योत्पादनास आळा 
घालता येईल अथवा अपत्यांची गुणवत्ता वाढेल अक्वा 
तर्‍हेची संततीनियमनास पोषरक अशी सर्व साधने 
कायदेशीर सुप्रथ्यात व सतत संशोधनाने परिणत 
होतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. इच्छेप्रमाणे 
तात्पुरती वा कायमची संततीबंदी गर्भसंभव टाळण्याची 
साधने, निर्वाणीच्या प्रसंगी गर्भपात, लैंगिक जीवनाचे 
शास्त्रीय नियमन, कृत्रिम गर्भसंभवाची उपाययोजना 
वेगेरे आपत्योत्पादनाच्या कोणत्याही अवस्थेत उप- 
योगी पडणारी ही साधने होत. उपरिनिर्दिष्ट सामाजिक 
व आर्थिक वातावरण निर्माण केल्याशिवाय व सांप्रत 
प्रचलित असलेल्या लैंगिक व प्रजोपत्तिविषयक भोळ्या 
समजुती जाऊन शास्त्रीय दृष्टी आल्याशिवाय उत्कृष्ट 
अपत्योत्पादनास आवश्यक अशी सामाजिकर्ईर्षा व 
जबाबदारी उत्पन्न होणे शक्‍य नाही. अशी इर्षा व जबाब- 
दारी याची जाणीव झाली तरच उत्कृष्ट अपत्योत्पादन 
हे नुसते कर्तव्यच नव्हे तर सामाजिक सन्मानाची बाब 
आहे असे विवाहित वा अविबाहित दांपत्यास व 
विद्षेषतः मातेस पटेल, 


पाचवी गोष्ट अशी की अपल्योत्पादनाच्या क्षेत्रांत 
शास्त्रीय व्यवस्था होणे असेल तर परंपरेने प्राप्त 
होणारे सामाजिक व कोटुंबिक वातावरण याची आनु- 
वंश्षिक गुणाइतकीच उच्च जीवनास जरुरी असते याची 
जाणीव सावंत्रिक होणे जरुर आहे. त्या बरोबस्च दोन्हीही 
घटक माणसांच्या ताब्यांतील असून त्यात “अपरिमित 
सुधारणा शक्‍य आहे असा विश्वास उत्पन्न झाला पाहिजे, 
सामाजीक वा कोटुंबिक वातावरणाचा पेशीबिंदंवर 
प्रत्यक्ष असा काहीच परिणाम घडणे शक्‍य नसते, तुस्थि- 
तीत वाढलेल्या माणसास श्ारीरिकव मानसिक उत्कर्षाची 
संधि मिळते व शारीरिक व मानसिक उत्कर्ष एका पिढींचून 
डुसऱ्या पिढीत उतरतो या लामार्कच्या विधानात थोडे 


१४ 


आनुवंशिक वारसाशास््रज्ञांचा जाहीरनामा 


देखील तथ्य नाही, नाहीतर आहिंरेची मुळे नाहीरेच्या 
मुलांच्या मानाने जास्त गुणवत्तेची असलीच पाहिजेत 
असे झाले असते, पुढील पिढी विद्यमान पिढीपेक्षा 

अधिक गुणवान निपजावयाची असेल तर प्रचलित 
. पिढीच्या जास्त गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तींना जास्त 
मुले व क्रमी गुणवत्तेच्या लोकांस कमी मुळे अशी निवड- 
पारख झाली पाहिजे. ही निवडपारव एकतर जाणून 
घुजून योजनेनुसार करावी लागेल अथबा अप्रत्यक्ष 
रीतीने अपत्योत्पादनास कमी अधिक अनुकूल अक्षी 
परिस्थितीची व्यवस्था करून तो उद्देश साध्य करावा 
लागेल, रानटी समाजात त्याच्या परिस्थितीला योग्य 
अश्शी जी निवडपारस्र यहछय़ा होत असे तशी निवड- 


पारख सुधारलेल्या समाजात होत नाही. म्हणून सांप्रत 


परिस्थितीत जाणूनबुजून उपाययोजना व संतती- 
'नियमन करणे भाग आहे. परंतु उपाययोजना व 
नियमन ही शास्त्रीय ज्ञान व सामाजिक जबाबदारी 
सावैत्रिक पसरल्योनेच होणे शक्‍य आहे. 

जाणून बुजून निवड करावयाची म्हटले तर निव- 
डीचे ध्येय काय असावे याची निश्चिती हवी, सामाइक 
सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीनेच ही निवड होणे इष्ट 
असेल तरी समाजात सामाजिक ध्येयाचेच प्राधान्य 
असल्याशिवाय तसे होणे शक्‍य नाही. सामाजिक 
कल्याण म्हणजे काय यांची मीमांसा केली तर 
आनुवशिक गुणवत्तेचे पुढील स्वरूप पटण्यासारखे 
आहे. श्षारीरिक आरोग्यवुद्धी, या नावांने ओळ- 
सरी जाणारी विविध लक्षणे, वैयक्तिक “ यश्याला ” 


गौण समजून मानवता व समाजकल्याणाविषयी 


उत्साह उद्दीपित करणारे भावनाविशेष हे ते 
गुण होत. 

वेशशास्राचा सखोल अभ्यास केला म्हणजे लवक- 
रच प्रतीती येते की आपल्यापुढील कर्तेब्य नुसते 
आनुबंश्षिक घसरगुंडी थांब्रविणे एवढेच नाही, हछी 


तुरळक व्यक्तीत आढळून येणारे आरोग्य, बुद्धि व 
उच्च भावना, फक्त त्यांचीच मक्तेदारी न राहता 
असली संपदा सावेत्रिक होणे शक्‍य आहे एवढेच 
नाही तर थोडक्याच पिढ्यांत हे ध्येय आपणास 
गाठता येण्यासारवे आहे, ' असामान्य व्याक्तित्व ? 
हा प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. केवळ विकास- 
वादाच्या दृष्टीने पाहिळें तर हा विकासाचा शेबटचा 
टप्पा आहे असेही नाही. माणसाच्या अपरिमित 
सुधारणेची ती फक्त नांदी आहे. 


हे सर्व साध्य करण्याकरिता हछीच्यापेक्षा कितीतरी 
विस्तृत व सखोळ असे वंशवार्साश्ास्त्रातच नव्हे तर 
त्यास सैल्झ अद्या इतर अनेक क्षेत्रात संशोधन होणे 
जरूर आहे. त्याकारेता वैद्यकशास्त्र, मानसशास्त्र; 
रसायनशास्त्र, व विदेष सांगावयाचे म्हणजे समाज- 
शास्ञ या सर्वे ज्ञानक्षेत्रांत' माणसांचे अंतर्गत जीवन 
उंचावण्याच्याच, उद्दिष्टाने प्रारेते असे सहकार्य हवे. 
मनुष्याचे'शरीर हे एक अनिर्वचनीय गुंतागुंतीचे कोडे 
आहे. त्याठुळे वंशद्यास्त्रात इतक्या खास अडचणी 
उद्‌भवतात की त्यांचा निरास आजपर्यंत आपल्या 
घ्यानी मनीही नाही. इतक्या मूलगामी संशोधनाने 
व कितीतरी प्रगत अल्या साधनांनीच होणे शक्‍य आहे 
परंतु जीवनकल्ह व राष्ट्रकलह यांचे उच्चाटण करून 
माणसाने त्यापासून मुक्‍त झालेळे शक्तिसर्वस्व ज्ञान- 
क्षेत्रात पणाळा लावले तरच असली प्रगती शक्‍य आहे. 
आर्थिक दगदगीतून मुक्ति मिळण्याचा काळ अद्यापि 
आलेला दिसत नाही. परंतु प्रचलित पिढीने त्याकरिता 
भगीरथ प्रयत्न केला पाहिजे. माणसाच्या दृष्टअदृष्ट 
शक्ती जागृत केल्या पाहिजेत. त्यामुळे माणसांची 
आनुवंदिक गुणवत्ता उंचावेल, इतकेच नव्हे तर 
माणसाच्या संस्कृतीचा व अस्तित्वाचाच नादा 
करणाऱ्या ज्या विघातक प्रत्चा्त आज बळावलेल्या 
आहेत त्याबराही माणसास ताबा बसविता येईल, 


१५ 


' ले. हाडिसल्प्स तातारक्‍येविल्स अनु9 प्रा. बा. ल, कुलकणी 


दोन हजार वर्षार्ताल काव्यशास्त्र (उत्तर)* 


निसर्ग की कला ? 

अनुकरण की कल्पनाशक्तीचे कार्य, शहाणपणा की 
उत्स्फूतता, अंतस्फूते जाणीव की नियमांचे पालन, 
बुद्धि की इंद्रिये, ह्या चार महत्त्वपूर्ण प्रश्षांबरोबरच 
हेलिनिझमने आणखी एक पाचबा प्रश्न उपस्थित केळा 
होता. हा प्रश्न म्हणजे निसर्ग की कला हा होय. येथे 
“ निसर्ग ?'हा शब्द एका विशिष्ट अर्थाने वापरला 
गेला होता, कवीची प्रकृति, त्याचा स्-माव, त्याचे 
अंगभूत गुणविशेष, एवढय़ाच गोष्टी तेथे ह्या शब्दाने 
“अभिप्रेत होत्या. ज्याप्रमाणे. वर उछ्छेखिलेल्या इतर 
प्रश्नांचा विचार .होत असता ह्या काळातील एकंदर 
मताचा कल कल्पनाशक्ति, अंतस्फूर्ति ब उत्स्फूतता 
ह्यांच्या बाजूला दिसून येतो, त्याप्रमाणे येथही एक 
प्रकारची तडजोड करण्याचा प्रयत्न आढळतो. 
“ एखाद्या काब्याचे यदा हें त्या काव्यळेखकाच्या 
नैसर्गिक गुणविशेषावर अवलंबून असते की त्याच्या 
कलेवर १ ? असा प्रश्न होरेस विचारतो. “ हा प्रश्न 
सोडविण्याचा प्रयत्न कितीतरी वेळा झाला, मला तर 
असे वाटते की नुसत्या ज्ञानाचा काय उपयोग आहे १ 
तुमच्या ठिकाणी जर काव्याचे अंगच नसेल तर नैस- 
गिंक बुद्धि आहे परंतु शिक्षणाचा संस्कार नाही 
अशीच गत होईल, 

सर्वसाधारणपणे ही तडजोड ज्या शोब्दातून सुचवि- 


लेली असे ते शब्द दोन नसून तिला अधिक पणीत्व 
प पू 


देण्याच्या दृष्टीने तीन असत. नैसर्गिक गुणविशेष, 
अनुभब व कला, कवीच्या ठिकाणी असणारी नेर्सागक 
शक्ति आणि कला ग्हणजे कलेच्या नियमाचे ज्ञान 
ह्यांच्या जोडीला त्याचा लेखनाचा अनुभव, लेखन- 
कलेची प्रत्यक्ष सवयीने त्याला झाळेलळी ओळख 
ह्याला स्थान दिळे गेळेच पाहिजे, ह्या अनुभवाच्या 
बळावरच आपल्या ( कळा ) विषयांचा आणि कलेच्या 
ज्ञानाचा कसा उपयोग करून घ्यावयाचा हे तो ठरवू 


दकतो,  स्टोबियसने) ( 5६०00७९७१8 ) ह्या 
संबंधात एक कतिता उद्भुत केळी आहे. कवीच्या 
ठिकाणी कोणकोणत्या गोष्टी हव्यात त्यांची यादी 
ह्या कवितेत आहे. अभिव्यक्ति-साधनांचे ज्ञान, सर्जन- 
शील उत्कट मावना ( 1४७8101 ), तालाची जाणीव, 
अत्यंत कुशल टीकावुद्धि, स्थिर मन, अनुभव आणि 
शहाणपणा, ह्या यादीतीळे * अभिव्यक्ति साधनांचे ज्ञान? 
ह्या शाब्दप्रयोगाने ज्याला सर्वसामान्यपणे कळा किंवा 
. कौशल्य ह्या नावाने संग्रोधळे जाते ते आणि ' सर्जन- 
शील भावना? ह्या शब्दप्रयोगाने ज्याला ते कवीची 
प्रकृति किंवा त्याची नैसर्गिक शक्ति असे समजत असत 
ती अभिप्रेत आहे, 


भव्योदात्त की मोहक 0 


हेलिनिस्टिक काळात उपस्थित 
काध्याच्या मूल्यासंभंधी -उपस्थित झालेला वाद फारच 
खोलवर गेला, येथे दोन कल्पनांमध्ये अत्यंत निकरा'चे 
उड झाले. सोंदव (1८10 ) आणि आनंद किंवा 
सुख (189801९) ह्या त्या दोन कल्पना, पहिल्याचा 
सव्थ काव्याच्या बुद्धिग्राह्य (1100111) ) घटकाची 
(1०४1००1) तर दुसऱ्याच्या घुद्धीने पकडता न येणाऱ्या 
घटकाशी- (11)110110)] ) (॥०्हूळ ) 


त केलल्या प्रश्नांमध्ये 


अतिप्राचीन काळातीळ काव्यविचारसोंदर्य आणि 


भव्योदात्तता, आनंद आणि मोहकता, ह्यात भेद करीत 
नव्हता. हॅलिकॉर्नाससच्या डायोनिससने म्हटळे आहे. 
ह सोव, मोहकता, अनुकूल श्रुतिगांभीर्य माधुर्य 
आकप्रेपणा इत्यादींचा समावेश मी ( काब्यविषयक् 9 
सौंदर्याशी जोडतो. ” मध्योदात्तता हा (काव्य) सौंद- 
र्यांचा आता केवळ एक प्रकार राहिला नही 
ती केवळ एक का्यरीति राहिली नाही, ती काव्याची 
एकमेव, निर्दोष रीति ठरली, ( उद्या ९०९]]७॥ ८७ ) 


% पूर्वार्ध “ मे ?च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे. 


१, आपल्या काळातीळ अगोदरच्या काळातील 
विषयावरील महत्त्वाच्या उताऱ्यांचे चार खंड याने प्रसिद्ध 


१६ 


अनुक्रमणिका 


कवींच्या आणि गद्य लेखकांच्या ळेलनातील बिविंध 
केळे, ( खिस्तोत्तर ५ बे शत्तक, ) 


दोन हजार बर्षीतील काव्यशास्त्र 


होरेसला 1०10001 ह्या शब्दाने भव्योदात्ततेखेरीज 
दुसरे काहीच अमिप्रेत नव्हते, ०५०७ 00९४8 
ड्रा'७ता$, 


स्यूडो- हॉजीनससारखे काही. लेखक एखाद्या 
कलाकृतीची भव्योदात्तता व सामथ्ये ह्यांच्या तुलनेने 
तिचे आनंददायकत्व आणि मोहकता यांना कमी मह- 
त््वाचे स्थान देताना दिसतात. परंतु अस असले तरी 
अनेकांची प्रश्वत्ति सोंदये आणि आनंद यांची सांगड 
घालण्याकडे होती. डायोनीसियसच्या मते सर्व कला- 
कृतींचे आणि सत्याविष्कार करणाऱ्या कृतींचे प्रयोजन 
सौंदर्य आणि आनंद हेच ठरते, हे प्रयोजन सफल झाले 
की त्याच्याकडून अधिक कशाचीही अपेक्षा नसते, ह्याच 
डायोनिसियसने म्हटले आहे, “ एखाद्या सुंदर ठेखन- 
कृतीची मूलतत्वे ही एखाद्या आनंददायक लेखन- 
कृतीच्या मूलतस्वापेक्षा वेगळी नसतात. दोन्हीकडे 
महत्त्व असते ते एका श्रेष्ठ दर्जाच्या खरमेळाला, एका 
उच्चतम तालाला, एका समृद्ध बहुविधत्वाला, आणि 
एका सवंव्यापी लयीला, ? हेलिनिसिटक काळातील 
काव्याच्या श्रेष्ठत्वाबद्दळ विचार करिताना सौंद्य आणि 
आनंद यांच्या मीलनाला सर्वांत अधिक महत्त्व दिलेले 
आढळते. 


आकृति की आशय ? 


काव्याचे गोंचर रूप आणि त्याचा आशय ह्यांच्या 
संदर्भातील प्राचीन काव्यशास्त्रातील कल्पना तत्संबे- 
धीच्या आजच्या कल्पनांच्या पुष्कळच जवळ येतात, 
हे काव्यशास्त्र कवितेच्या बाबतीत तिचा भाषिक 
आविष्कार (16518 ) आणि ती जे व्यक्त करिते ते 
(1प३्ट७७ ) असा भेद करी. पहिल्याचा संबंध 
आकृतीशी, तर दुसऱ्याचा आशयाशी, 


हेलिनिस्टिक काळाच्या अगोदरही काव्याच्या 
गोचर सूपासंब्रंधीच्या किंवा आकतीसंत्रंधीच्या दोन 
आधुनिक कल्पनांशी ग्रीकांचा परिचय होता. (अ) 
एखाद्या कलाकृतीचे गोचर रूप हे तिच्या अन्तर्गत 
घटकाच्या मांडणीतून संभवते.' ती मांडणी म्हणजेच 
तिची आक्कति. ह्या दृष्टीने एखाद्या कलाकृतीची आकृति 
लक्षात घेणे हे त्यांच्या दृष्टीने सोंदर्याचे सारतत्त्व होते. 
परंतु ह्याबरोचरच (ब) कलाकृतीच्या गोचर रूपाकडे 


न.भा, ३ 


अनुक्रमणिका 


ते आणखी एका दृष्टीने पहात होते, कलावत्ताची 
कलाविषयाला रूप देण्याची पद्धत किंवा दुसऱ्या 
शब्दात बोलायचे म्हणजे तो जे व्यक्त करितो ते नव्हे 
तर तो ज्या पद्धतीने ते व्यक्त करितो ती त्याची पद्धत, 
हेलिनिस्टिक काळात ह्याच कल्पनेत थोडा बदल 
होऊन एक नवी कल्पना अवतरली, ह्या कल्पनेत 
काव्याची किंवा एखाद्या कलाकृतीची आकृति म्हणजे 
काब्याच्या ज्या अंगाचा इंद्रियाशी साक्षात्‌ संबंध येतो 
ते अंग, ज्याचा अप्रत्यक्षपणे, अमूर्तपणे, विचाराच्या 
द्वारा प्रत्यय येतो ते नव्हे, असे सुचविले गेले. 
कलाकृतीच्या आकृतीसंबंधीच्या आपल्या, आजच्या 
काळातही निश्चित महत्त्व पावू लागलेल्या ह्या कल्प- 
नेस हेलिनिस्टक सौंदर्यशास्त्र फार महत्त्व देऊ लागले 
होते. काव्याचे मूल्य नेमके कशाने जोखले जाते 
ह्या प्रश्नावर वाद होते. हे मूल्य काब्य जे गोचर 
असे भाषिक रूप घेऊन अवतरे त्यावरून 
जोखायचे की त्याच्यातून व्यक्त होणाऱ्या बौद्धिक 
आशयावरून ! दुसऱ्या शब्दात म्हणजे भाषेवरून की 
विषयावरून १ 


एपिक्‍यूरियन आणि स्टोइक ह्या सारख्या विचार- 
संप्रदायांना, ते ज्या तात्त्विक भूमिकेवर अधिष्ठित होते 
त्या तात्त्विक भूमिकेमुळे काव्यातील उदात्त किंवा 
उपयुक्त आहायाला मूल्यविचारात अग्रस्थान देणे 
भागच होते. परंतु ह्या आशयवाद्यांबरोबर काही 
: आकृतिवादी ? ही होते. हेलिनिस्टिक काळातील 
ह्या आकृतिवादाची जी थोडीफार माहिती आपणास 
उपलबूध आहे त्यावरून पाहता त्या विचारात व्यक्‍त 
झालेही मूलभूतता आपणास आश्चयेचकित करिते, 
आक्कतिवादाचा पोटतिडकेने पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी 
एकाचेही लेखन आज उपल्बूध नाही, परंतु आपला 
जो त्यांच्याशी परिचय होतो तो त्यांचा कट्टर शत्रू 
फिलेंडेमस ह्याच्या माफत ! अगदी पहिळे आकृतिवादी 
म्हण्जे पर्य्यामॉन (7५2४०००) चा क्रेटिस, 
हेरॉक्ळियोडोरस आणि अँड्रोमेनिडिस, पुष्कळदा ह्या 
आक्कतिबाद्यांची मरती स्टोईक आणि पेरिपॅटोट्क 
(२९1७७०५९०७) संप्रदायामधूनच होत असे. 
हेलिनिस्टिक काळाच्या प्रारंभी म्हणजे खिस्तोत्तर 
[तिसऱ्या शतकात ह्या आकृतिवादी, विचाराचा जोर 


१७ 


नबभारत 


होता, भ्ृतिमाधुय किंवा श्रुतिमधुर नाद हे चांगल्या 
कवितांचे खास वैशिष्टय असते असे क्रेटिस म्हणतो. 
एखाद्या काव्यातील नादांची सुखदायक स्चना कानावर 
आल्यास त्या काव्याचे पूर्णांग लक्षात येण्यास ती 
तेबढी पुरेशी ठरते असे. हेरॅक्ल्योडोरस प्रतिपादताना 
आढळतो. एखाद्या काब्यात सामावठेला विचार हा 
त्या कान्याच्या सौंदर्यात जशी भर घालीत नाही 
तसा त्यात काही उणीवही निर्माण करीत नाही असेच 
ह्या तिघांचेही मत होते, 


काव्य हे श्रवणद्वारेच प्रतीत होते. शब्द, त्यांचा 
ताल, त्यांचा स्वरमेळ, आपण कानांनीच ऐकतो ह्या 
बद्दल, अर्थात्‌ , प्राचीनांना संशय नव्हता. परंतु 
एखाद्या कवितेच्या संपूर्ण रूपाची ( ७००७७०5) 
जाणीव आपणास केवळ ती कविता ऐकून येते काय, 
आणि ह्या दृष्टीने केवळ आपल्या श्रोत्ेंद्रियांवर भरवसून 
आपण एखाद्या काव्याचे मूल्यमापन करू शकू काय 
ह्याबद्दल ते सादंक होते. अद्या प्रकारचे मत आकृति- 
वाद्यांचे होते. त्यांच्या मते एखाद्या कवितेचा संपूण 
अथ लक्षात घेणे हा केवळ श्रवणब्यापार होय, हेलिनि- 
स्टिक कालाच्या शोबटी शेवटी आणि रोमन काळा- 
तही ह्या मताचे अनेक पुरस्कर्त आढळतात. कानांनीच 
काब्याचे खरे मूल्यमापन होते असे क्बटेलियनचेही मत 
होते. ) (0001070 ,.. ताट बपा९8 ) 
हालिकार्नाससचा डायोनीसियस म्हणतो, “ सुंदर भाषा 
'म्हटळी की ती सुंदर शब्दांची बनलेली असते हे 
ओघाने आलेच, आणि सुंदर दाब्द म्हटले म्हणजे 
सुंदर नादसमुच्चय (७१11901९5 ) आलेच. .. भाषा 
जी बिविध रूपे घेऊन ( काव्यांतर्गत) पात्रांचे खभाव, 
त्यांचे. विकार, त्यांच्या भोवतालचे वातावरण, आणि 
त्यांची वागणूक व्यक्त करीत असते ती ख्पे ह्या नाद- 
समुत्चयांची मूळभूत स्चनाच खरोखर निश्चित करीत 
असतात. ” परंतु आकृतिवादाच्या ह्या पुरस्कत्यांमध्ये 
आणि क्रेटिस किंवा हेरॅक्ल्योडोरस यांच्या विचारात 
थोडा फरक होता. हे लेखक काऱ्याच्या आक्रतीला 
'किंबा गोचर रूपाला सर्वात अधिक महत्त्व देत होते. 
परंतु आडयाचे महत्त्व अमान्य करण्यापर्यंत त्यांची 
मजल कधीच गेली नाही, काव्याच्या गोचर रूपाबाबत, 
त्याच्या आकृतिबेधाबाबत ते पक्षपाती होते, परंतु ते 
क्रेटिस किंबा हेरॉकेल्योडोरस ह्यांच्याप्रमाणे आक्कतिवादी 


त्श्ट 


नव्हते, तात्पर्य, हेलिनिस्टिक काळांत काव्यासंत्रंधीच्या 
निर्मळ श्रवणात्मक कल्पनेला फारसे पाठिराखे 
मिळाले नाहीत. “ चांगल्या काव्याची परीक्षा बुद्धि- 
शक्‍तीचा उपयोग करून न करिता केवळ सैस्का- 
रित श्रोतृशक्‍तीच्या साहाय्याने केली पाहिजे ” हे मत 
फिलोडेमसला अत्यंत मूखैपणाचे वाटत होते. आणि 
स्यूडो-ठोंनजायनसची एकंदर तस्वश्ञानात्मक भूमिका 
ही फिलोडेमसच्या भूमिकेच्या नेमकी उलट असली तरी 
ह्या प्रश्नाबाबत त्याचे विचार फिलोडेमसच्या विचारा- 
सारखेच होते. कलाकृतीचा संवाद होतो तो माणसाच्या 
अन्तर्मनाशी, त्याच्या श्रोत्रेन्द्रियांशी नव्हे, असेच 
त्याचे मत होते, 

प्राचीनांनी आकृति आणि आशय हे दोन शब्द 
ज्या परस्परविरोधदर्शक पद्धतीने उपयोजिले त्या पड- 
तीने ते हेिनिस्टिक काळात योजिले गेळे नाहीत. 
हेलिनिस्टिक काळातील विचार हा इतका सरधोपट 
नव्हता, तो बराच गुंतागुंतीचा होता. ( आणि म्हणू- 
नच दोन परस्परविरोधी मृल्यांपैकी एखांदे किंवा 
दोन्ही स्वीकारण्याकडे त्याची प्रवत्ति कमी होती. ) 
म्हणूनच चिऑस ( ९0103 ) चा अस्स्टो ह्या 
स्टोइक तत्त्वज्ञानाने ह्या संदर्भात चार शब्दांचा न्यास 
करून पहिला आहे. ( काव्यातून व्यक्त झालेळा ]) 
विचार, ( त्यात आलेली ) पात्ने, ( त्याने निर्माण 
केलेली ) नादसंगति ( ( 5००0४ ) , आणि त्याची 
( अन्तगेत ) मांडणी, विचार आणि पात्रे ह्यातूनच 
पुढे ज्याला : आशय ? म्हणून संबोधण्यात आले त्या 
कल्पनेचा उद्य झाला, नाद आणि मांडणी ह्या कल्प- 
नांवून पुढे ज्याला : आक्रृति ह्या नावाने संत्रोधिले 
जाऊ लागले त्याचा जन्म झाला, 


काव्यसौंदर्यमूल्ये : संकेताधिष्ठित 


की विश्वात्मक ? 

आता शेबटचा प्रन : काव्यासंत्रंधीचे मूल्यमापन 

हे वस्तुनिष्ठ आणि विश्वात्मक असते काय ? ह्या प्रश्ना- 
बरही हेलिनिस्टिक लेखकांचे एकमत नव्हते. काव्य हे 
* खभावत:  चांगलेही नसते आणि वाईटही नसते, 
ते फक्त आपणास तसे वाटते इतकेच, असे त्यातील 
काही प्रतिपादीत, फिलोडेमसचे ग्रंथ वाचताना 
आपल्या हे लक्षात येते की त्या काळात असेही काही 


दोन हजार वषोतील काव्यशास्त्र 


होते की काव्याच्या मूल्यासंबंधीची मंते ही केवळ 
काही संकेतांवर आधारलेली असतात, काव्याचे वस्तु- 
निष्ठ ब विश्वात्मक मूल्यामापन ही गोष्ट अशक्य आहे 
असे त्यांचे मत होते. फिलोडेमसचे मत मात्र ह्यापेक्षा 
वेगळे होते. वाड्मबमूल्ये ही संकेताधिष्टित असतात 
हे मान्य करूनही ती विश्वात्मक स्वरूपाचीही असतात 
असे त्यांचे मत होते. : ऑन दी सवूलाइम? ह्या 
ग्रंथाचा अनामिक लेखकही ह्या मताचा होता की 
लोकांमध्ये रीतिरिवाज, बोलण्याचालण्याच्या पद्धति 
आणि आचारविचार ह्या बाबतीत कितीही मिन्नता 
दिसत असली तरी सारख्या वस्तूंविष्रयी सारखीच मते 
सवे लोकांमध्ये आढळून येतात. 

प्रश्न होता तो असा की ह्या काब्यमूल्यांचा उदय 
आपल्या काव्यविषयक स्वानुभवातून होतो की त्या 
काब्यासंबंधी एकाने व्यक्त केलेले मत ( ह्याचाच पुढे 
: संकेत ? बनतो ) दुसऱ्याने मान्य करण्यातून होतो. 
ज्ञानासंब्रंधीच्या आपल्या विशिष्ट उपपत्तीमुळे स्टोइक 
तत्त्विंतक ह्या संत्रंधात अनुभवाची कास धरीत होते, 
तर ह्याउलट आपल्या विरिष्ट तात्त्विक भूमिकेनुसार 
एपिक्‍यूरियन तत्त्ववेत्यांचा कळ काव्य- सौंदर्यविषयक 
मूल्य म्हणजे केवळ संकेत होत असे मानण्याकडे होता. 

मध्ययुगाच्या प्रारंभीच काव्यलेखनाला प्रारंभ झाला. 
काव्यासंबेंधीचा विचार मात्र त्यानंतर बर्‍याच उद्यीरा 
आला. एवढे खरे की खिश्चन सौदरयज्यास्राचा पाया 
इसवी सनाच्या चौथ्या शतकातच घातला गेला होता; 
परंतु ज्यांनी हा पाया घातला त्यांनी त्या मानाने 
काव्यासंबेधी फास्च थोडा विचार केला. ऑगस्टी- 
नला संगीतात अधिक रस बाटत होता, २ बोसिलला 
चित्रकलेत रस होता, आणि स्वूडो-आररओपाजिटे) 
( 8९ए१०- 760४1४९ ) च्या अध्यात्मबादी 
सोंदर्यशास्त्राचा ( ०००॥७४॥॥१४००-९७॥॥९॥108 ) 


काव्यशास्त्राला काहीच उपयोग नव्हता. परंतु प्राचीन 
जगातील पारंपारिक सोंदर्यश्ञासत्राचे रुळलेले महत्त्वाचे 
मार्ग अजून बुजलेळे नव्हते, ते अजून टिकून होते. 
काही खिस्ती धमौपदेशक, अर्थात्‌ , त्यांची हेटाळणी 
करीत होते. सैंट जरोमने म्हटले आहे, ' होरसचा 
संत्रंध प्राथना- संगीताच्या पुसतकाशी कसा पोचतो ते 
मला कळत नाही, * परंतु असे असले तरी होरेसचे 
नाव अनेकांना परिचित होते, त्याच्या काव्यश्यास्राचा 
उपयोग होत होता आणि नुकतेच आठव्या शतकात 
आल्सुइनच्या* ( 310010 ) एका शिष्याने त्यावर 
भाष्यही लिहिले होते. 

बाराव्या दातकाच्या सुमारास काव्यासंत्रंधी प्रामु- 
ख्याने विचार करणारे * पोएट्रीज ( किंवा “ 91108 
17०९७1०६७१) हें नांव घारण करणारे व काब्यकले- 
संबंधी माहिती पुरविणारे बरेचसे निबंघात्मक 
लेखन प्रथम निर्माण होऊ लागले. ह्यातील 
पुष्कळसे लेखन आज उपलब्ध आहे : (100 0114- 
एक्णभगण्णा ) नावाचा मार्खो 
(1४८०५४एते ) ह्या लेखकाने ११ व्या शतकात 
(१०३५-११२३ या सुमारास ) लिहिलेला एक 
पद्यात्मक प्रबंध, बाराव्या शतकातील हिरो ( प17- 
४७॥ए ) चा कॉनराड ( 0०9790) याचा एक 
आणि मध्यू द व्हादोम ( क”पाट्य 06 
१७०१७०७) ( जन्म ११३० ) याने लिहिलेला 
378 ४७९॥७11109(011& हा दुसरा प्रबंध, नंतर 
तेराव्या शतकातील पुढील प्रबंध. झा द गालांद्‌ 
(उ १७ ७९1181106९ ) (११९५-१२७२ सुमारे) 
चा ?०९॥॥६७ ४०५५; गोदफ़ॉ द व्हिनस (५०१६- 
शण १९ १10891) (जन्म १२४९) चा 
7००७७ आणि झे्व्हे द मेटे ( खळा एका 6९ 
श्रशा]७४ ) (जन्म ११८५ ) चा प्रबंध, ह्यातील 


11९1118 


२. कॅसारियाचा ( 0208910& ) बिशप, बासिल दी ग्रेट या नावाने प्रसिद्ध (इ. स. २२०-३७९), 


अनेक ग्रेथांचा लेखक. 


३, पांचव्या शतकाच्या शेवटी व सहाव्या शतकाच्या प्रारमी होऊन गेला असावा. याचे नावावर 
१० पत्रे व ४ महत्त्वाचे प्रबंध मोडतात. स्यूडो-डायोनिसियस ह्याही नावाने ओळखला जातो. 
४. (इ. स. ७३०-८०४) शालमॅनच्या ( ७४२-८१४ ) दरबाराशी संलग्न असलेल्या एका 
शाळेचा प्रमुख. ह्या शाळेतील धमौपदेशकांना त्याने लॅटिन हस्तलिखितांच्या नकला कराबयास शिकविले, 
धर्मशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्र. लॅंटिनमध्ये धमेशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्र ह्यावर ग्रंथलेखन, 


"९९ 


नवभारत 


बरेचसे प्रबंध हे पारिस आणि ऑलिआ (0118555) 
येथे लिहिळे गेळे, ह्या प्रंधातील विचार प्राचीन 
काळातील काव्यशाक्ञ आणि कक्तृत्वशास्र ह्यावर्च 
मुख्यत्वेकरून आधारलेले असळे आणि त्यातील काही 
वर्गीकरणे आणि अनेक कल्पना यांचाही उगम त्यातच 
असला तरी त्यात अनेक नवे विचार व नव्या कल्पना 
व्यक्त झालेल्या आहेत. 

ह्या वेळी मध्ययुगीन काब्याला आणि एकंदर साहि- 
त्याला चांगलाच बहर आढळा होता. चर्चमध्ये म्हणा- 
वयाची महत्त्वाची प्राथनागीते केव्हाच तयार झाली 
होती; काव्याचे क्षेत्र नुकतेच खूप विस्तार पावले 
होते; मध्ययुगीन रंगभूमीद्ी संलय़ असलेले खास 
नाट्यप्रकार नुकतेच जन्माला आले होते, आणि 
धार्मिक काब्याबरोबरच धर्मनिरपेक्ष, ऐहिक जीवनावर 
आधारलेली कविताही ( ११ ब्या शतकात प्रॉव्हेन्स 
परगण्यात ) नुकतीच उदयाला आली होती परंतु असे 
असले तरी ह्या काळातील काव्यशास्त्रविषयक विचार 
तत्कालीन काव्याशी संलय़ नव्हता. त्या काव्यामधून 
तो जन्माला आलेला नव्हता. जे विद्वान हे 'काव्य- 
शास्त्राचे नियम नमूद करीत होते त्यांची भिस्त 
त्यांच्या काळात लिहिल्या जाणाऱ्या काव्यावर नव्ह्ती 
तर ग्रीक आणि रोमन लेखकांच्या काब्यशास्त्रविषयक 
लेखनाचा जो काही थोडाबहुत भाग त्यांना अद्याप 
उपल्ब्ध होता त्यातील उपपत्तींवर होती; ह्या अर्ध्या- 
मुर्घ्या उपपत्तींवर त्यांची अमर्याद श्रद्धा होती आणि 
त्यावरच ते आपल्या कल्पनांची आणि विचारांची 
इमारत रचीत होते. ह्यामुळेच त्यांच्या काब्यबिचाराने 
जरी तत्कालीन काव्यशास्त्रात काही नवीन कल्पनांची 
भर घातलेली आढळत नसली तरी त्याने एक गोष्ट 
निश्‍चित साधली व ती म्हणजे काब्यविषयक विचाराचे 
सातत्य राखले गेले, 


प्राचीन युगाला ठाऊक नसलेली एक गोष्ट मात्र 
ह्या युगाने लक्षात घेतली, हे निदर्शनास आणायला 
हवे. ही गोष्ट म्हणजे काव्याला ललित कलांमध्ये मिळा- 
लेले स्थान, एवढे खरे की ११ व्या शतकातील श्रेष्ठ 
तत्तवेत्ता व्हयू ऑफ सेंट व्हिक्टर (तप८७ ०! डा, 


५. (इ.स, १०९६-११४१) 
१२ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील विचारसरणीवर 


गूढबादी तत्त्वश, आणि धर्मशात्रस 
रसरणीवर फार प्रभाव दिसून येतो, 


गालळ) हा कलांचे वर्गीकरण करिताना काब्याला 
€ कला ? ह्या शब्दाने सूचित होणाऱ्या सर्व अर्थांनी 
कलेचा दर्जा द्यावयास अनमान करताना दिसतो. 
तो काव्याला दर्जा देतो तो शेवटी पूरक-कलेचा, 
( घफभावाळ डाएण ); परंतु आर्डेन्स ह्या 
टोपणनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रूडॉल्फ लॉशॉ 
( हण्वना 1,०009४0०0७॥ ) ह्या लेखकाने 
मात्र कलांचे वर्गीकरण करिताना काव्य ही कला 
नसून ती केवळ उत्स्फू्तपणे साधलेली एक कृति आहे 
हे प्राचीनांचे मत बाजूला सारळे होते आणि तो केवळ 
काव्याला कलेचा दर्जा देऊनच थांब्रठेला नव्हता तर 
कलेची जी चार महत्त्वाची क्षेत्रे त्यातील एक क्षेत्र काव्य 
ह्या कलेचे होय, असे मत त्याने प्रतिपादिळे होते, 
काव्याचे प्रकार 

मध्ययुगीन काव्यश्शास््राने शब्दद्वारा प्रकट होणाऱ्या 
कलांचे सामान्यतः दोन वर्ग पाडले होते- काव्य आणि 
गद्य. आशय आणि गोचर रूप ह्या दोहोंबाबत काव्य 
हे गद्यांपेक्षा वेगळे उमटून पडते असे मत होते. मॅथ्यू 
द व्हांदोम (॥६७॥९प 6९ १९०वेळ्या€ 3 ने 
पोसियाडॉनियस (?०8९180518) प्रमाणेच काव्याची 
व्याख्या अशी केलेली आहे की काव्य म्हणजे छंदोबद्ध 
रूपात एक गंभीर आणि महत्त्वपूणे आशय बंदिस्त 
करण्याची दाक्ति, ( २०९७७ ९७६ हह21018, १०९ * 
879५९0 ९111081९11 0090101९00 १॥॥॥, 
९४7०) आणि त्याने पद्याची व्याख्या अशी केली आहेः 
ज्यांतील काहीच निरथक किंबा अतिसामान्य नसते 
अशा सुंदर वाक्प्रयोग आणि सुंदर विचार यांनी सुशो- 
मित केलेल्या शब्दांनी धारण केलेले छंदोबद्ध रूप म्हणजे 
पद्च, त्या काळांतील काही लिखाणांवरून असे वाटते 
की मध्ययुगीन लेखक काव्यामध्ये काव्याच्या छंदोमयी 
म्हणजे नादात्मक अंगाला ( थढ्टूछ्पहांपापठीपा8 
काळीयापप ) आणि त्यांतून व्यक्त होणाऱ्या 
गोष्टींच्या काटेकोर व यथातथ्य आविष्काराला 
( ९३४७॥९७810 ४५०७॥०६४६ए॥) ) जेवढे महत्त्व 
देत होते तेवढे ह्या शब्दांच्या ब नादाच्या सुयोग्य 
निवडीला देत नव्हते. परंतु अनेकदा, विशेषतः 


* ह्याच्या गूढवादी तत्वज्ञानाचा 


२० 


दोन हजार वषोतील काव्यास 


जेव्हा जेव्हा गद्यापेक्षा आणि त्यातल्या त्यात इतिहासा- 
पेक्षा काव्य हे वेगळे कसे हा प्रश्न विचारात घेतला 
जाई तेव्हा तेव्हा काव्य आणि गद्य ह्यातील ही 
नबी भेदलक्षणे ते बाजूला सारीत आणि काव्याचा 
सबंध कल्पनानिर्मिती- ( 10४७0७०) ) शी असतो 
सत्याशी नव्हे हे जे प्राचीनांचे मत त्याचीच ते कास 
घरीत, कॉनराड ऑफ हिर्शोने ( €०्पा व ण 
प्रा5०19ए ) कवी हा निर्माता आहे तो वेगवेंगळे 
आकार घडवितो, तो श्क9 आणि जपा 0/ 
आहे, तो जे बोलतो ते ७9५७ ए९॥9 19189 असते 
असे म्हटले आहे. 

वाड्मयाच्या तपशीलवार वर्गीकरणाला मध्ययुगीन 
काव्यशात्राने विशेष महत्तव दिळेले आहेः झा द 
गालीद (४९७५ १8 9६1159170९) च्या ' पोएट्रिआ 
( 7०९७ ) नामक प्रबंधांत वेगवेगळ्या दृष्टिकोणा- 
तून वाडूमयाचे चार विभाग मानळे आहेत: 


(१) केवळ वाड्मयाचे शब्दाधिष्ठित रूप लक्षात 
घेऊन त्याचे दोन भाग पाडतात : काव्य आणि गद्य, 
गद्यांचे विविध प्रकार नोंदताना शास्त्रीय ( ८९०॥॥०- 
४219716) ऐतिहासिक, पत्रात्मक आणि तालबद्ध 
हे प्रकार नोंदले आहेत, तालबद्ध गद्य म्हणजे ज्याला 
पुढे वाड्मयीन गद्य म्हटले ते. 

(२) केवळ लेखकाची भूमिका लक्षात घेऊन 
वाडूमयाचा विचार केला तर त्याचे जे विभाग पडतात 
ते असे! अनुकृति साधणारे वाड्य़य (1019017111), 
कथनपर वाडूमय (808117०1४५) ), आणि संमिश्र 
वाडूमय ( ॥णंप7) ), ( हे विभाग पाडताना 
प्राचीनांनी पाडलेळे वाझ्मयाचे विभाग डोळ्यापुढे 
ठेवलेळे आहेत. ) ह्यातील पहिल्या विभागात पडणाऱ्या 
वाड्ययात लेखक हा त्याने निर्माण केलेल्या प्रमुख 
पात्राच्या मुखाने बोलत असतो, उरलेल्या दोन प्रकारात 
तो आपले विचार आपणच बोळून दाखवीत असतो 


(३) केवळ सत्याभिव्यक्तीच्या दृष्टीने पाहिले 
असता वाड्मय हे तीन प्रकारे विभागले जाते! हे 
विभाग म्हणजे प्राचीनांनी मानळेळेच तीन विभाग 
11860119. इतिहास, 190५19 कल्पित, आणि ७1'४प- 
॥९१४५॥ चर्चात्मक, प्रतिपादनात्मक, 

(४) वाड्मयात व्यक्त झालेल्या भावनांच्या 


दृष्टीने विचार करिता त्याचे दोन भाग पडतात ! 
(ज्याचा प्रारंभ सुखात होतो आणि शेवट दुःखात 
होतो अद्या ) शोकान्तिका आणि ( ज्यात ह्या उलट 
प्रकार असतो अश्या ) सुखान्तिका 
नियम, निसगंदत्तबुद्धि- 
आणि मोहकता (87०००) 

वाड्मयनिर्मितीला तीन गोष्टींची आवश्यकता 
आहे असे मध्ययुगीन काव्यशास्त्राचे मत होते : 
( वाडमयाचे ) तत्त्वज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव आणि 
वाड्मयाचे परिशीलन, दुसर्‍या शब्दात म्हणजे निय- 
मांचे ज्ञान, निसगदत्त व्यक्तिगत बुद्धि आणि त्याबरो- 
बरच ज्यांचा आदर्श म्हणून उपयोग होईल अशा 
चांगल्या ळेखकांच्या वाडू्मयाची ओळख. प्राचीन 
काळातील काव्यविचारात मध्ययुगीन काव्यविचाराने 
ह्या तिसऱ्या गोष्टीच्या निर्देशाने स्वतःची अशी भर 
टाकली होती, 


ह्या काब्यविचाराने सवौत अधिक महत्त्व दिले ते 
वाड्मयासंबंधीच्या तत्वविचाराला; परंतु येथे तत्त्विचार 
ह्याचा अर्थ वाड्मयनिर्मिती-संबंधीच्या सार्वकालीन 
नियमांचा विचार. वाड्मयनिर्मिति ही काही द्याश्वत 
स्वरूपाच्या नियमानुसार होत असते अशी ह्या विचार- 
वंतांची दृढ ससजूत होती व म्हणून ह्या नियमाचे 
ज्ञान त्यांच्या दृष्टीने वाड्मयनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक 
ठरत होते, तेव्हा त्यांनी सर्वच प्रकारच्या वाडूमय- 
निर्मितीचे नियम ग्रथित करण्याचा प्रयत्न केला, तत्त्वतः 
तरी सवे संभाव्य नियम आणि पोटनियम शोधण्याकडे 
आणि नमूद करून ठेवण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति दिसून 
आली. उदाहरणार्थ, गोदफ्रॉ ( 9७०१७४ ) हा 
लेखक एखाद्या कथेचा प्रारंम कोणकोणत्या प्रकारे 
करिता येतो ह्याची एक यादीच तयार 'करितो; जणू 
काय ह्या खेरीज अन्यप्रकारे कथेचा प्रारंभ करिता 
येणारच नाही. ह्या बाबतीत काव्य हे देखीळ इतर 
कलांसारख्रेच आहे, काव्यठेखन म्हणजे तरी काय ? 
विशिष्ट नियमानुसार केलेले लेखन ही मध्ययुगीन 
काव्यशास्त्राची अत्यंत लक्षात घेण्याजोगी समजूत आहे. 
कोणत्याही वाड्मयक्कतीचे मूल्य हे ती नियमांचे कित- 
पत काटेकोरपणे पालन करिताना दिसते ह्यावर अव- 
ल॑ंबून आहे असे हे काव्य्यात्र मानते, कबि हा 


२९ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


एखाद्या विद्वानापेक्षा कोणत्या बाबतीत वेगळा ठरतो 
ह्या दृष्टीने कोणत्याही काव्यक्कतीकडे पाहण्या ऐवजी 
कि आणि विद्वान हे दोघे प्रकृतीने सारखेच कसे ह्या 
भूमिकेतून तिच्याकडे पाहण्याची ह्या काव्यश्शात्राची 
प्ररत्ति होती. 

काव्य हे सर्वतोपरी तत्संत्रंधीच्या नियमात बसेल 
असेच पाहिजे ही मध्ययुगाची धारणा असल्यामुळे 
काव्य म्हटले म्हणजे त्याचा अर्थ कळण्याची कधीच 
पंचाईत पडता कामा नये, हा तत्कालीन काब्य- 
शास्त्राचा दंडक होता. भाष्यावा'चून आपल्या काव्याचे 
ममे कळणे शक्‍य नाही अशी शेली मारणारे कवि 
दोषाह आहेत असे जॉन ऑफ सॅलिसतरीने म्हटले 
आहे; परंतु मध्ययुगीन काव्यश्ास्त्रात ह्या समजा- 
बरोबर आणखी एक समज दिसून येतो आणि ह्या 
दोन समजुतींची सांगड कशी घालावयाची असा 
आपल्यापुढे प्रश्न पडतो, चांगले काव्य म्हटले की 
त्याला रूपकात्मक किंबा प्रतीकात्मक अर्थ असला 
पाहिजे, काव्याने ऐहिकामधून पारलौकिक व्यक्त केले 
पाहिजे, हा तो समज. हा समज मध्ययुगीन काव्य- 
शास्त्रात अनेकदा व्यक्त झाेला दिसून येतो. आता 
काव्याचा हा प्रतीकात्मक अभिप्राय नेहमीच सहज 
लक्षात येईल असे थोडेच आहे ? तो लक्षात यावयाला 
अनेकदा अवघड जाणार, स्वाभाविकच मध्ययुगीन 
काव्यश्शास्त्रात, ' तीच गीते ही उत्कृष्ट गरीते असतात 
की जी एकदा कानावर पडताच आपल्या पूर्णपणे 
लक्षात येत नाहीत ” ह्या अंबे ब्रेमॉँच्या ( 4008 
8176171056 ) विधानासारखी विघानेही आपणास 
अनेक ठिकाणी आढळतात, 
मन, श्रबण आणि प्रघात 

काब्याचा बाचकावर व श्रोत्यावर काय परिणाम 
होतो ह्या प्रश्नाचा मध्ययुगीन काव्यशास्त्राने बराच 
विचार केला आहे, आणि हा विचार करिताना त्याने 
सद्र व्यापाराचे अरेच जवळून अवलोकनही केलेले 
आहे : माणसाच्या अनेक मानसिक शक्तींशी काव्याचा 
एकाच वेळी संबेध पोंचू शकतो-नव्हे तसा संबध येणे 
आवइयक असते असे त्याचे मत होते, काव्याचे केवळ 


६. (मृत्यु: ११८०) चातरचा ( 
छेखक, तकशास्त्रावर प्रत्रंध, 


२२ 


अनुक्रमणिका 


पद्यरूप घेतले तरी ते त्याचा अर्थ वा अभिप्राय 
लक्षात येण्यास मदत करीत असते, आपले लक्ष 
विकेंद्रित न होऊ देण्यास साहाय्य करीत असते, आणि 
काव्यपरिशीलनाने आपणास थकवा येणार नाही ह्याची 
जणू काळजी घेत असते, परंतु त्या बरोबरच हेही खरे 
की काव्याच्या श्रवणांन जसे कर्गेद्रियांचे समाधान झाले 
पाहिने तसेच त्याने मनाचे उद्बोधन झाळे पाहिजे व 
त्याला आनंदही झाला पाहिजे, गोदेफ़ाने म्हटले आहे 
९७० (४०१ याप]७९ ६ांययाप्रणा 86 11168 
८१1७७, परंतु ह्याच गोदेफ्राने असेही म्हटले आहे 
की केंबळ एवढ्याने भागणार नाही, केवळ कानांनी 
आणि मनाने दिलेला एखाद्या कान्यासंत्रंधीचा हा दुहेरी 
निर्वाळा पुरेसा नाही, ह्या निर्बाळ्याबरोबरच आणखी 
एक निर्वाळा पाहिजे ब तो म्हणजे प्रधाताचा, 
परंपरेचा, 

जे परंपरेच्या विरुद्ध आहे ते समाधान देऊच शक- 
णार नाही. हा खास मध्ययुगीन विचार आहे, प्राची- 
नांच्या काव्यविचारात तो आढळत नाही. एखाद्या 
कलाकृतीच्या मूल्यमापनातील निर्णायक विचार म्हणजे 
ती कलाकृति परंपरेहा कितपत धरून आहे हा होय 
असेच मध्ययुगीन काव्यश्यास्राचे मत होते. परंपरेला 
किंबा प्रघाताळा हे काब्यशास्र एवढे महत्त्व देत होते, 
गवे ... ७०१10 ए8 पृप्ता (हाणा 8६- प8प४. 
परंतु द्या मताबरोबरच आणखीही एक जाणीब त्यात 
व्यक्त होत होती, वेगवेगळ्या लोकांमध्ये, वेगवेगळ्या 
परिस्थितीमध्ये आणि वेगवेगळ्या युगांमध्ये परंपराही 
वेगवेगळ्या असतात, प्रात भिन्नभिन्न असतात, ही ती 
जाणीव होय, काव्याचा नियम-पोटनियमांच्या भाषेत 
आणि केवळ वस्तुनिष्ठपणे विचार करू पाहणाऱ्या 
मध्ययुगीग काव्यशास्त्राची मूल्ये ह्या जाणिवेने थोडी 
सापेक्ष बनली, त्यात थोडाबहुत लवचिकपणा आला 
ह्यात संशय नाही, 
सौष्ठव (९९४६००७) 


काव्याच्या वस्तुनिष्ठबिशेषाचाही विचार ह्या काव्य- 
शास्त्राने मोठ्या बारकाईने केलेला आहे आणि हे 
विशेष काटेकोरपणे नमूदही केळे आहेत. आपली 


१७५६८७७) बिशप, ११७६, मुत्सुद्दी, धर्मीपदेशाक, विद्वान 


दोन हजार बषोतील काव्यशास्त्र 


स्वाभाविकच समजूत अशी होते की सद्र विशेषाची 
नोंद करिताना ह्या काव्यशास्त्राने धार्मिक विदेषांना 
निश्चित अग्रस्थान दिलेळे असणार, परंतु आश्चर्याची 
गोष्ट अशी की त्याने धार्मिक विशेषांना त्यात स्थानच 
दिलेळे आढळत नाही, एवढेच नव्हे तर मध्ययुगीन 
काव्यक्यास्रात त्याचा उल्लेखही कोठे आढळत नाही, 
ह्याचे कारण काय असावे ? काव्याचे धर्मविषयक 
प्रकृतिविशोष गृहीतच धरे जात होते का त्याचा 
विचार धरमेक्याक्ञात करावयाचा, काव्यशास्त्रात नव्हे, 
अशी समजूत होती १ कारणे काय असतील ती 
असोत. त्याचा निर्देश काव्यशास्त्रात झाला नाही हे 
खरे. ह्या काब्यशासतराने त्याच्या दृष्टीने काव्यात आव- 
इयक ठरणाऱ्या गुणविदोेषांची एक लांबलचक यादी 
दिली आहे. ह्या यादीत नमूद झालेले गुणविशेष हे 
बहुतेक प्राचीन तत्त्ववेच्यांनी विचार करून लक्षात 
घेतलेठेच गुणविशेष आहेत. ताल्बद्वता ( गोदेफ़ा 
त्याला ८०००१९५७६७ ए९०ए8698 असे म्हणतो ) 
आणि योजलेल्या शब्दांचा आशयाच्या दृष्टीने 
अचूकपणा ( प्राचीन लेखकांनी ह्यासाठी १९००1प 
आणि ०७४०७ हे शब्द वापरलेले आाढळतात तर 
मध्ययुगीन लेखकांनी 00॥॥छटा'पप7 हा शब्द योजि- 
हेला आढळतो. ) मध्ययुगीन काव्यशास्त्राने वाडूम- 
याच्या ठिकाणी अत्यावश्‍यक ठरणारे गुणविशेष 
पुढीलप्रमाणे सांगितळे आहेतः  आनंददायकत्ब 
(1९801९ ), सौंदर्य, उपयुक्तता; किंवा सोष्टव 
(९1९४००७९ ), सुव्यवस्थित मांडणी ( ००॥०॥७०४- 
४०0 ), भव्योदात्तता, प्राचीन कान्याविचारापेक्षाही 
मध्ययुगीन कान्यविचाराने सोष्टव ( ९1९४५०९ ) ह्या 
गुणाबर कितीतरी पटीने अधिक भर दिला आहे. 
१२ व्या शतकातील काव्यशास्त्रवेत्यांच्या आणि 
कवींच्या दृष्टीने हे “ सोव ! काव्यात आणणे म्हणजे 
काब्यगुणांची परिसीमा गाठणे ठरत होते, ह्या विशेषाचा 
उल्लेख तत्कालीन सर्वच काब्याविचारात वरचेबर होता. 
परंतु * सौष्ठव ? ( ९१९४७५०९ ) ह्या शब्दाने त्यांना 
खरोखर कोणकोणते गुण अभिप्रेत होते ? (श्रेष्ठ 
दर्जाची ) अभिरुचि, निरदीषत्व, एक अचूक पूर्णत्व 
(६ ७शर!९०७ 888 ७पीपाशे ) आणि अभि- 
व्यक्तीचे औचित्य ( किंवा अत्यंत उचित अभिव्यक्ति ) 


(७९४००५७ ९७, १७९ 190६, घर 1000 
शं 00॥ट्टाप७ 10७ ९७ ७७७ ) प्राचीन 
क्लासिकल काळातील ग्रीक लेखनाचे जे अनलंकृत, 
शिडशिडित रूपसोंदर्य आहे त्यात जे विशोष आढळत 
नाहीत ते मोहकपणा आणि अलंकृतता हे विशेष 
देखील 'सोष्टव' या शब्दातून सूचित करण्याचा त्यांचा 
प्रयत्न होता. थोडक्यात म्हणजे ' सौष्ठव ' ह्या शब्दाने 
काव्याच्या ठिकाणी आवश्‍यक ठरणाऱ्या सर्वच पायाभूत 
गुणांचा निदेश होत होता. एखाद्या काव्यकृतीच्या 
पूर्णत्वाचे, तिच्या निदोंषत्वाचे सोष्ठव हे चिन्ह होते, 

काव्याचा आशय आणि त्याचे गोचर ल्प ह्या 
दोहोंचा एक महत्त्वाचा विशेष  सोष्टव ह्या शब्दाने 
व्यक्त होत होता. मध्यू द व्हांदोमने म्हटले आहे, 
“ एखाद्या काव्याचे सोष्टव किंबा सोंदय हे त्याच्या 
विषयाच्या आंतरिक सोंदर्यावर जेवढे अवलंबून असते 
तेवढेच ज्या शब्दातून ते व्यक्त होते त्याच्या बाह्य अलं- 
करणावर आणि ज्या पद्धतीचा अवलंबून करून ते व्यक्त 
होते त्या पद्धतीवर अबलंबून असते, प्रत्यक्ष अव- 
तरणातील 7७१8८७७ 1716710918 8९16011186 
हे शब्द ' आशय? सूचक आहेत आणि ४०७७- 
ील81]18 0711808 ४९0७७०१" आणि 100११8 
काढ्यात हे शब्द काव्याच्या बाह्य किंवा गोचर 
रूपाचे दर्शक आहेत. 


काव्याचे गोचर रूप (101७) 

काब्याच्या तालब्रद्धतेने घेतलेळे नादरूप ( १प]गं&- 
०० एप्प ) आणि त्यात योजलेल्या शब्दांचे 
सोंदर्य ह्यामधून प्रतीत होणारे काव्याचे गोचर रूप 
म्हणजे केवळ त्याचे वरवरचे सोंदर्य होय. हे सोंदर्य 
म्हणजे केवळ अलंकरणाने साधलेले, मोत्यांच्या गुंफ- 
लेल्या सरासारखे सोंदय होय, असेच मध्ययुगीन काव्य- 
शास्त्राचे मत होते. परंतु त्याबरोबरच ते असेही सम- 
जत होते की असे असले तरी ही बाह्य अलंकरण 
काव्याला आवश्‍यक आहेत, ह्या पेक्षाही लक्षात घेण्या- 
जोगी गोष्ट अशी की हे काव्यशास्त्र काव्याला दुहेरी 
गोचर रूप आहे असे मानीत होते. एक श्रोतृगोचर व 
दुसरे मनोगोचर, आत्मिक स्वरूपाचे, ( 8017110081), 
श्रोतृगोचर रूपाचे गुणविशेष म्हणजे तालबद्धता, स्वर- 
मेळ, गेयता, नादमाधुर्य, ( ४०७५६७७ 081- 


२३ 


नवभारत 


1९58९) ह्या रूपाचा संबंध संगीताशी, असे म्हणायला 
हरकत नांही की चांगळी कविता म्हटली की ती 
पापा) छापत तृष्णा तीळठ ढल 10 
पपशं०७१९ ७०७1७, 


, _ परंतु ह्या रूपाबरोबरच काव्याला त्याचे मनोगोचर 
असे आत्मिक रूप असते. हे रूप म्हणजे त्याच्या आश- 
याला साजेशी एक सुंदर भव्योदात्त शेली, काव्याचे 
पहिळे रूप ज्याप्रमाणे संगीताशी संबद्ध त्याप्रमाणे 
हे दुसरे रूप केवळ वाडूमयीन, ह्या रूपातून प्रतीत 
होते ती कबीची आत्माविष्काराची शेळी, तो जी भाषा 
वापरतो त्या भाषेचा वि्षिष्ट घम ( १०॥॥॥१), त्या 
भाषेची विशिष्ट कांति. (००१० ), ह्या रूपाचा संबंध 
येतो ती प्रतिमा, शब्दाचा रूपकात्मक किंबा लाक्षणिक 
अर्थाने वापर, . अनादिकालापासून बापरळे जाणारे 
काब्यात्मक संकेत इत्यादींनी व्यापलेल्या क्षेत्राशी, 
मध्ययुगीन काब्यशास्त्राने काव्यातून साधल्या जाणाऱ्या 
कर्णमधुर स्वरंमेळाला महत्त्व दिले खरे, परंतु त्याबरो- 
बरच त्यातील प्रतिमांची, शब्दांची, रूपकांची निवड 
कशी झाली आहे ह्या विचाराला त्याहीपेक्षा अधिक 
'महत्त्व दिले. ह्या सर्व गोष्टींकडे सदर काश्यशास्राने 
पाहिले ते शोभावं्धक अळेकरण म्हणूनच; परंतु अते 
असले तरी काव्याच्या नादात्मक अंगापेक्षा त्याने नेह- 
मीच ह्या गोष्टींना अधिक महत्त्वाचे स्थान दिले, काव्य 
हे गद्यापासून वेगळे उमटून पडते ते भाषेचे ऐश्वय 
ब तिचा थाटमाट ह्यामुळे, काव्यात शब्द कसे पाहिजेत 


तर सणाच्या दिवशी अंगावर घालायच्या कपड्या- 


सारखे, असेच त्याचे मत होते. पण विशेष्र महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की काव्याची शोभा वाढविण्याऱ्या ह्या 
सार्‍या गोष्टी म्हणजे केवळ कविकल्पनेचा विलास 
नसून त्या सर्व नियामांनी बद्द आहेत व हे नियम 
कोशबद्ध करिता येणे शक्‍य आहे व ते त्याप्रमाणे कोश- 
बद्ध केळे पाहिजेत, असेच हे काव्यशास्त्र प्रतिपादीत 


ज्या अलंकरणाचा दोशी संत्रंध येतो ती तीन 
तत्त्वावर आधारलेली असतात असे झव्हे द मेल्केचे 
( ७९॥रडां8 १6 1॥७)]]89 ) मत होत. ही तीन 
तत्त्वे म्हणजे एकरूपता, साम्य आणि विरोध ( 
५६४, ५०111१0 ९४ ००७1160088 


1व९0- 


श०्वृष७९॥७४॥७ 2९०७91. ४611860९01 ) 
साहचर्य तस्वे (७७1९8 ०1 ४8800६0015) 
म्हणून आज मानसशास्त्रज्ञ ज्या तत्वांचा उछेख करि- 
तात ती हीच तीन तत्त्वे होत, आणि मध्ययुगीन 
विचारात आणि आधुनिक विचारात ह्याबाबत जो 
सारखेपणा आढळतो त्यात आदचर्य मानण्याजोगे 
खरोखर काहीच नाही, कारण नाही तरी वस्तूंचे आणि 
दाब्दांचे दुसऱ्या वस्तूंशी आणि शब्दांशी असणारे 
जे विविध प्रकारचे साहचर्य त्यावर आणि साम्यविरो- 
धावस्च शैलीशी संबद्ध असणारे अलंकार अवलंबून 
असतात, 

काव्यला चांगल्या शैलीची आवद्दयकता असते असे 
मत हे मध्ययुगीन काव्यश्यास्र प्रतिपादीत असले तरी 
काव्याची शैली ही विविध प्रकारची असू शकते हे 
त्याला मान्य होते, प्रत्येके विचार हा अगदी सरळपणे 
किंवा प्रत्यक्षपणे, व्यक्त करिता येतो ( कैपर्भप७ 
11९5 ) किंवा अप्रत्यक्षपणे, वक्रोक्तीने, सूक्ष्मपणे 
आणि रूपकाचा आश्रय घेऊन व्यक्त करिता येतो 
( कपर्लप8 पैठ्टपाः9 ५8, ००1७8७, &प०1४ ) 
हे एक साधे कारण ह्या मान्यतेच्या पाठीमागे होते. 
वाडूमय हे अलंकृत हवे अश्ी मध्ययुगीन काव्य- 
'शास्राची श्रद्धा होती हे खरे, परंतु हे अलंकरण ते 
दोन प्रकारचे मानीत होते. सोपे (०५०६४४४ ॥१०118) 
आणि कठीण ( वे!॥त]5 ); म्हणूनच तर दौलींची 
विविघता, काव्यशास्राचा संबंध मुख्यतः ह्या कठीण, 
अलंकृत शेलीशी. ह्या शेळीचे सात प्रकार गोदफ्रॉने 
नमूद केळे आहेत. प्रत्यक्ष वस्तूऐवजी तिचे प्रतीक वा 
चिन्ह दिग्दार्शत करणारी, कर्माऐवजी कर्त्यावस्व 
भागवणारी, कार्याऐवजी कारणाचा केवळ निदेंश कर- 
णारी, आणि कारणाऐवजी कार्याचा निदेश करणारी, 
प्रत्यक्ष बस्तूऐबजी ( ७५७४०6 ) केवळ तिच्या 
णाचा उद्छेल करणारी, पूर्णाऐवजी अंशभागाचा 
आणि अंदाभागाऐवजी पूर्णाचा उपयोग करणारी, है 

ठीचे सात प्रकार होत, 

ह्या बरोबरच प्राचीन काव्यशास्त्राच्या पाऊलावर 
पाऊल टाकून मध्ययुगीन काव्याशास्त्राने तीन भिन्न प्रका- 
रच्या गौळी मानल्या : सोपी, मध्यम आणि आडंबरयुक्त 
(हपा षट्टा[ा' ७68 8 ६ छत्ाणा]ा8, ९ता- 
००पळ हायवा ०१७१७) प्राचीन काव्यशास्राप्रसाणे 


3-8 


दोन हजार तर्षातील काव्यशास्त्र 


र 


त्याने ह्या तिम्हीत अग्रस्थान दिले ते आडंत्ररयुक्त 
शेळीला, फक्त बदळ झाला तो परिभाषेत, प्राचीन 
काव्याशास्त्राने निदर्शे केला तो तीन लेखनप्रकारांचा 
बा वाडूमयप्रकारांचा, ( ४०७७ : ७0९०९8 01 ४९- 
708) मध्ययुगीन काव्यश्यास््राने उले केला तो तीन 
प्रकारच्या ' शैलींस्चा. * दौळी ? (8४५1) हा नवा 
शब्द ह्या काब्यक्नासत्राने योजला, आणि हाच दाब्द 
पुढे रूढ झाला, वस्तुतः ' शैली ? हा शब्द देखील 
प्राचीनच, परंतु प्राचीनांनी त्याचा फारसा कधी 
उपयोगच केला नाही, 


काव्याचा आदाय 1 

काव्याच्या गोचर रूपाला मध्ययुगीन काव्यशास्त्र- 
ज्ञांनी कितीही महत्त्व दिलेछे आढळत असले तरी 
काव्यात सर्वात अधिक महत्व असते ते आशयाला, 
अशीच त्यांची हृढ समजूत होती. काव्याच्या केवळ 
गोचर रूपात सौंदये नसते तर ते त्याच्या आशयातही 
असते आणि ह्या आहायाधि्ठित सौंदर्याला खाभावि- 
कच अधिक महत्त्व असते. कारण आपला विचार 
आपण कोणत्या योग्य शब्दावरणातून व्यक्त करणार 
ह्यासंत्रंधी विचार करण्यापूर्वी आपण खरोखर जे व्यक्त 
करणार त्या संत्रंधीच प्रथम विचार करणे कवीला 
अत्यंत अगत्याचे असते ( ७07 ९७५ 8९001- 
७०७ 0०॥०७९७७०, ४९पर्पापपा एशणपपा 
९50०९1७.४०; ). आणि जे व्यक्त व्हावयाचे ते 
ओठावर येण्यापूर्वी प्रथम अंतःकरणातच नीट बसावे 
लागते. 

मध्ययुगीन काव्यक्यास्त्राचा नियमांवर विश्वास होता, 
परंतु अरिस्टॉटलच्या काव्यक्ास्राने कवींना जितके 
स्वातंत्र्य दिळे होते आणि नवे मार्ग चोखाळण्याची 
जितपत मुभा दिली होती तितपत ती ह्याही काव्य- 
शासनाने दिळी होती. कोणत्याही वर्णनाच्या यथातथ्य- 
पणावर ह्या काव्यश्शास्राचा कटाक्ष होता, परंतु व्प्यै 
वस्तूच्या लक्षणीय विशेषाच्या बाबतीत लेखकाने 
आपली निवड-बुद्धि वापरली पाहिजे अक्ीही 
त्याची शिफारस होती. ( वृष०१ ]"६९ ९6९118 
१०॥७॥॥॥५७), त्याचे असेही म्हणणे होते की व्ण्ये 
वस्तूच्या काही विशेषांवर लेखकाने थोडा अधिक 
जोर दिला पाहिजे, एवढेच नव्हे तर वर्ण्ये वस्तूंचे 


न. भा, ४ 


आदरीरूप त्याने दर्शविळे पाहिज, आणि दोवटी तर 
मध्यूने ( !४८७९प ) आपले काब्यविषयक विचार 


"प्रकट करिताना असे प्रतिपादिळे आहे की प्राकृतिक 


(1851 ) सोंदर्यापेक्षा काव्यातील सोंदर्य .हे वेगळे; 
कुरूपतेचे काव्यात रेखाटलेले चांगले चित्र हे ( प्राक- 
तिक ) सौंदर्याच्या काव्यातून रेखाटलेल्या बाईट 
चित्रणापेक्षा अधिक आनंद देते. 


काव्याची ग्रह्वीत कृत्ये 


मध्ययुगीन काव्यक्षास्त्राची गृहीत कृत्ये नमूद करा- 
वयाची म्हटले तर प्रथम काव्याच्या आदायासंब्रंधीची 
ग्रहीत कृत्ये लक्षात घेगे उपयुक्त ठरते. त्यात सर्व 
प्रथम स्थान द्यावयाचे ते नैतिकतेसंतंधीच्या गृहीत 
कृत्याला, त्यानंतर वास्तवतेसंत्रंधीच्या आणि मग इतर 
काब्याचा संबध फक्त गंभीर विष्रयांशी ( 0०7- 
वषड 7९"एए) ); थिछर विषयांना तेथे मज्जाव. 
वृत्तिगांमीर्या-( 1०५॥७७७ र्ण शश) खेरीज 
काव्य राक्य नाही, सर्वसाधारण स्वरूपाच्या विषयांना 
तेथे स्थान नाही. काब्य म्हटले की रूपकाचा, अन्यो- 
क्तींचा आश्रय आलाच; मध्ययुगात ह्या नियमाला 
प्राचीन काळापेक्षा अधिक महत्त्व आळे कारण मध्य- 
युगात जगासंबंधीच्या कल्पनेत खूपच बदल झाला 
होता; प्राचीन काळातील जगासंत्रंधीची नितळ आणि 
वास्तव कल्पना आता नाहीशी झाली होती व तिची 
जागा एका अलौकिक आणि गूढरम्य कल्पनेने घेतली 
होती. एखादा शब्द वा एखादी प्रतिमा कितीही क्षुद्र 
असो, तिच्या वाच्य अर्थापलीकडे तिळा आता एक 
लाक्षणिक अथ (2४7७118), एक आध्यात्मिक 
किंवा अध्यात्मरूपकाचा अथं प्रास होऊ लागला होता, 
(8106091158 ४९] ६)]९६०॥९ए8 ) 


आदायासंत्रंधीच्या ह्या गृहीतक्ृत्याबरोबरच काव्या- 
च्या गोचर स्पासंत्रंधीही काही गृहीतकृत्ये होती. 
काव्य ही एक अश्शी वाड्मयीन रचना आहे की 
अलंकरण, सव प्रकारची श्रीमंती हा त्याचा प्रकृति- 
धर्मच ( १७७०५६०) आहे अक्ली समजूत होती; 
परंतु त्याबरोभरच त्याचा शब्दरूप आविष्कार हा 
सुबोध पाहिजे, त्यात कोणत्याही प्रकारची संदिग्धता 
असता कामा नये, तो ओबडधोबड असता कामा नये, 
तो नीटनेटका, ज्यावर सफाईचा अगदी शेबटचा हात 


२५ 


नवभारत 


फिरळेला आहे असा असला पाहिजे, असे मत व्यक्त 
केले जात होते. स्थूळ रेखाचित्रणात्मक, सूचनात्मक, 
केवळ आपल्या मनाची साक्ष फक्त प्रकट करू पाहणारे 
असे (1000708810115010 ) लेखन फारसे गोराविळे 
जात नव्हते. लेखन म्हटले की त्यात पूर्णत्व पाहिजे, 
ते नीटनेटकेपणे साधळेळे पाहिजे अशी अपेक्षा होती. 
ह्या दृष्टीने द्र युग शिल्पकलेकडून जे अपेक्षित होते 
तेच काव्याकडूनही अपेक्षित होते. एखाद्या चित्राकडे 
बृहद्दर्शंक भिंगातून पाहिळे असता त्या चित्राबद्दळ 
प्रशसेची भावना आपल्या मनात निर्माण झाली पाहिजे 
असे मध्ययुगीन सौंदर्यश्रात्राचे मत होते. चित्राप्रमाणे 
काव्य हेही नेमक्या शब्दात काटेकोरपणे व्यक्त झाले 
पाहिजे असे त्याला बाटत होते. मध्ययुगात काव्यकला 
ही जडावाचे काम करणाऱ्या कारागिराच्या कलेसार- 
खीच असते अशी समजूत होती, 


मध्ययुगीन काव्यक्षास्त्र नियमबद्ध, नीटनेटक्या 
लेखनाला विशेष महत्त्व देत होते; कुतूहळ जाग्रत कर- 
णाऱ्या परदेशीय लेखनालाही त्याजकडून मान्यता 
मिळे. ह्या काब्यशास्त्राच्या दृष्टीने काव्यात चित्रमूल्यांना 
महत्त्व दिळे जाई, ही चित्रमृल्ये म्हणजे काव्याचे अट- 
करणात्मक वैभव, त्यातील प्रतिमांचे रंगरूप. ह्या चित्र- 
मूल्यांबरोबरच संगीतमृल्यांनाही काव्यपरीक्षेत महत्त्वाचे 
स्थान असे, संगीतमृल्ये आणि चित्रमूल्ये ह्यांचा अने- 
कदा एकत्र विचार होई आणि त्या विचाराच्या दृष्टीने 
एखाद्या काथ्याच्या चित्रात्मक तालत़द्धतेची ( 6०10) 

- ७५% णांट्य5) प्रशंसा केली जाई, 


काव्याचे साध्य 


काव्याचा अवतार कशासाठी ह्या प्रश्नावर मध्य- 
युगाचे काय मत होते ? काव्याचा अवतार कद्यासाठी 
तर काब्यासाठी, अशा प्रकारचा विचार त्या काथ्य- 
शास्त्राच्या मनाला कधीच शिवला नव्हता; एवढेच 
नव्हे तर एखाद्या गोष्टीचा अवतार हा केवळ 
गोष्टीसाठीच असू शकतो ही गोष्ट त्याच्या स्व्प्ना- 
तही नव्हती. हे ज्याप्रमाणे त्याला मान्य नव्हते 
त्याचप्रमाणे काव्याचे साथ्य सौंदर्य, पूर्णत्व, निदोंप, 
सुयोग्य अभिव्यक्ति हे आहे अशीही त्याची 
समजूत नव्हती, प्रथमतः, त्याच्या दृष्टीने काव्याचा 
अवतार हा जगाला शहाणे करण्याकरिता, शिक- 


त्या 


२६ 


विण्याकरिता होता. काव्य आणि ज्ञान ह्यांच्या- 
मधील सीमारेषा अद्याप स्पष्टपणे आखली गेली 
नव्हती. दुसरे म्हणजे त्याच्या दृष्टीने काव्याची एक 
नैतिक भूमिका होती. ह्या बाबतीत त्याने काध्यावर 
कितीतरी महत्त्वाची कामे सोपावेळेळी होती, काव्याने 
माणसांची मने उन्नत होतात, त्यांच्या अंतःकरणात 
धर्मभावना ( भक्तिभावना ) जागत होते, त्यांच्या 
अंगी विनम्रता येते, नियमांचे पालन करण्याची बृत्ति 
निर्माण होते, स्वसामर्थ्याची जाणीव होते, आणि 
कार्यप्रवणताही येते, अशी मध्ययुगाची समजूत होती, 
आणि काव्याच्या प्रयोजनासंतंधीच्या ह्या दोन्ही सम- 
जुतीबरोब्रर त्याची एक तिसरीही समजूत होती. ही 
तिसरी समजूत म्हणजे काव्याचे प्रयोजन केवळ आनंद 
देणे होय ही. ज्या कामगिरीचा वर उल्ले केला त्या 
पार पाडताना कवी हा 'मध्ययुगीन काव्यक्शास्त्राच्या 
इष्टीने विद्वानाच्या आणि धरमोंपदेशकाच्या पदवीला 
पोचत होता तर ही तिसरी भूमिका पार पाडताना 
मात्र तो गावोगाव भटकत फिरणाऱ्या पोटभरू गाय- 
कांच्या पायरीला उतरत होता. 


ग्रीक आणि रोमन परंपरेतून मध्ययुगीन काव्यश्शास्राच्या 
उपपात्ति प्रत्यक्ष उद्य पावल्या,' ही परंपरा म्हणजे 
प्रत्येक गोष्टीचे नियम बांधण्याची परंपरा : ह्या परंपरेच्या 
मूटतत्वावरच सदर काऱ्यशासत्राची उभारणी झाली. परंतु 
असे असले तरी अनेकदा काब्यविचाराच्या संदर्भात सम- 
कालीन जीवंत काव्याच्या संदर्भात येणारा अनुभवही 
जमेस धरला गेला, ह्या अनुभवाच्या संदर्भात त्याचा पुन" 
विंचार झाला; आणि त्यामुळे काही वेळा कारणांकडून 
कार्याकडे जाणाऱ्या पारंपारिक स्वरूपाच्या सिद्धांतातही 
उठ्थापालथ झाली, काही विश्वात्मक आणि शाश्वत 
स्वख्पाच्या नियमांनी काव्य हे बांघळे गेळे आहे हे मत 
मध्ययुगीन काव्यशास्त्र नेहमीच व्यक्‍त करिते. परंतु 
अस असूनही काब्याचा वाचकावर होणारा परिणाम 
हा त्याच्या वैयक्तिक सवयीवर अवलंबून असतो हे 
सा काळातील सर्वच काव्यशासत्रज्ञांनी मान्य केळे आहे. 
त्या काळातील प्रत्वेक काव्यशास्त्रविषयक संप्रदायाने 
आपले स्वतंत्र मत प्रतिपादिळे आहे. जे विचाराला 
पटते त्याचा आणि काव्याचा नेहमी मेळ बसला 
पाहिजे; परंतु ह्या मताबरोबरच असेही मत व्यक्‍त 


केळे गेले 


ळे की पुष्कळदा लोकांना जे नीटसे कळत नाही 


3 ८.2 


-करलगघर निघ? 


दोन हजार बषोतील काव्यशास्त्र 


तेच विशेष आवडताना दिसते, आणि मध्ययुगीन 
काव्यद्शास्त्राने कान्यविचारात जी महत्त्वाची वैचारिक 
भर घातली ती मुख्यतः स्वानुभवावर भिस्त ठेवून, 
परंपरेवर आणि काव्यद्यास्त्रविषयक संप्रदायनिर्मितीवर 
भिस्त ठेवून नव्हे. ही महत्त्वाची वैचारिक भर पुढील 
त्राबतीत होती, इंद्रियगम्य अनुभवाकूति आणि बुद्धि- 
गम्य अनुभवाकृति ह्यातील फरक, इन्द्रियगम्य अनु- 
भवाकृतीला ( 1001) ) गेयता, तालबद्धता आणि 
शिल्पसहृश आकार धारण करण्याची शक्ति ह्याची 
आव्यकता, काव्यातीळ सहजगम्य, वरवरचे सोंदर्य 
आणि त्यातीळ आकलनाला कठीण असे सौंदर्य ह्यातील 
फरक आणि दोबटी सोष्ठव, अभिर्राचिर्सपन्नता ह्यांची 
काव्याच्या संदर्भात अत्यावश्यकता, 


उपसंहार 


ग्रीकांचे काव्यशास्त्र आणि अर्वाचीन काव्यशास्त्र 
म्हणजे प्राचीन अरिस्टॉटळ आणि अर्वाचीन रोंसार 
आणि ब्वाळो ( ३०७३बना'ते छावे उेजाीहछ्प ) 
_ ह्यांच्या दरम्यान झालेल्या बीस . शतकांत काव्यविचा- 
. राच्या संदर्भात आपणास पुढील गोष्टी आढळून येतात 
असे दोवटी म्हणावयास हरकत नसावी : 


(१) हा काव्यविचार सतत वाहता नव्हता तर 
जव्हा त्याची प्रगति थांबली होती असे म्हणता येईल 
असे अनेक प्रदीधे कालखंड ह्या दोन हजार वर्षांच्या 
काळात होऊन गेले; परंतु ह्या कालखंडाबरोबर ज्यात 
त्याचे ठिकाणी निश्‍चितपणे सर्जनात्मकता, चैतन्य आणि 
नवता दिसून आली असेही काही कालखंड झाले, 
हे कालखंड म्हणजे मुख्यतः खिस्तपूवे तिसऱ्या आणि 


पहिल्या दातकाच्या दरम्यानचा काळ आणि बारावे 
शतक, 

(२) ह्या २००० वर्षांच्या प्रदीध कालखंडाच्या 
प्रारंभापासून म्हणजे अगदी हेलिनिस्टिक काळातच 
अरिस्टॉटलनंतरच्या अगदी पहिल्याच पिढीर्तील 
विचारबंतापासून छासिकल काव्यद्यासख्राच्या एकांगी- 
पणावर मात करून आपला स्वतःचा एक स्वतंत्र 
काव्यशास्त्राविषयक दृष्टिकोण बनविण्याचा आणि 
अट ह्या प्राचीन युगाच्या अलेरीपर्यंत ही प्रक्रिया एक- 
मार्गांपणाने आणि सातत्याने चाळू ठेवण्याचा एक- 
सारखा प्रयत्न दिसून येतो. 


(३) मध्ययुगात कांब्यद्यास्त्राची ही प्रगति 
तद्यीच चालू राहिली. प्राचीन काळाने प्रतिपादळेळी 
अनेक तत्त्वे आणि उपपत्ति ह्यांचा स्वीकार मध्ययुगाने 
केला, परंतु हा स्वीकार करिताना मध्ययुगाने त्यांच्या 
प्रकृतीत आणि प्रश्वतीत बदल केला. 


(४) प्राचीन परंपरागत काव्यद्ास्त्राने प्रतिपादळेल्या 
सिद्धान्तांमध्ये आणि तत्त्वांमध्ये अर्वाचीन युगाच्या 
प्रारंभी अत्यल्प बदळ झाला. प्राचीन काळी आणि 
मध्ययुगात त्याचे जे स्वरूप होते तेच जवळजवळ ह्या 
काळातही राहिले. अऑँरिस्टॉटळ्‌ आणि होरेस ह्यांनी 
प्रतिपादलेली मते अद्याप शिरोधार्यच समजळी जात 
होती; त्यांच्या संत्रंधात शंका उपस्थित करणे अशक्यच 
होते. काव्यविचाराच्या संदर्भातील ज्या खऱ्याखुऱ्या 
नव्या कल्पना आज आपल्या मनाची पकड घेताना 
दिसतात त्या सर्वांचा उगम आठराव्या, एकोणिसाव्या 
आणि विसाव्या शतकातील काव्यविचारात आहे, 


७, (इ.स १५२४-८५ 3 फ्रेंच भावकवि, ' ?1९७0९' संप्रदायातील प्रमुख; फ्रेंच वाड्मयाला 
इष्ट वळण लावले, कवितेच्या भाष्रेसंबंधी विचार १६ व्या दातकातील इंग्रजी सुनीत लेखकावर ह्याच्या लेखनाचा 


परिणाम, 


२७ 


प्रा. डॉ. र. चिं. बडवे 


वेदान्त दर्शांन आणि मानवी भवितव्य 


भारताच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनपरंपरेत 
ऐहिकजीवन व अध्यात्म यांची कोडाल्यपूर्ण सांगड 
घालण्यात आलेली असून वेदान्तदर्शनाने या कार्यात 
फार मोठा वाटा उचललेला आहे, निवळ तत्त्व- 
ज्ञानाच्या 'म्हणजेच बोद्धिकतेच्या दृष्टीकोनातूनही 
वेदान्ताची उञ्च थोरवी मान्यता पावलेली असून 
इतर देशातील याच क्षेत्रांतीळ पहिल्या दर्जाच्या 
कृतींवरोबर मांडीला मांडी लावून ती आत्मविश्वा- 
साने बसू शकेल यात शंका नाही, म्हणूनच भारतीय 
संस्कृतीत वेदान्ताचे स्थान अनन्यसाधारण आहे, 
ताबदुगजेन्ति शास्त्राणि जंघुका विजने यथा ।न 
गर्जते महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी ॥ इत्यादि 
प्रसिद्ध बचनांवरून हे स्थान पूर्वापार मान्य झालेले 
आहे, वेदान्त दर्शनातीळ सामान्य सिद्धान्त हे केवळ 
त्या दर्शनाचे अध्ययन केलेल्या पंडितांपुरतेच 
मर्यादित न राहता कथा-कौर्तन-पुराणद्वारा समा- 
जातील अगदी खालच्या थरापर्यंत. झिरपळे होतेव 
मुरले होते, हा क्रम शतकानुशतके अब्याहत चाळ 
होता, यामुळे भारतातील हिंदू समाजाला पिढ्यान्‌ 
पिढ्या वेदान्ताचे बाळकडूच मिळत गेले व ते जणु 
त्यांच्या नसानसातून वहाणाऱ्या रक्ताचे घटक 
बनले, लहान थोर, स्त्रीपुरुष, गरीब. श्रीमंत, शिक्षित- 
अश्दिक्षित, इ. सर्वाच्याच व्यावहारिक जीवनात 
वेदान्ताने याप्रमाणे प्रवेश केल्याने आत्मा, मोक्ष, 
पुनर्जन्म, माया, ब्रह्म, कर्म, पाप, पुण्य इ. शाब्द 
सर्वोच्याच जिभेवर कायमचे वसले व तेही अर्थ 
समजून. 
वेदान्तपरंपरेतील गेथिल्य 

ही परंपरा आजही मोठ्या प्रमाणावर दिसन येत 
असली तरी चाळू शतकात तिची जनमानसावरील 


शट 


पकड झपाट्याने शिथिल व खंडीत होत आहे हे 
मान्य करायला हवे. पाश्चात्य विद्या ब संस्कृति यांच्या 
प्रसाराने, सामाजिक ( व्यापक अर्थाने ) व प्नानसिक 
जीवनात झपास्याने घडून येणारे क्रांतिकारक परि- 
वर्तन हे याला कारणीभूत आहे, देशाच्या औद्योगी- 
करणाने वेग धरला असून पाश्चात्य विद्यांच्या अभ्या- 
साने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटण्यास भाज जशी 
मदत होते तशी बेदान्ताच्या अभ्यासाने होण्याची 
शकयता शून्यप्राय होत असल्याने त्या बिचाऱ्याला 
कोण कसा विचारील १ 

इसऱ्याही .एका कारणाचा उलेख करणे योग्य 
होईल. ते म्हणजे वेदान्ताच्या संस्थापकांची अध्या- 
तिक दृष्टि कितीही विशाळ व सार्थ असली तरी 
पुढे पुढे त्या परंपरेत, विशेषसः तिच्या प्रचारात्मक 
विभागात, अध्यात्मापेक्षा शब्दप्रामाण्य, शब्दच्छल, 
शाव्दिक कोट्या इत्यादींनीच आपले पाय विस्तृत 
प्रमाणात पसरल्याने तिचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध 
दशंविण्याइतके घुद्धिशालित्व असलेली माणसे उत्त- 
रोत्तर कमी कमी होत चालली, स्वाभाविकपणेच, 
समाजपुरुषाच्या अंगांत वेदान्ताची परंपरा मुरलेली 
असताही वेदान्त व तत्त्वश्ञान हे सामान्य व्यवहारात 
कुचेऐेचे शब्द वनले, तुमचा वेदान्त पुरे करा २ 
' तुमचे ततत्वशान आम्हास सांगू नका? अका 
आशयाचे बाकप्रचार देशी भाषांत सढ झाले, 
वेदान्त म्हणजे निर्थक बडबड व अर्थहीन काथ्या- 
कट असा कुत्सित ध्वनि यातून निघतो. सामाजिक 
व भौतिक झास्रांचा सलोळ अभ्यास करणाऱ्या 
आधुनिक भारतीय पंडितांनाही वेदान्ताचा सध्याच्या 
जमान्यात काय उपयोग आहे असेच वार 
असलेले बहुधा दिसून येते. लोकविचारास 


| 


वेदान्त दरीन आणि मानवी भवितव्य 


असलेले हे वळण पाहून आश्चर्ये वाटण्याची मात्र 
जरूरी नाही अथवा लोकांना दोष देण्यातही अर्थ 
नाही. नीरक्षीरविवेक सुटल्याने स्वतःच्या परंपरे- 
विषयी सकारण वा अकारण उपेक्षा, अनास्थाच 
नव्हे तर तिरस्कार व द्वेष इतर क्षेत्रावाबत ज्याप्रमाणे 
दिसून येतो त्याचप्रमाणे वेदान्तदर्शनाबद्दलही दिसून 
येत असला तर ते प्राप्त परिस्थितीत सुसंगत मानावे 
लागेल, 

परंतु प्रश्न असा आहे की हे जे सर्व चाळू आहे 
ते साकल्याने विचार करता योग्य वा इष्ट आहे का! 
पर्वतप्राय बुद्धिमंतांनी स्थापित केलेल्या वेदान्तात 
केवळ काथ्याकूट व॒शाब्दच्छह याखेरीज दुसरे 
काहीच नाही का १ परिस्थिती कशीही कितीही 
बदलली तरीही उपयुक्त होतील अशी परिस्थिती- 
निरक्षेप शाश्वत स्वरूपाची समाजिक मूल्ये वेदान्तात 
आहेत की नाहीत ! सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा 
की ज्या परिस्थितीच्या नावावर हे सर्व सांगण्यात 
येते त्या, म्हणजेच सध्याच्या वैशञानिक व यांत्रिक 
युगात वेदान्तातील सिद्धान्त मनुष्यजातीळा कोण- 
त्याही रीतीने उपयुक्त होणार नाहीत की काय ! 
अन्या प्रश्नांचा अनुकूल बा प्रतिकूल पूर्वग्रहातून 
अलित्त राहून नव्याने व तोही क्षास्त्रीय दृष्टीने विचार 
करण्याची वेळ आली आहे. अश्या तऱ्हेचा एक 
प्रयत्न करून हाती काय लागते याचा शोध घेणे हा 
या लेखाचा हेतु आहे. 
शांकरवेदान्ताचा पगडा 

यासंबंधी एक स्पष्टीकरण मात्र नीट लक्षात ध्याव- 
यास हवे. ते असे की वेदान्ताची परंपरा फार जुनी 
असल्याने बादरायण व्यासांची ब्रह्मसूत्रे हा जरी तिचा 
मूळ ग्रंथ असला तरी कालौघात तिच्यात केवल- 
द्वैत, विदिष्टाद्वैत, द्वेताद्वैत, झुद्धाद्रेत इ० अनेक 
पंथोपपंथ उद्भवलेले पहावयास मिळतात. विचार 
ब बुद्धी यांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने यात गैर असे 
काही नाहीच, उलट र्‍या सर्वांच्या संस्थापकांबद्दल व 


अनुक्रमणिका 


अनुयायांवद्दल आमच्या मनात आदखुद्धीच आहे. 
या प्रत्येक पंथोपपंथाने आपापल्या काळी निश्चित 
स्वरूपाचे काही एक कार्य घडवून आणलेले आहे. 
परंतु आजतागायत गेली कित्येक वर्षे ८० टके 
हिंदू दे स्वतःस श्री आद्य इेकरांचार्यांनी प्रतिपाद- 
लेल्या केवलाद्वेताचे अनुयायी आहेत म्हणवितात, 
सामान्य लोकांच्या जिव्हाग्रांवर खेळत असलेल्या 
वेदान्ती वा अध्यात्मिक संज्ञा याही मुख्यतः शांकर 
वेदान्ताच्याच असतात, बौद्धिक कसोटीच्या दृष्टीने 
हाच पंथ इतर पंथांपेक्षा अधिक पूर्णतेला गेलेला 
दिसतो. यामुळे वेदान्त म्हणजे मुख्यतः शांकर 
वेदान्त असा अथे या लेखात अमिप्रेत आहे, 


अज्ञाताविषयी मानवाची जिज्ञासा 

मानवी भवितव्यतेचा प्रश्न मनुष्याच्या अस्तित्वा 
इतकाच जुना असून तत्संबंधीच्या अभ्यासातूनच 
वेदान्त बा इतर तत्त्वज्ञानाची उत्पत्ति झाली हे खरे 
आहे. प्रस्तुतचा प्रश्रही तोच आहे; परंतु अगदी 
वेगळ्या अर्थाने, जुन्या काळी अशी सर्वसाधारण 
समजूत होती की मृत्यूनंतर माणूस ( म्हणजेच 
त्याचा आत्मा ) दुसऱ्या कोणत्या तरी जगात जातो 
व रहातो. त्यामुळे त्या जगात माणसाचे भवितव्य 
कसे असेल व ल्याला तेथे सुख शांति प्राप्त होण्या- 
साठी काय करायला हवे हे त्या वेळच्या प्रश्नांचे 
स्वरूप होते. हा प्रश्न अद्यापि अनुत्तरितच आहे, 
परंतु तो या लेखाचा विषय नाही. आपल्या विचारा- 
साठी असलेला प्रश्न मनुष्याच्या या जीवनातील 
भवितव्यतेसंब्रंधी आहे. दुसरे असे की पूर्वीच्या 
प्रश्नात व्यक्तीच्या भवितब्यतेचा विचार होता, 
परंतु आपला आजचा प्रश्न मानवजातीच्या भवि- 
तब्यते संबंधी आहे. या प्रश्नाचा उगम पूर्वी 
प्रमाणे मुख्यतः जिज्ञासावृत्तीत नसून भोतिक 
ज्ञासत्रे व यंत्रविद्या यांनी परिस्थितीत जे अकल्प- 
नीय परिवर्तन घडवून आणले आहे त्यात आहे, 
विज्ञान व यंत्रविद्रेची घोडदौड विधायक व विध्वं- 


२९ 


नवभारत. 


सक या दोन्ही दिशांनी फार वेगाने चाळू 'असून 
त्यामुळे मानवी जीवनात ज्याप्रमाणे सुखसोयी 
व समृद्धि ब्रद्धिंगत होत आहेत ह्याप्रमाणे मनु- 


करावयास हवा. काही अंद्याने ही समजूत खरीही 
आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व निरनिराळ्या मानव 
समूहात ( राष्ट्रात ) भूमीची फाळणी ऐतिहासिक 


ष्याचें या धरणीतलावरीळ अस्तित्वही धोक्यात येऊ व भौगोलिक कारणामुळे अप्रमाणशीर झालेली अस- 


पहात आहे. स्वाभाविकपणे मनुष्यजातीचे भत्रितव्य 
काय ? विज्ञानाच्या या सर्वभक्षक गतेपासून तिचे 
संरक्षण होऊ शकेल की नाही, व शक्‍य असल्यास 
कोणत्या उपायांनी, ही विचारवंतांची आजची मुख्य 
चिंता आहे, पौराणिक दाखला देऊन बोलावयाचे 
झाल्यास असे म्हणता येईल की मनुष्याचे अपत्य 
असलेल्या विज्ञानाच्या विध्वंसक शक्तीने भस्मासुरी 
स्वरूप धारण केलेळे असून ती आता स्वपित्याचाच 
ग्रा करू पहात आहे, म्हणून पौराणिक भस्मा- 
सुरापासून श्री शेकराचा बचाव करण्यास नार- 
दाची बुद्धी व युक्ती जशी उपयोगी पडली तशी 
या आधुनिक वैज्ञानिक भस्मासुरापासून मानव 
जातीचा बचाव करण्यास कोंणत्या नारदाची बुद्धि 
व॒शाक्ति परिणामकारक होईल ही आजच्या 
जगापुढील प्रमुख समस्या आहे. ती यस्वीपणे 
सोडविण्यासाठी निरनिराळे विचारवंत आपापल्या 
बुद्धीला ताण देण्यात गुंतलेले आहेत. समस्थेचे 


स्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी या दोन भस्मासुरांमधील 


एक मूळ्भूत फरक लक्षात घ्यावयास हवा, पौराणिक 
भस्मासुराची शक्ति फक्त विध्वंसक स्वरूपाची होती; 
परंतु आधुनिक भस्मासुरामध्ये विध्वंसकतेवरोबरच 
विधायक प्रशरत्तीही तितकीच बलवान आहे, मनु- 
यांचे अस्तित्व टिकविण्यात तिचा फार मोठा वाटा 

हि. म्हणून हा विधायक भाग कायम ठेवूनच 
“हे तर तो उत्तरोत्तर अधिक परिणत बनून फक्त 
विघातक भागाचे नियंत्रण करणे जरूर झाले आहे. 


संघर्षाचे व्यापक स्वरूप 


सर्वसामान्य संमजूत अशी आहे की ही समस्या 

मुख्यतः आर्थिक व राजकीय स्वरूपाची असून ती 
क 

सोडविण्यासाठी याच प्रकारच्या साधनांचा उपयोग 


अनुक्रमणिका ज्य प 


३१० 


ल्याने व्यक्तीन्यक्‍्तींमच्ये व राष्ट्ाराष्ट्रांमध्ये जीवनकल्ह्‌ 
'दिवसेंदिवस तीब्रतर होत असून त्यामधील संघर्ष 
वाढत्या प्रमाणावर आहे. व्यक्तीव्यक्तीतील संघर्षास 
आळा घालण्याची सोय ज्याप्रमाणे शासन व्यवस्थेच्या 
स्वल्यात अस्तित्वात आहे त्याप्रमाणे राष्ट्राराष्ट्रातील 
संघर्षास प्रभावीपणाने आळा घालणारी व्यवस्था र्त 
तरी उपल्ब्ध नाही. म्हणून युद्धाची दाक्यता सदैव 
आहेच, तसे झाल्यास त्यात सर्वसंहारक अस्त्रांचा 
उपयोग होऊन मानवजातीची आहुती पडण्याचा 
संभव आहे. हे टाळण्यासाठी राष्यंतर्गत संघर्ष 
मर्यादेत ठेवण्याचे उपाय योजले पाहिजेत. व 
त्यासाठी जीवनकल्हाची तीव्रता कमी केळी पाहिजे. 
या अर्थाने आजची समस्या आर्थिक व राजकीय 
खरू्पाची आहे, यात शंका नाही. परंत मनुष्य- 
खभावाचा विचार करता या उपायांनी ह्वा 
प्रश्न कायमचा सुटेळ असा आशावाद भोळसटपणा- 
चाच ठरेळ, युद्धांच्या तारखा त्यामुळे कदाचित्‌ 
मागेपुढे होतील, परंतु युद्धेच संपुष्टात येतील असे 
मानणे कठीण आहे. म्हणून ही डोकेदुखी कायमची 
थांबविण्यासाठी आथिक व राजकीय आघाडीवरील 
प्रयत्नांची जितकी आवश्यकता आहे तितकीच, किंब- 
हुना अधिकच, त्या दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन 
त्यांच्या बुडाशी असलेल्या तस्वालाच हात घालणे 
जरूर आहे, असा प्रयत्न केल्यास आढळून येईल 
कीं माणसामाणसामधील सर्व प्रमेयांचा उगम मानवी 
मनात असल्याने त्या मनाचे खरूप व खभाव सम- 
जून घेणे ब त्याच्या मागोब्याने सर्वे महत्त्वाच्या 
समस्यांचा उकल करण्याचा प्रयत्न करणे हाच मार्ग 
अंती फलदायी ठरेल, या दृष्टिकोनास मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोन असे नाव देता येइल, “ आत्मानं विद्धि ” 


>. 
१७.८ 


र्ल 


छ्रिकास: महाराष्ट्राचा विकास 


पंस्थेद्वारे 


वेदान्त दोन आणि मानवी भवितव्य 


अथवा “' 10७ 10१7४९]! ?? इ, प्राचीन वच- 
नावरून प्राचीन संस्कृतीच्या कित्येक प्रणेत्यास या 
दृष्टिकोनाचे महत्त्व उमगले होते असे दिसून येइल, 
५८८ 0९ फ७'8 ऐशष्टांप 9 ७0९ एत 8 


००९0, उ७8 0 शाल पायाते8 ल 00९0 0080. 
11९ १९18110868 01 ])९००९ 10081 108 00181ए- 


७७९१ 7? या युनेस्कोच्या घोषवचनावरून चालू 
शतकातील दोन महायुद्धांच्या अनुभवाने पोळलेल्या 
आधुनिक विचारवंतांनाही या दृष्टिकोनाचे महत्त्व 
मान्य होऊ लागले आहे हे लक्षात येते. म्हणून 
आंतरराष्टीय संघर्षाचा या दृष्टिकोनातन विचार करून 
त्याचे सत्य खरूप समजावन घेतले तर त्याचे पर्य 
वसान मनुष्यजातीच्या उच्छेदनात न होण्यासाठी 
काय उपाय योजावेत हे स्पष्ट होईल 
मनोवैज्ञानिक देष्टिकोन 

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनाबाबत सुरवातीसच असा 
आक्षेप उत्पन्न होण्याचा संभव आहे की या तऱ्हेचे 
प्रयत्न म्हणजे प्रत्यक्षतः अस्तित्वात नसलेली वस्तु 
अंधारात डोळे बांधून शोधण्यासारखेच निरर्थक 
आहे. कारण मन नावाची स्वतंत्र वस्तु खरोखरीच 
अस्तित्वात आहे की नाही यावरदळच आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकास दीका आहे, यामुळेच मनोविज्ञान 
म्हणजे मनुष्याच्या अंतर्बाह्य वर्तनाचे विज्ञान अशी 
व्याख्या करण्याकडे त्यांचा कळ आहे. ही दांका 
£ मुळे कुठारः ' सारखी वाटली तरी तिला महत्त्व 
देण्याची मात्र मुळीच आवश्यकता नाही. मन ही 
इंद्रेयगम्य वस्तू नसळी व तथाकथित वेज्ञानिक 
पद्धतीच्या आहारी जाऊन मनोवैज्ञानिक पंडीत 
मनाच्या अस्तित्वाबद्दल कितीही साशेक असले तरी 
मन ही प्रत्येकाच्या प्रत्यक्ष व दैनंदिन अनुभवाची 
गोष्ट आहे, इतकेच नव्हे तर माणूस म्हणजे मुख्यतः 
त्याचे मन असून शरीर दे या मनाचे केवळ साधन 


आहे. ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येण्या- ' 


सारखी नाही. यामुळे या लेखात स्वीकारलेला दृष्टि 
कोन जरी आधुनिक मनोवैज्ञानिक पद्धतीच्या चोक- 


टीत बसत असलेला सध्या कदाचित दिसत नसला 
तरी तोच अधिक वस्तुनिष्ठ, व्यावहारीक व सत्यास 
जवळचा आहे असे म्हणण्यास ह्रकत येऊ नये. 


मन इंद्रियगम्य नसल्याने त्याचे स्वरूप काय 
अथवा स्वभाव काय याबद्दळ मतभेद होणे शक्‍य 
आहे. परंतु याही बाबतीत प्रत्यक्षानुभवाच्या आधा- 
राने काही सर्वमान्य होण्याजोगे' सिद्धान्त प्रस्थापित 
करणे कठीण नाही. हेही काम अर्थात बऱ्याच 
व्यापक स्वरूपाचे आहे. परंतु येथे तितक्या तपः 
शीळात न जाता आपल्या चाळू विषयाच्या संदर्भात 
अवद्य व उपयुक्त इतके पाहिले तरी काम भाग- 
ण्यासारखे आहे. युद्ध ही एक मानवी क्रिया अस- 
ल्याने तिच्या बुडाशी कोणत्या मूळभूत मनोवैज्ञानिक 


"प्रेरणा कार्यरत असतात हे आपणास शोधावयाचे 


आहे. तसे करताना आपणास आढळून येते की 
प्रत्येक व्यक्तीत देष्या, असूया, मत्सर, द्वेष, लोभ, 
फाजील महत्त्वाकांक्षा, परस्परसंशय इ. इृत्तींचे 
अस्तित्व अधिकठउण्या- प्रमाणात असते व त्याच्या 
आहारी गेलेली माणसे कलहास प्रवृत्त होतात. कल- 
हाची व्याप्ति त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या सामाजिक 
संत्रंधाच्या व्याप्तीनुसार अथव कल्हाच्या विषया- 
नुसार संकुचित अथवा व्यापक असते. सहाजिकच 
दोन व्यक्तींतील कलह अथवा संघर्ष त्यांच्या पुरताच 
मर्यादित राहील भथवा दोन कुटुंबात, दोन जातीत 
दोन वर्गात दोन धर्मात अथवा दोन राष्ट्त, पसरेल, 
कलहाची उत्पत्ति, व्याप्ति ब तीब्रता निश्चित करण्यात 
परिस्थितीही आपला वाटा उचलते यात दोका 
नाही. परंतु व्यक्तीच्या मानसिक घडणीचा वाटा 
त्यापेक्षाही अधिक मोठा व महत्त्वाचा असतो हे 
मुद्दाम लक्षात ध्यावयास हवे. कलहोत्पादक प्रवृत्ति 
बलवत्तर असेळ तर परिस्थिती कशीही असली तरी 
कलहास सुरवात होऊ झाकेल; परंतु ही प्रवृत्ति 
नसेल अथवा दुर्बळ असेल तर केवळ अमुक परि- 
स्थिती असली तर कलहास सुरवात होईलच असे 


३१ 


नवभारत 


निश्चयाने म्हणता येणार नाही, म्हणूनच कलहाच्या 
बाबतीत परिस्थितीपेक्षा व्यक्तीची मानसिक घडणेच 
अधिक प्रभावी असते असा निष्कर्ष काढावा लागतो. 
दोन प्रेरणा- अहंकार 

, आणखी थोडे खोलात गेले तर हे स्पष्टपणे 
नजरेस येईल की उपर्युक्त ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, इ. 
मनोव्ृत्तींच्या बुडाशी व्यक्तीची अहंता अथवा अहं 
कार ही मूलभूत प्रेरणा आहे, माणसाच्या या सर्व 
मनोद्ृत्ति अंती अहंकाराच्या संवृष्टीप्रीत्यथ॑ उप- 
योगात येतात. यामुळेच ज्या वस्तुविषयी आपल्याला | 
अमिलाषा नाही अथवा. आपल्या अहंकाराशी जी 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष संबंधित नाही त्या वस्तूबद्दल आपल्या 
मनात ईर्ष्या, असूया, इ. संभवत नाही. निदान 
आपल्याला कार्यप्रवत्त करण्याइतके तीत स्वरूप 
त्या धारण करीत नाहीत, अहंकाराचे प्राबल्य 
निरनिराळ्या व्यक्तीत कमीजास्त असू डकेल, 
परंतु जीमध्ये अहंकार नाहीच अशी व्यक्ति 
संभवत नाही. अगदी नूतनजात बालकापासून 
तो खतःस सर्वसंग परित्यागी म्हणवून घेणाऱ्या 
सन्याशापर्यंत सर्वात अहंकाराचा प्रभाव दिसून येतो. 
तात्पर्य असे की अहंकार हा व्यक्तीच्या सर्व क्रियेची 
मूळ्यूत प्रेरणा होय. हा सिद्धान्त कोणत्या ना 
कोणत्या स्वरूपात बर्‍याच प्राचीन काळापासून 
वित्रारवंतांच्या लक्षात आलेला दिसतो. “ आत्मनस्त 
कामाय सर्वे प्रियं भवति ?7 हे याशवल्क्याचे औप- 
निषदीय वचन प्रसिद्धच आहे. प्रकृतिमूळक सृष्टीची 
उत्पत्ति सांगताना सांख्य दडीनकारांनी प्रथम महत्‌ , 
नंतर अहंकार व त्यानंतर मनस्‌, पंच शानेंदरिये 
पंच कमेन्टिये व पंचमहाभूते इ. जो क्रम सांगितल्या 
आहे तो या दृष्टीने सूचक वाटतो. आधुनिक 
पाश्चास दशनकार लायविनीज यानेही आपल्या मोनॅ- 
डोळेजीच्या सिद्धान्तात विश्वातीठ वेचिञ्याच्या स्पष्टी- 
करणार्थ स्पिनोझाच्या द्रव्याप्रमाणे (५७७६६८९) 
अथवा श्री, शंकराचार्यांच्या परब्रह्माप्रमाणे एखाद्या 


३२ 


अनुक्रमणिका 


सर्वसमावेशक अजया तत्त्वाऐेवजी असंख्य मोनँड 
असलेल्या सिद्धान्ताचा उपयोग केलेला आहे व 
प्रत्येक मोनॅड म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीचे एक 
एक स्वतंत्र केंद्रच आहे या मुद्याला महत्त्व दिलेले 
आहे, यावरून समष्टीच्या नादी लागून तिच्या 
पायाशी, व्यक्तीच्या खतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा होम करणे 
हा वासवबादी दृष्टिकोन नव्हे असेच तो सुचवित 
आहे. प्रत्येक व्यक्तीत स्वतंत्र व्यक्तित्व असते व 
त्यामुळेच ती इतरांपासून वेगळी असते हा मानस- 
शास्त्रीय सिद्धान्तही याच विवेचनास पुष्टि देणारा 
आहे. सारांश अहंकार हाच प्रत्येक व्यक्तीच्या 
मानसिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू असून तिचे सर्व वर्तन 
अथवा क्रिया या केंद्रभोवतीच फिरत असतात. या 
सिद्धान्ताच्या समर्थनार्थ अद्नाप्रकारे पूर्वसूरींना 
विचारण्याचीही वास्तविक गरज नाही, कोणत्याही 
व्यक्तीच्या रोजच्या जीवनातील कोणत्याही वर्तनाचे 
निरीक्षण केले व मानसशास्त्रीय पृथ:करण केले तर 
ही गोष्ट सहज लक्षात येऊ शकेल. कोठलीही घटना 
अथबा प्रसंग असो त्याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्ती 
आपापल्यापरी भिन्नभिन्न लावते याचे कारण हा 
अहंकारच होय, जगातील सर्व संघर्षाचा उगम या 
अहंकारातच आहे मग तो संघर्ष, पति-पत्नी, भाऊ- 
भाऊ, मित्र-मित्र असा व्यक्ती-व्यक्तीमधील असो 
अथवा जाती, वग व राष्ट्रे अशा समूहातील असो, 
तसेच योग्य-अयोग्य, नेतिक-अनैतिक, श्रे्ठ-कनिष्ठ, 
छोकिक-अलीकिक इ. कोणत्याही कारणाखातर उद्भव- 
लेला असो. संभाव्य जागतिक संघर्षामुळे मानव- 
जातीवर कोसळू पहाणाऱ्या सर्व नाशात्मक संकटाचे 
बीजही अशाप्रकारे व्यक्तीच्या अहंकारातच आहे हे 
या विवेचनावरून सहूज स्पष्ट होईल. 


या ठिकाणी दोन स्पष्टीकरणे खास लक्षात घ्याव- 
यास हवीत. एक म्हणजे व्यवहारात अहंकार हा. 
शब्द मानवी वृत्तीतील खराब अथवा तामसी बाजू 
या अर्थाने सामान्यतः घेतला जातो. अहुंकारी 


उ व जनी 
द विण र 
-पफनभम|यरकनश “ 


वेदान्त दरीन आणि मानवी भवितव्य 


माणूस म्हणजे खतःबद्दल वेळी अवेळी सकारण- 
अकारण प्रौढी मिरविणारा अथवा उगीचच ताठा 
बाळगणारा असे समजले जाते. परंतु शास्त्रीयदृष्ट्या 
अशा प्रकारची मर्यादा अर्थावर घालण्याची वास्त- 
विक जरूरी नाही. चांगल्या अथवा सात्विक अर्था- 
नेही हा शब्द घेता येतो, नव्हे घेणे इष्ट आहे. 
व्यवहारात याला साधारणपणे स्वाभिमान अथवा 
सद्भाव या अर्थाने संत्रोधता येईल, प्रौढी व खवामि- 
मान ही अहंकाराचीच भिन्न रूपे होत. म्हणूनच 
मनुष्याच्या हातून घडणाऱ्या बऱ्या अथवा वाईट 
अक्या सर्वच वर्तनाच्या मुळाशी मानवी अहंकार 
आहे हे स्पष्ट होते. अहंकारामुळे ज्याप्रमाणे 
संघर्ष, कटकटी, मारामाऱ्या इ. उत्पन्न होतात 
त्याचप्रमाणे परसेवा, सखाार्थत्याग, परोपकार, 
शौय, धैर्य, दान इ. ही उत्पन्न होतात. हे सर्व 
अहंकाराचेच आविष्कार आहेत. दुसरे म्हजे अहं- 
कार हा जिजीविषा व आम्मकेंद्रितता या स्वरूपात 
प्रकट होतो, जगण्याची इच्छा ही प्रत्येक व्यक्तीत 
तीन्ञतेने वास करतेच, शिवाय आपल्या जीवनातील 
प्रत्येक गोष्ट अथवा घटना आपल्या . इच्छेप्रमाणे व 
आपल्याला अनुकूल अशी घडली पाहिजे असा 
व्यक्ताव्यक्त आग्रहही प्रत्येक व्यक्तीत प्रकर्षाने दिसून 
येतो. आत्मकेंद्रिततेचाच तापसी आविष्कार म्हणजे 
इतरांचे चांगळे होऊ नये, त्यांना सर्व प्रकारचा त्रास 
व्हावा, अशी सुप्त इध्छा होय, हा आविष्कार 
मूलतः दुष्टखरूपी असल्याने तो सहसा कोणी व्यक्त 
करून दाखवीत नाही. सामाजिक शिष्टाचार त्यात 
. आडवा येतो. परंतु त्याचे अस्तित्व मात्र संदययातीत 
आहे. अगदी प्रामाणिकपणे आंतर्निरीक्षण करणा- 
ऱ्याच्या लक्षात हे सहज येईल, अद्या प्रकारे अहं- 
कार हा व्यक्तीस विविध प्रेरणा देऊन तिच्या करवी 
इष्टानिष्ट कार्ये घडवून आणतो 
असंतुष्टता 
मानवी वर्तनात अहंकार याप्रमाणं केंद्रस्थानी 
असला व त्याचा हात सर्व वर्तनाच्या बुडाशी असला 


ने, भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


तरी नुसत्या अहंकाराने सर्व क्रिया घडतात असे . 
मात्र नाही, अहंकारावरोबरच त्याचे अगदी जुळे 
भावंड म्हणून शोभेल अशी दुसरीही एक मूलभूत 
वृत्ति प्रत्येक व्यक्तीत वास करीत असते. ही वृत्ति 
म्हणजे चिरस्वरूपीय असमाधान अथवा असंतुष्टता 
ही होय. व्यक्ति कोणत्याही स्थितीत असो, तिला 
इच्छेप्रमाणे कितीही यदा वा सुख लाभो; ती पूर्ण 
समाधानी अशी सहसा कधीही दिसून येणार नाही. 
जे आहे त्यापेक्षा अधिक चांगळे अथवा निराळे 
काहीतरी प्राप्त व्हावे, म्हणून माणसाची सतत 
घडंपड चाळू असते, प्रात्स्थितीत समाधान नाही. 
सिकंदरबादशहाची मृत्यू समयीची प्रसिद्ध गोष्ट या 
बाबतीत फार सचक आहे, प्रत्येक व्यक्ति या बाब 
तीत आपापल्या परी सिकंदर्च असते यात शेका 
नाही. आपापल्या कल्पनेप्रमाणे अधिकाधिक समृद्ध- 
जीवन प्राप्त करून घेण्याची दुर्दम्य इच्छा जर 
याप्रमाणे माणसाच्या ठिकाणी नसती तर मूळच्या 
जंगळी अवस्थेतून मानवी जीवन आजच्या 
संस्कृतीपर्यंत विकसित होण्याचा संभवच नव्हता. 
इतरही अनेक प्रकारचे प्राणी पृथ्वीतलावर अनंत 
कालपासून आहेतच. परंतु ते सर्व बहुतांशी 
त्यांच्या मूळ अवस्थेतच आहेत, त्यांच्यात काही 
सधारणा झालेली असलीच तर ती त्यांच्या 
स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा अथवा कतृत्वापेक्षा मानवी 
कर्तृत्वामुळेच झालेली आहे, या दुर्दम्य महत्वा- 
कांक्षेसुळेच गुरुत्वाकर्षणासारख्या जबरदस्त भौतिक 
शक्तीवर मात करून इतर ग्रहांवर जाण्याची आज 
माणसाची शक्‍यता उत्पन्न झाली आहे. सर्व पंच- - 
महाभूते हात जोडून मानवाच्या सेवेसाठी तत्परतेने 
उभी असलेली दिसत आहेत, अशक्य हा शब्दच 
आता शाब्दकोशातून काढता पाय घेताना आढळून 
थेत आहे. परंतु इतके झाले तरी मनुष्याचे आता 
समाधान झाले असून तो खस्थतेने या सुखांचा उप- 
भोग घेत कालक्रमणा करील असे मानण्यास मात्र 


३२ 


नवभारत 


मुळीच जागा नाही. यापेक्षाही पुढे जाण्याची त्याची 
घडपड चालू रहाणार हे निर्विवाद होय. यावरून 
असंतुष्टतेची वृत्ती ही मानवी वतनामागीळ दुसरी 
प्रेरक शक्ती आहे हे स्पष्ट होते. अहंकाराप्रमाणेच 
याही शक्तीचा आविष्कार चांगल्या व वाईट, सात्विक 
व तापसी स्वरूपात होतो. अशा प्रकारे अहंकार 
व असंतृष्ट्ता या जोडवृत्तीमुळे मनुष्याच्या बऱ्या- 
वाईट क्रियांचा अथवा वर्तनांचा उद्धव व विकास 
होतो हे आतापर्यंतच्या मनोवैज्ञानिक एथक्करणावरून 
सर्वाच्या थ्यानी येईल. प्रा, मॅक्डुगलसारखे. प्रसिद्ध 
पाश्चात्य आधुनिक मनोवेज्ञानिक वर्तनाच्या मूलभूत 
प्रेरणा म्हणून अनेक सहजप्रव्ृत्ति मानीत असले तरी 
या सर्व प्रेरणांचे अधिष्ठान उपयुक्त दोन प्रेरणातच 
आहे यात संदेह नाही, 
मानसिक सृष्टीवरील स्वामित्व 

विज्ञानाच्या विघातक ग्तेच्या संदर्भात मानवी 
भवितेव्यतेचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडविण्याची आपली 
जर खरीखुरी इच्छा असेल तर मानवी स्वभावाच्या 
वरील पृरथःकरणावरून हे निश्चित होते की त्यातील 
मूलभूत घटकांच्या अथवा प्रशरत्तींच्या तामसी भागाचे 
दमन वा उदात्तीकरण व सात्विक भागाचे परिपोपण 
होईल अशा उपायांची गरज आहे, सात्बिकतेवर 
तामसीव्रृत्ति मात करणार नाही असे प्रयत्न व्हाव- 
यास हवेत. हा प्रश्न अश्या रीतीने मनोवैज्ञानिक 
असल्याने हे उपाय व प्रयत्नही त्याच प्रकास्चे 
हवेत. म्हणून हे उपाय ब ते यशस्वीपणे 
वापरण्याची गुरुकिळी यांचा शोध हे आपल्या 
समस्येचे अंतिम खरूप आहे, ही समस्या सोड- 
विताना आपण सदेव लक्षात मात्र बाळगठे पाहिजे 
की अहंकार व असंवुष्टता हे मानवी खभावाचे 
निसर्गदत्त .असे मूलभूत घटक - असल्याने त्यांचे 


संपूर्ण उच्चाटन अशक्य आहे. व शक्‍य आहे 
असे वादासाठी ग्रहीत धरले तरी ते इष्ट होणार 
नाही, कारण त्यात विध्वंसक शक्तीच्या सुक्‍यावरोबर 
विधायक शक्तीचे ओलेही नाश पावेल. मानव- 
जातीची प्रगतीच खुंटेळ, तसेच प्रतिकूलतेशी झगडे 
करण्यातील आनंदही नष्ट होईळ, अद्य तऱहेने उच्चा- 
टन अशक्‍य असले तरी त्यामुळे हताश होण्याची मात्र 
मुळीच जरूरी नाही, मूलभूत घटकांची तीव्रता कमी 
करणे अथवा त्यांचे उदात्तीकरण करणे म्हणजे त्यांना 
उच्च घ्येवसिद्धीच्या कार्यास जुंपणे अगदी शक्‍य 
आहे. कोणतीही वस्तु नादा पावत नाही, परंतु तिचे 
र्पान्तर होऊ शकते, हा भौतिक सृष्टीतील नियम 
विशिष्ट अर्थाने मानसिक सृष्टीतही चाळू आहे. 
कोणाला कदाचित असे वाटण्याचा संमव आहे की 
भौतिक सृष्टीवर संपूर्ण खामित्व .मिळविणाऱ्याला 
मानसिक सृष्टीवर खामित्व मिळविणे . अशक्य का 
म्हणून मानावे ? याला उत्तर इतकेच की भौतिक 
सृष्टीलाच खामित्व तिच्या नियमाच्या चौकटीत 
राहूनच प्रात झालेले आहे. चौकट मोडून नव्हे. 
त्या सृष्टीतही मनुष्याला सुरवातीला लहरीप्रमाणे 
वाटेल ते करता येत नाही. अगदी याचप्रमाणे 
मानसिक सृष्टीबरीळ स्वामित्व पण तिच्या निय- 
माच्या चौकटीत राहूनच मिळविले पाहिजे, आजचा 
मजुप्यखभाव लक्षात घेता ही चोकट मोडणे ही 
साच्या शक्ती पलीकडची गोष्ट आहे. म्हणून ही 
मूज्यूत बाब लक्षात घेऊन तिच्याशी सुसंगत होतील 
असेच आपल्या उपायांचे स्वरूप हवे, नहून स्व 
प्रयत्न बिफठ होतील, हे उपाय कोणते, त्यांची कार्यं- 
वाही कशी करावयाची व त्यासाठी प्रत्यक्ष अनु- 


भब्ाचा मागोवा कितपत मिळतो हे पुढील लेखात 


पाहू. 
म 
(3.1 
र वळ 1:72: तटी 
२ र 
-पडनममी प 
गह "चसह' 


औ, वि. म. कुलकणी 


“६ शिवकल्याणांचा ” समग्र दराम स्कंध 


श्रीकुपेने शिवकल्याण या सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ कवीच्या 
भागवताच्या दरांमस्कंधावरील टीकेची समय्र प्रत 


मला नुकतीच उपल्ध झाली आहे. हस्तलिखित - 


संपूर्ण स्वर्पात उपल्ब्ध झाले आहे हे खरे; तथापि 
दिवसेदिवस ते काळाच्या व कसरीच्या भक्ष्यस्थानी 
पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचे मायक्रो 
फिल्मिंग ? होणे अत्यावश्यक आहे. ह 

दशमस्कंधाच्या या पोथीच्या एष्ठाचा आकार नेहमी- 
प्रमाणे २० > १६ सेटिंमीटर आहे. चांगल्या हस्ता- 
क्षरात बहुतेक पोथीचे लेखन झालेले आहे. तथापि 
सर्व अथ्यायातून एकाच लेखकाचे हस्ताक्षर दिसून येत 
नाही, एकूण अध्यायाची संख्या .मूळ भागवताच्या 
ददामस्कंधाप्रमाणे ९० च आहे. यातील फक्त अध्याय 
क्रमांक ८७ हा हस्तलिखित रूपात उपलब्ध नाही. 
सुदैव एवढेच की तो मुद्रित रूपात 'संप्रात आहे. या 
८७ व्या अध्यायात ' वेदस्तृतिः आलेली असून 
मूळच्या केवळ ५० 'छोकांवर दिवकल्याणांनी २६०० 
ओव्यांची प्रदीधे टीका लिहिली आहे, ओवीसंख्येच्या 
दृष्टीने ह्या सवे अध्यायांतीळ हा मोठा अध्याय होय, 

उपळब्ध हस्तलिसिताचा कागद अतिशय जुनाट 
असून त्यातील बहुसंख्य पृष्े जीण- शीण अवस्थेत व 
दिवसेदिवस तुकडे पडू लागलेली अशी आहेत, ९० 
अध्यायांची मिळून ओवीसंख्या ४४,१५२ ड्तकी 
भरते, यापूर्वी संपूण प्रत उपलब्ध नसल्याने या टीकेच्या 
ओवीसंख्येविषयी बाड्मयेतिहास लेखकांनी तर्काने 
विविध मते व्यक्त केलेली आढळतात. * महाराष्ट्रसार- 
स्वत'कार .श्री. वि. ल, भावे यांनी- “ शिवकल्याण- 
स्वामींच्या दशमस्कंधावरील टीकेची ओवीसंख्या 
जबळजवळ एक लक्ष आहे असे म्हटले आहे. तर 
ही संख्या ९०,००० आहे असे के, आजगावकर यांनी 
आपल्या * प्राचीन मराठी संतकवि? या अथात 
लिहिले आहे. प्रत्यक्ष ओवीसंख्येचा आकडा मातर 
वरीलप्रमाणे अर्धलक्षाच्या आतच आहे. 


अनुक्रमणिका 


यापूर्वी या महत्त्वाच्या टीकाग्रंथातील-' श्रीकृष्ण- 
जन्म? (५अव्याय ), ' रासपंचाच्यायी ' (५अध्याय ), 
व ' बेद्स्तुति? एवढा भाग प्रकाशित झालेला दिसतो. 
हा मुद्रित भाग म्हणजे ग्रंथाचा अल्पांशाच म्हणावा ! 
अमृतानुमवावरील “ नित्यानेदेक्य-दीपिका ? ( रचना- 
काल:- शके १५५७ ) या श्रेष्ठ टीकेचे कते म्हणून 
दिवकल्याणांचे नाव वाड्मयभक्तांना व अध्यात्मसाघ- 
कांना सुपरिचितच आहे. ज्ञानेश्वरांची परंपरा तशीच 
शिवकल्याणांची परंपरा आदिनाथापासून दिसते, 
याविषयी ग्रेथात काही ओव्या आहेत त्या अश्या : 
आदिनाथादि इया ख्याति । रांकरादि गुरुपक्ति । 
तेहि असो कृपामति । नित्यानंदांत || 
मी शिवनामांकित | नित्यानंद त्रिंमळ नामा | 
री (अ. ९० ओ. ४२० ४२१ ) 
याविषयी * महाराष्ट्र सारस्वतकारांनी ' “ शिवकल्या- 
णांचा पिता जो त्रिमळ तोच शिवकल्याणाचा गुरु 
व त्याचेच चतुर्थ श्रमातळे नाव नित्यानंद'' असे म्हटले 
आहे. (म० सा० पृ० ३५८ ), त्यांनी ९० व्या अध्या- 
यातील वर दिलेली दुसरी ओबीही उद्धृत केळी आहे. 
हा प्रचंड ग्रंथ श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे आरंभिळा जाऊन 
तेथेच त्याची समाप्ति झालेली दिसते. ग्रंथाच्या शेवटी 
र्चनाकालाचा उछे नाही. अध्याय १२ वा संपवि- 
ताना-“ शके १६६० शालिवाहन संवत्सर फाल्गुन 
वद्य पंचमी लेखन समास ” असा एक कालोळेख आहे; 
ब अन्य अध्यायांच्या शेवटी काही ठिकाणी शके 
१६६१ व शके १६६५ असेही उललेल़ आढळतात. 
6 हाके १६६२ रोद्र नाम संवत्सरे आषाढ शुद्ध 
दशमी रवीबारे समा ॥। ” असे तेथे म्हटले आहे, 
४९ व्या अध्यायाच्या शेवटी काही थोडे आत्म- 
पर लेखन आले आहे, त्यात शिवकल्याणांनी स्वतःला 
6 विषयाक्रांतचित्त ” असे म्हणवून घेतले आहे, 
पुढे ते म्हणतात की, ही गुरूने प्रेरिल्याप्रमाणे लिहिलेली 
हरिकथा मला तारील असा मला इृढविश्वास आहे, 


३५ 


नवभारत 


“ जो विषयाक्रांत चित्त । 
त्या मज हरिकथामृत । 
पावोनि मग तेणे स्वस्थ । नावेक जालों ॥ 
परि याचि मार्गे जाता । 
उलंघोनि भवसरिता | 
शरण मी भगवंता । पंढरीश्याते || 
जऱ्हि मिं स्वघमीं अनासक्त | 
प्राशितां हें कथामृत । 
कृपा करूनि भगवंत | तारील माते ” 
(अ० ४९, ओ. २४१-२४२ ) 
ग्रंथ समाततीच्या वेळी आपण ही टींका ' केवळ 
भक्तीत पुरःसरून ? लिहिली आहे असे म्हणून पुढे 
शिवकल्याणांनी आपली टीकालेलनाची विद्दिष्ट पद्धति . 
व्यक्त केली आहे. तीवरून त्यांचे संकोच-विस्ताराचे 
घोरणही ध्यानी येते. 


£ न्न ० कितक गरँय 1. 


सान्बय पद्पदाथ । 
लाउनि यथावत । वर्णिला असे || 
कित्येक ग्रेथ । 
वर्णिळा संकळिताथ । 
मनि धरूनि पदपदा्थ । देशभाष्रा निखळ || 
असो, निखिळ आशख्याइकेचा ठायीं । 
विस्तार केला नाहीं । 
निरूपण-प्रसंग जो कांहीं । तो वार्णिळा सविस्तर || 
( अ० ९० ! ४२४-४२६ ) 
कथाकथनापेक्षा तत्त्व्ञान- विवरणावर शिवकल्या- 
णांचा भर आहे. ग्रंथाची फलश्रति सांगतानाही 
ग्रैथवाचनाने '“ विवेकोत्पत्ति ” होईले व पुरु 
घार्थसिद्धि प्रात्त होतील, असेच त्यांनी म्हटले आहे. 
आपल्ा प्रस्तुत ग्रंथ हा मुक्‍त, मुमुक्ष व संसारी या 
तिन्ही प्रकारच्या लोकांकरिता आहे, हे आवर्जून 
सांगतल्यावरही दिवकल्याणांनी अशी सूचना देऊन 
ठेविळी आहे की या ग्रंथातील शास्त्रा थ जो आहे तो 
अभिज्ञांकडून समजावून ध्यावा, कारण तो साधारण 
जनांना सहज समजण्याजोगा नाही. “ चारी पुरुपा- 
थांचि संपादन ? हे ग्रंथाचे फलित दिवकल्याण नि:सं- 
देहपणे सांगतात. त्यातही अनुक्रमाने  त्रम्हात्मेक्य * 


३६ 


कसे साधले जाईल हे सुस्पष्ट रीतीने कथन केलेले 
आहे. 
भगवंती प्रीति असतां । विधीने विषय सेवितां । 
ठुटोनि बिषयासक्तता । चित्तज्रोधन होये ॥ 
(अ. ९० : ४१३८) 
ही परमार्थसाधनाची खूण शिवकल्याण यथार्थपणे 
सांगतात व पुढील वाटही दाखवून देतात, ती लक्षणीय 
आहे. शिवकल्याणांच्या दरामामधील यापूर्वी उपल्ब्ध 
झालेल्या दहा-अकरा अध्यायावरून साहित्यपंडितांनी 
त्यांचे ठेखनपद्धतीविषयी व वेदान्त-विवरणाविधयी बरेच 
गोराने लिहिले आहे, 

“ दुरुमासारखा कृष्णलीलांनी मरलेला कथाभाग, 
पण त्याचा सर्वभर परमाथेपर अभ्रे लावन त्या लीलां- 
च्या मिषांनी भगवतांनी अज्ञानी लोकास काय उपदेळा 
केला हे ' शिवकल्याणी ? या टीकेत सांगितळे आहे 
अज्ञ लोकास प्रतृत्तिमार्गाकडून, वळवून 
निद्वृत्ति मार्गाकडे नेणारी ही टीका मुमुक्ष्स फारच 
आल्हादजनक वाटेल ? ी 


वि. ढ. मावे ( महाराष्ट्र सारस्वत ए. २५६) 


€ दुशमटीका व अमृदानुभव टीका हे दोन्ही 
टीकाग्रंथ आहेत. तरी ते स्वतंत्रप्रश व पूर्गानुमवी 
अशा सत्पुरुषाच्या वाणीतून प्रकट झाले असल्यामुळे 
त्याची योग्यता फार मोठी आहे. दाम संपूण मिळता 
तर फार चांगले झाळे असते ?? 
छ, रा. पांगारकर ( मराठी वाड्मयाचा इतिहास 
खंड २ प. ५२० ) 
€ श्रीकृष्णाच्या रासक्रीडेविषयी कोणाची कह्यीही 
मते असोत, परंतु या विषयावरील शिवकल्याणांचे 


“भाष्य एकवार अवऱय वाचून मनन करण्यासारखे आहें 


यात संद्राय नाही. * थिऑसफी ? या घमपथाची 


संस्थापिका ब्छन्हाट्स्कीबाई रासक्रीडेवर आक्षेप 
घेणाऱ्या लोकांना शिवक 


शं ल्याणांचे रासक्रीडेवरील भाष्य 
वाचण्याची शिफारस करीत असे ह 


ज. र, आजगांवकर (प्राचीन मराठी संतकवि ए.३७५) 


(11 ्ी 
मूळ भागवतातील शुंगारा्थक शब्द त्यांनी टाळलेळे 
नाहीत. परतु एकंदर वृत्ति व बातावरण त्यांनी असे 
राखले आहे की, त्यांची अध्यात्माची भूमिका सुटत 


“ शिबकल्याणांचा ** समप्र दशम स्कंध 


नाही. एक अवघड काम शिवकल्याणांनी संयमाने 
आणि सरळपणे केळे असल्याचा प्रत्यय येतो ? 
: रा. श्री. जोग 
( मराठी वाडूमयाभिरुचींचे विहंगमावलोकन पृ. ९५) 
उपर्युक्त रीतीने गोरबिल्या गेलेल्या शिवकल्याणांच्या 
दुगामाचे आलोडन करताना आणखी एक विदोष 
दिसून येतो तो असा की त्यांनी आपली टीका पदपद्धती- 
नुसार केळी आहे. मूळ “छोकातील प्रत्येक पदाचा 
अथ, संदर्भ व आदाय ल्यांनी ' देशभाष्ेत ? सुस्पष्ट 
रीतीने उलगडून सांगितला आहे. जेथे जेथे विशेष 
भाष्य करावेसे वाटले तेथे सविस्तर विवरण केळे आहे. 
६ श्रीधरी टीके'चा मागोवा घेत आपण पुढे जात आहो 
असेही दिवकल्याणांनी नमूद केलेळे आहे. अर्थात्‌ , 
श्रीधरी टीका पाहिळी असली तरी जे लिहावयाचे ते 
“८ आपली मति प्रमाण ” करून लिहावयाचे हेही 
शिवकल्याणांचे वैशिष्टय आहे असे म्हटले पाहिजे. ही 
टीका म्हणजे एक प्रकारचे आपमप्रचीतीचे बोलणे 
आहे, याचा पडताळा प्रस्तुत ग्रंथात वारेवार येतो. 
प्र्येक अध्यायाच्या उपक्रम व ' उपसंहार यामध्येही 
शिवकल्याणांची स्वतंत्र टीकादृष्टि, गुरु विषयीची 
अपरंपार भक्ति, व श्रीविठ्ठलावरील आत्यंतिक निष्ठा 
दिसून येते. 
आपण पूर्वी संसारामध्येच रमलो. सद्गुरूंनी आप- 
णास भगवंताची जोड करून देणारे हे जे “ भागवत” 
त्याचे रहस्य सांगितले व म्हणून हा ग्रंथ आपण 
लिहिला हे कबींनी वारंवार स्पष्ट केळे आहे... ... 
6 एवं सुख्योपास्य आणि सद्वति। 
भगवंताची गुणकीर्ति । 
प्रवतेन माझा हितिं । 
उपदेशिली मज गुरुबरये ॥ 
तया लाहोनि प्रसदाते । 
आदरिले इंथे हरियेत ” 
असे ते म्हणतात, श्रीकृष्ण तोच विद्ल, ही दिव- 
कल्याणांची श्रद्धा ग्रेथमर दिसते. 
विछठळाच्या भक्तिभावाने भाल्न गेलेले त्यांचे मन 
अनेक ओव्यातून प्रकट झालेले या ग्रेथात दिसून येते, 
हा ग्रंथ म्हणजे महाराष्ट्राच्या भागवत-संप्रदायाच्या 


साहित्य-भांडारातीह एक अमूल्य ठेवा आहे असे 
निभ्रान्त म्हणावेसे वाटते. 
कै. ग. त्र, मोडक यांनी या बुह्दय़रंथातील “ श्री- 
कृष्णजन्म ? व ' रासपंचाध्यायी ? हे एकूण दहा 
आध्याय मोठ्या पारिश्रमाने १९०४ साली प्रकाशित 
केळे, इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्या सूचनेवरून त्यांनी 
सुळावरहुकूम ळेखनरीति ठेवून आपले ग्रंथ मुद्रित केले, 
हे विशेष, मात्र हेही ग्रंथ आता उपल्ब्ध होत नाहीत 
असा अनुभव आहे. 
आता हा संपूर्ण ग्रंथ, निदान “ शिवकल्याणांच्या 
दशमातीळ निवडक वेचे ” तरी अभ्यासकांसमोर, 
उपल्ब्ध सामग्रीच्या आधारे येणे अवश्‍य आहे असे 
वाटते. 
मुद्दाम निदेशिण्याजोगी सोंदर्येस्थळे व तत्त्वविवरण- 
स्थळे शिवकल्याणी टीकेत ठायी ठायी आहेत, तथापि 
शिवकल्याणांच्या निवेदनशेलीचा व भाषासरणीचा 
नमुना म्हणून अध्याय ३९ मधील काही ओव्या येथे 
उद्‌धुत करून हा लेख संपवितोः 
श्रीकृष्णास गोकुळाहून मर्थुरेस नेण्याकरिता अक्रूर 
आला, त्यावेळी गोपरित्रयांनी अतिदाय शोक केला 
त्यावेळचे हे वर्णन आहे. प्रथम श्रीकृष्णाच्या सुखद 
सहवासाचा लाभ करून देऊन नंतर त्याचा दुःसह 
विरह घडवून आणेणाऱ्या विधात्याला त्या गोपी बोळ 
लावीत आहेत- येथील मूळ संस्कृत “छोकाचा अथ 
असा- र 
“ (हे विधात्या ) काळ्याकुरळ्या केसांनी शोभ- 
णारे, सुंदर गाळाचे व उंच नासिकेन शोभणारे असे 
श्रीकृष्णाचे शोक वूर करणारे, मंदहास्ययुक्त रम्य 
मुखकमळ आम्हाला दाखवून थोड्या वेळात ते तू 
दृष्टीआड करतोस; - हे तुक्षे करणे खचित दुष्टपणाचे 
आहे, ! ” (अ. 'छोक २० ) 
[ यस्त्वप्रदर्यासितकुंतलावृत । 
मुकुंद वक्‍त्ं सुकपोलमुन्नसम्‌ 
शोकापनोदस्मितलेशसुंदरम्‌ । 
करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥ ] 
या होकावर शिवकल्याणांनी मूळास धरून पण 
रमणीय व.सालंकृत असे भाष्य मराठीत केळे आहे ; 
ते लिहितात -7 


३७ 


नवभारत 


६ मुकुंद जो मुक्तिसदन । श्रीकृष्ण गैदानंदन परमानंदप्रद । मुनि-ध्यान-घ्येय ॥ 

तया श्रीकृष्णाचे श्रीवदन । आमुते दाविले प्रथम ॥। नाना जन्मसहसी करूनि । आचरोनि सुकतश्रेणि 

जया श्रीमुखावरी । शाम कुंताळचिया हारी । योगीं आणिति ध्यानिं । परि सौकर्ये करिंनये | 
येऊनि, शोभा साजिरी । अतिशयेंसिं बाणली ।| . . . तया निज-मानस-मोहनाते । सुंदरा श्रीमुखाते 

एं आधीच कृष्णमुखाकृति । वरि आलि केशपंक्ति नेणोनि आमुच्या अधिकारांतें । दाउनियां प्रथम ॥ 

ते आठविता मुख्संपात्ति । फुटो पाहाति हृदये ॥ ... आता का परोक्ष करिसि | आम्हां दीनासि कां दुःख देसि 
तया मुलमंडळिं नाशिक । । ते मुलसाहशाचि देल विचारता निज मोनसिं । तुझे हे निक कमे नव्हे ॥ 
अतिरदायेंसि सुरेख । ऱ्हस्व ना दीध ॥ ... 

एवं परमप्रेमास्पद । श्रीकृष्ण वदनारविंद (अध्याय ३९ -२१२-२२८) 


(क्रि >€>€€>€€€>€>€€>€€>€>€>€>€>€3€><€><€3<€9 


“ नवभारत ” मासिक 
जाहिरातीचे दर 
सबंध पान अर्धे पान पाव पान 
रु. ६० । रु. ३५ रु. २० 


, कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 

, घावल्या मजकुराजरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, 
, वर्षातील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यात २० टक्के सवलत, । 

. जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावस्तायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल, 

जाहिरातीसंत्रंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 


२ 


: « 


व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 
प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


'€3€3€3€>€>€>€>€><€>€3€€9><€><€>€><€3><€>€>€3>8 
(छी€9€3€3>€9>€3€9>€9€3>€>€9>€>€3€3€53€3€3€3€3€& 


ष्छि 


&€5€€*€3-€>€€3>€>€3€>€:€3€3€3€3€9 €9: र €€ 
34 


“ऐजरञा अः 
"कखगघरचिछनसजन, 
७.-&. दध“ 


-पफबशमखरळन् 
“चस कठ 


श्री. शंकर शारंगपाणी 


करुश्वेव्हणाहीतील. कलाप्रवाह:१: 


आठ मार्च १९६३ रोजी मोस्कोमध्ये रशियन 
साहित्यिक व कलावंत यांच्या प्रातिनिधिक मेळाव्यापुढे 
क्रुश्‍चेव्हने पाच तास प्रदीधे भाषण केळे. या भाषणाचे 
पडसाद रशियात व रदियाबाहेर सर्वत्र उमटले. या 
भाषणात क्रुश्‍चेव्हने रशियात साहित्यिकांना व इतर 
कलावंतांना आजवर जे थोडेबहुत कलानिर्मितीचे 
स्वातंत्रय मिळाले होते, ते यापुढे मिळणे शक्‍य नाही 
ब्र कलावंतांना आता, पक्षशिस्तीचे जोखड मानेवर 
वागवून कम्युनिस्ट नीतिनियमांच्या चौकटीतच कला- 
निर्मिती करावी लागेल असा स्पष्ट इशारा दिला ! 
त्याचबरोबर स्टॅलिनवादविरोधी जो उदारमतप्रबाह आज 
गेली दहा वर्षे रशियात वहात आला आहे त्याला 
प्रतिबंध करण्याचा निर्धारी क्रुश्‍चेव्हने या भाषणात 
व्यक्त केला, म्हणूनच या भाषणाला केवळ लेखकांच्या 
दृष्टीने नव्हे .तर रशियन समाज व राजकीय जीवन 
यांच्या विकासाच्या व्यापक दृष्टीनेही विशेष महत्त्व प्राप्त 
झाले, स्टॅलिनवादविरोधी मोहिमेचा आजवर क्रुश्चेन्हच 
प्रपुख सुत्रधार होता. म्हणूनच स्टॅलिनच्या दहान्या 
मृत्यूदिनानंतर तिसऱ्याच दिवशी केलेल्या भाषणात 
क्रुवचेव्हने त्याचा कृतज्ञतापूर्वक महिमा गावा ही 
घटना अनेक दृष्टीनी सूचक होती; आणि या घटनेला 
जी साहित्यिकांच्या मेळाव्याची पाश्वभूमे होती तीही 
अर्थपूर्ण होती. गेल्या दहा वषात रक्षियातील सामा- 
जिक व सांस्कातिक क्षेत्रात फक्त साहित्यालाच विशेष 
स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले होते. ही विशेष 
सवलत देण्यात आली होती याचे कारण आपल्या 
स्टॅलिनाविरोधी मोहिमेचे प्रमावी माध्यम म्हणून 
करुरचेव्हने आजवर साहित्याकडे पाहिले होते व त्यासाठी 
त्याचा उपयोग करून घेतला होता. म्हणूनच आत्ता 
साहित्यिकांना पक्षशिस्तीची वेसण घालण्याचा इरादा 
जाहीर करून क्रुश्‍चेव्हने स्टेलिनवादविरोधी मोहिमेलाच 
अटकाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे की काय हा 
प्रश्न अनेकांना पडला आहे. 


१९५३'च्या मार्च महिन्यात स्टॅलिन मृत्यू पावला 
व रशियाच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात भयानक 
पोकळी निर्माण झाली. जीवनाच्या सव क्षेत्रावर 
सर्वकष हुकमत गाजविणाऱ्या हुकुमशाहाच्या मृत्यूनंतर 
त्याच्या गादीवर कोणी बसावे याब्रद्दळ' त्याच्या 
अनुयायांमध्ये स्पर्धा उत्पन्न होणे साहजिकच होते. या 
सत्तास्पर्धेमुळे कम्युनिस्ट राजवटीतील दडपशाहीची 
यंत्रणा आपोआपच ढिली पडली व सर्वत्र नवे वारे 
संचारू लागले, नव्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जाऊ 
लागल्या. या नव्या मोकळ्या बातावरणामुळे अनेक 
वर्षांत प्रथमच साहित्यिकांना या नव्या आशा- 
आकांक्षांना वाचा फोडणे राक्‍्य झाले व पक्षाच्या 
साहित्यावरील नियेत्रणाला सावध व अप्रत्यक्षपणे 
आव्हान देता आले, १९५३ च्या अखेरीस व १९५४ 
च्या आरंभी पक्षाच्या साहित्य व कलाविषयक विचार- 
सरणीवर टीका करणारे अनेक लेख श०एछा धा 
या साहित्यप्रधान मासिकात प्रसिद्ध करण्यात आले, 
त्याचप्रमाणें नव्या वातावरणातील. लोकांच्या भाव- 
भावनांना कलात्मक आविष्कार देणारी प्रसिद्ध लेखक 
इल्या एऱ्हेनबर्ग याची 1७०७ ही गाजलेली कादंबरीही 
१९५४ च्या मे महिन्यात क्रमशः प्रसिद्ध होऊ 
लागली, अर्थात्‌ या लिखाणाला साहित्यक्षेत्रातील 
पक्षप्रतिनिधी व फौजदार ( कॉमिस्सार ) यांच्याकडून 
विरोध होऊ लागलाच. या बंडखोर लिखाणाचा 
अधिकृत, सोव्हिएट लेखकसंघटने- ( .श1६618 
एग ) कडून निप्रेध करण्यात आला, पण हा 
निघेध केवळ शाब्दिक असल्यामुळे त्याला काही अर्थ 
नव्हता. त्यामागे शासनसंस्थेचे सक्रिय पाठवळ नव्हते. 
बंडखोर लेखकांवर शिस्तमंगाचा इलाज अगर इतर 
कोणतीही दंडयोजना करण्यास कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी 
नकार दिला, याचा परिणाम म्हणजे पहिल्याच फेरीत 
लेखकांमधीळ पुरोगामी ब उदार गटाचा विजय झाला 


३९ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


व पक्षवादी प्रतिगामी गटाला केवळ शाब्दिक निष्रेधावर 
समाधान मानून घ्यावे लागले | 
पक्षनिष्ठेपेक्षा कलानिष्ठा भ्रेष्ठ 

१९७५४ च्या डिसेंबरमध्ये सोव्हिएट लेखक- कॉँग्रेसचे 
दुसरे अधिवेशन भरले. त्या अधिवेशनात वंडखोर 
साहित्यिकांनी आपल्या * चुकां ' वद्दढ ओपचारिक 
पश्चात्ताप व्यक्त केला; पण तरीही साहित्यात 
पक्षनिठ्ठेपेक्षा कलात्मक गुण श्रेष्ठ समजण्यात यावा, 
अशी त्यांनी मागणी केली. आश्चर्याची गोष्ट 
म्हणजे या त्यांच्या * पाखंडी ' मागणीव्रद्वल पक्षाने 
त्यांना धारेवर न धरता उलट अप्रत्यक्ष उत्तेजन 
दिळे. १९५५ व १९५६ या दोन वर्षांत या पुरो- 
गामी बडंखोर साहित्यिकांव्द्वळ पक्षाने सहिष्णु 
वृत्तीचे उदार धोरण स्वीकारळे, १९५६ च्या फेब्रुवारीत 
पक्षाच्या विसाव्या अधिवेशनात क्रुश्रेम्हने स्टॅलिन- 
विरोधी भाषण करून नवा इतिहास निर्माण केला. 
त्याच्या या भाषणाने साहित्यातील वंडखोर प्रवृत्तींना 
आणखीच उत्तेजन मिळाले, या अधिवेरानानंतरच्या 
खळअळीच्या काळात पक्षाची साहित्यावरील हुकमत 
झुगारून देण्याचा प्रयत्न करणारे अनेग लेख, कथा, 
कादंबऱ्या व कविता प्रसिद्ध झाल्या, इतकेच नव्हे तर 
पक्षनियंत्रणासख्राली असलेल्या सोव्हिएट साहित्य संघा- 
तून फुटून निघून मॉस्क्रोतील लेखकांची स्वतंत्र संघटना 
स्थापन करण्याचा धाडदी प्रयत्नही करण्यात आला, 
कम्युनिस्ट राजवटीत. जिथे जीवनाची सव क्षेत्रे करड्या 
पक्षरिस्तीने नियेत्रित केली जातात- पक्षीय नियंत्रणा- 
पासून मुक्त अशी खतंत्र संघटना स्थापन करण्याचा 
हा साहित्यिकांचा प्रयत्न खरोखरच क्रांतिकारक होता. 
कारण हा प्रयत्न यदास्वी झाला असता तर पक्षाच्या 
हुकुमतीला प्रभावी आव्हान दिळे गेळे असते, पण 
म्हणूनच हा प्रयत्न अखेरीस दडपून टाकण्यात आला, 


स्टॅलित्तविरोधी मोहिमेचा फायदा 

१९५६ मधील स्टॅलिनवादविरोधी मोहिमेमुळे रशिया- 
तीळ उदारमततप्रवृत्तींना जोर चढला व कम्युनिस्ट राजवट 
व समाजजीवन यावर उघड टीका करणारे लिखाणही 
खुलेपणाने प्रसिद्ध होऊ लागळे, याचा परिणाम म्हणजे 
“समाजवादी वास्तववादा- (8०५1४]186 1९81180) ) 
ह्या प्राधान्य देण्याची पक्षपुरस्कृत साहित्यप्रवृत्ति बद- 


नाम झाली व पक्षाच्या अज्ञिनुसार “ समाजवादी 
वास्तव ” रंगवणाऱ्या साहित्यिकांची रंगसफेती करणारे 
कारागिर ( ४४11811615) म्हणून उघड हेटाळणी 


- होऊ लागली, पण १९५६ च्या ऑक्टोबरमध्ये हंगेरीत 


रशियन वर्चस्वाविरुद्ध उठाब्र झाल्यानंतर रशियन राज्य- 
कर्त्यांनी पुन्हा स्टॅंटिनवादी समाजः्यवस्थेचे समथन 
करण्यास सुरवात केली, या काळात क्रुश्‍चेव्हने प्रतिगामी 
व पक्षवादी साहित्यिकांच्या गटाला उघंडपणे पाठिंत्रा 
दिला. यानंतर काही काळ बंडखोर साहित्यिकांना वेसण 
घालण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आला.' पण हा 
प्रयत्न फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण या 
बंडखोर साहित्यिकांना आता राशयात अफाट 
लोकप्रियता ढाभली होती. या लोकप्रियतेमुळेच हे 
वंडखोर साहित्यिक या नव्या दडपणाळा उघडपणे 
विरोध करू लागले, यामुळे कुर्चेव्हने साहित्यिकांच्या 
मेळाव्यात भापणे करून बंडखोर साहित्यिकांनी जर 
आपले वर्तन सुधारळे नाही तर त्यांना कडक दिक्षा 
करण्यात येईल अक्की उघड धमकी देण्यास सुरबात 
केली ! १९५७ मध्ये अशाच एका लेखकांच्या मेळा- 
व्यात भाषण करताना कुडचेव्हने निःसंदिग्ध शब्दात 
इद्यारा दिला : “ हंगेरीतील घटनांपासून सोव्हिएट 
नेत्यांनी योग्य तो धडा घेतला आहे म्हणूनच हंगेरी. 
ताठ ठलकांचे अनुकरण करण्याची सोव्हिएट लेलकांना 
कधीही संधी देण्यात येणार नाही. हंगेरीतील सुमारे 
डझनभर प्रमुस्व लेखकांना हंगेरीयन पक्षनेत्यांनी जर 
वेळीच आवरे असते तर हंगेरीत प्रतिक्रान्ति घडून 
आढी नसती. म्हणून हंगेरीयन लेखकांच्या इथल्या 
मित्रांना, आमुचे एवढेच सांगणे आहे की वेळ आली तर 
बाटेल तितकी कडक उपाययोजना करताना आमचा 
हात जरा देखीळ थरथरणार नाही. “ कुरचेव्हच्या 
या्‌ धमकयामुळे व आवेशामुळे या समेत हजर अस- 
छेळे एक दोन साहित्यिक भीतीने फिट येऊन पडले ही 
बातमीही त्यावेळी प्रासद्ध झाली होती 1१ 

पण या धमक्या देऊनही बंडखोर साहित्यिकांनी 
माघार घेण्याचे नाकारळे, याचे कारण स्टॅलिनच्या 
गुत्यूनतर सावतरिक दडपशाहीचा रशियन राज्यकत्यीनी 
त्याग केल्यामुळे या धमक्या कृतीत उतरविणे तितकेसे 
सोपे नव्हते, च त्यामुळे त्या तितक्‍याशा भीतिदायकही 
नव्हत्या. स्टॅंलिनशाहीत बंडखोर अगर अप्रिय 


४० 


कुश्चव्हशाहीतीळ कलाप्रवाहू 


लेखकाला गुन्हेगार म्हणून वागवण्यात येई, आता 
बंडखोर लेखकांच्या वर्तनाला “ गुन्हा ' समजण्यात 
येत नव्हते. त्यांच्या ब्रेशिस्त वतनाचा ब लिखाणाचा 
उल्लेख क्रुश्रेव्हही “ चुका ' असा करीत होता. चुका 
करण्याच्या अपराधावद्दळ लेखकांना कडक शिश्षा 
करणे खुद्द क्रुश्रेव्हलाही शक्‍य नव्हते. त्याचबरोबर 
नब्या राजवटीतील उदार धोरणाचा फायदा घऊन बंड- 
खोर साहित्यिकांनी असहकाराचा मार्गही स्वीकारण्यास 
सुरूबात केली. १९५७ च्या मेमध्ये सोव्हिएट लेखक 
संघाच्या अधिवेरानांत पक्षप्रतिनिधींनी व पक्षवादी 
लेखकांनी बंडखोरांवर त्यांचे नाव घेऊन उघड हलला 
केला व त्यांच्या बेशिस्त वर्तनाबद्दल उघडपणे जाबही 
विचारला, हे अधिवेशन तीन-चार दिवस चालले, 
पण त्यात बंडखोर लेखकांपैकी एकानेही तोंड उघडले 
नाही. संघटितपणे मोन पाळून त्यांनी राज्यकर्त्यांचे 
दडपण अयशस्वी ठरवले, 


पास्टरनाक प्रकरण 


१९५८ च्या ऑक्टोत्रर नोव्हेंबरमध्ये पास्टरनाक- 
विषयीचे बादळ उठले, पक्षवादी साहित्यिकांनी बंडखोर 
ळेखकांविरुद्ध पुन्हा एकदा जोराचा उठाव केला. 
“६ डॉक्टर झिवेंगो ” प्रकरणाचा फायदा घेऊन त्यांनी 
दहदातीचे वातावरण निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला 
( उदाहरणार्थ, पास्टरनाकशी संत्रंध ठेवल्यात्रददह ब 
त्याच्या कवितांचे हस्तलिखित जवळ वाळगल्यात्रद्दल , 
दोन तरुण कवींना सैत्रेरियात श्रमदानासाठी पाठवि- 
ण्यात आठे ), या दहशतीमुळे बंडखोरांनी काही काळ 
मौन स्वीकारळे पण त्याबेळीही एऱ्हेनबर्गसारख्या 
प्रथितयश लेखकांनी पास्टरनाकचा निब्रेध करण्यास 
नकार देऊन आपली सहानुभूति कोणत्या बाजूस आहे 
ते स्पष्ट केळे, पास्टरनाक-प्रकरणांने सोव्हिएट राज्य- 
कृत्यांना आणखी एक महत्त्वाचा धडा शिकवला, 
पास्टरनाकसारख्या थोर लेखकांना “ डुक्कर  बेगेरे 
शिष्या अगर धमक्या दिल्यामुळे आपले उद्दिष्ट सफल 
होण्याऐवजी रद्षियाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मात्र कमी 
होते व सोव्हिएट राजकर्त्यांचा असंस्कृतपणाच जगजाहीर 
होतो, म्हणूनच धमक्या देण्याऐवजी चुचकारून व 
सवलती देऊन लेखकांना बश'करून घेता आले तर ते 
जास्त फायद्याचे ठरेल, 


1.भा, ६ 


अनुक्रमणिका 


राज्यकर्त्यांना झालेल्या या नव्या जाणीवेचा परिणाम 
लगेच दिसून आला. वंडखोरांना चुचकारण्यासाठी 
राज्यकर्त्यांनी नवे धोरण स्वीकारले, पास्टरनाकविरुद्ध 
शिब्याश्यापांचा गदारोळ उठविण्यात पुढाकार घेतलेल्या 
लेखकसंघाच्या प्रमुख चिटणीसाची - सुकॉव्हची-उचल- 
बांगडी करण्यात आली. त्या जागी तुलनेने मबाळ 
अश्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली, त्याचप्रमाणे 
पक्षवादी लेखकांची इतरही अश्याच जत्राबदारीच्या 
जागांवरून उचल्बांगडी करण्यात येऊन त्यांच्या 
जागी उदार प्रवृत्तींच्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यात 
आली. पण या सवलतीने बंडखोर लेखकांचे पुरते समा- 
घान झाले नाही. त्यांचा असहकार थोड्याफार प्रमा- 
णात चाळूच राहिला. १९५९ च्या मेमध्ये अखिल 
सोव्हिएट लेखक परिषदेचे तिसरे अधिवेशन भरले. त्यात 
क्रुश्वव्हनेही भाषण केळे, पण एऱ्हेमूवर्ग, सिमॉ्नॉन्ह, 
य्युदिन्त्सेव, कॅब्हेरिन्‌ आदि बंडखोर लळेखकांपैकी 
कोणीही त्यातील चर्चेत भाग घेतला नाही. या अधि- 
वेदानातही त्यांच्या लिखाणावर पक्षवाद्यांनी जोरदार 
हल्ला केला, क्रुश्चव्हनेही साहित्यात आत्मनिष्टेपेक्षा पक्ष- 
निष्ठा श्रेष्ठ आहे हा नेहमीचा मुद्दा ठामपणे मांडला, 
पण आपल्या भाषणात बंडखोरांबर टीका करण्याऐवजी 
पक्षनिठ्ठेच्या सिद्धांताचे समर्थन करण्यावरच त्याने भर 
दिला ब ' चुकार ' लेखकांब्रद्दळ सहिष्णु वृत्ति बाळगून, 
त्यांना आपल्या चुकांची जाणीव करून देऊन, योग्य 
मार्गावर आपखुश्ीने येण्याची संधी देण्यात याबी असा 
आदेद्ा दिला, या त्याच्या मवाळ धोरणामुळे बंडखोर 
लेणकांना' आणखीच उत्तेजन लाभले. 


बंडखोर लेखकांचे आगेकूच 

या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम म्हणजे १९५९ 
ते ६२ या तीन वर्षांत बंडखोर लेखकांनी साहित्यिक 
संघटनांतील ब नियतकालिकांतील अधिकाराच्या 
आणखी जागा कात्रीज केल्या, “ कलात्मक साहित्याचे 
प्रचार स्वराते ? ( ॥॥०७॥४॥॥0॥ एपा'९व्ेप 
81810 1६९४01९ ) हेही त्यांच्या ताब्यात 
आल्यामुळे अंडखोर लेखकांना व्यासपीठ मिळवून 
देण्याचे कार्य त्यांना सुलभपणे पार पाडता आले. 
लेखक व कवि यांच्या कलाकृतीचे श्रोत्यांसमोर जाहीर 
वाचन करण्याची व्यवस्था करण्याची , जजाबदारी याच 


४१ 


नवभारत 


खात्याकडे असल्यामुळे यानंतर येवतुशेंको वगरे 
बंडखोर कबींना जाहीर काव्यवाचनाच्या प्रयोगामुळे 
अफाट लोकप्रियता लाभू शकली, या काळात बंडखोर 
छेखकांच्या पाखंडाविरुद्ध पक्षवादी लेखक व साहित्य 
संघटनांमधील पक्षप्रतिनिधी यांनी कडवेपणाने हछा 
चढविला, पण पक्षनेत्यांनी साहित्यातील या दोन- 
पक्षवादी व कलावादी- प्रवरत्तींमधल्या शीतयुद्धात 
उघडपणे कोणालाही पाठिंब्रा न देण्याचे धोरण स्वीकार- 
ल्यामुळे या हळ्याची उपेक्षा करणे बंडखोर लेषकांना 
शक्‍य व सोईंचे ठरठे. १९६१ च्या मेमध्ये “ कोम्यु- 
निस्ट ? मासिकाच्या अंकात क्रुकचेव्हचा “ सोव्हिएट 
साहित्य ब कला ” यावरील लेख प्रसिद्ध झाला. त्यात 
क्रुचेव्हने “ सोव्हिएट लेखकांच्या कार्याबद्दल सर्व- 
सामान्यपणे पक्षाला समाधान वाटत आहे ” असा 
हवाला दिल्यामुळे तर बंडखोरांच्या लिखाणामुळे 
साहित्यात अराजक माजले आहे अशी पक्षवाद्यांनी 
केलेली ओरड व्यर्थ ठरली | 


पक्षवाद्यांची कोल्हेकुई 


पक्षवाद्यांचा मुख्य आरोप हा होता की या बंड- 
खोरांचे लिखाण पक्षाच्या तत्त्व्ञानाविरुद्ध आहे व 
पक्षनिषठ्ठेरेवजी कलानिष्ठा श्रेष्ठ मानल्यामुळे बंडखोरांनी 
साहित्यावरील पक्षाचे नियंत्रण झुगारून देण्याचा चंग 
बांधला आहे. या उलट बंडखोरांनी आपले लिखाण 
पक्षीय तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने योग्य आहे की नाही या 
प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे कटाक्षाने टाळळे ब साहित्याचे 
मूल्यमापन कल्यगुणांच्या निकषांवर करण्याचा अट्ट- 
हास धरला, त्यामुळे त्यांच्यात एकमत अगर समझोता 
होण्याचा प्रश्नच नव्हता, या वादात कुडचेव्हची तट- 
स्थता बंडखोर लेखकांच्या बाजूसच झुकत होती. 
स्टॅलिनवादविरोधी मोहिमेवर आपली' प्रतिष्ठा व लोक. 
प्रियता पणाळा लावल्यामुळे त्याच्या मोहिमेचे प्रमुख 
प्रचारक असलेल्या या बुद्धिवादी वर्गाला-ंडल्लोर लेष- 
कांना-नाराज करणे अगर गप्प बसवणे त्याला कठीण 
जाऊ लागले, पण त्याचबरोबर हे लेखक विशिष्ट ्म्या- 
देच्या पलीकडे जाणार नाहीत अगर अनावर होणार 
नाहीत याचीही काळजी घेणे जरूर होते, म्हणूनच या 


च्या जागी पक्षवादी लेखकांना कायम ठेवून बैडलोरांना 
मर्यादातिक्रम केल्यास या पक्षवाद्यांना पाठिबा देण्यात 
येईल ही दिलेली गर्भित धमकी कायमच ठेवली होती. 

१९६१ च्या ऑक्टोबरमध्ये सोब्हिएट कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या २२ न्या अधिवेशनाच्या प्रसंगी स्टॅलिनचे 
प्रेत ठेनिनजवळील थडग्यातून हलविण्याचा निर्णय 
घेऊन क्रुश्रेन्हने स्टॅलिनविरोधी मोहीम आणखीच तीव्र 
केली. याचा परिणाम साहित्यातही घडून आल्याविना 
राहिला नाही, खुद्द पक्षाच्या २२ व्या अधिवेशा- 
नात. * ७०४१1 ॥॥1/? या बंडखोरांच्या मासि- 
काच्या संपादकाने बंडखोर लेखकांची केफियत 
मांडली व “ कलेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा व मल्यवान 
घटक कलागुण हाच असतो, तोच जर" कलेत 
नसेळ तर ती कला कितीही उच्च हेतूने प्रेरित झाली 
असली तरी तिला अर्थ राहणार नाही ” म्हणून 
स्पष्टपणे भूमिका मांडली. त्याचप्रमाणे वस्तुस्थितीवर 
रंगसफेती करून केवळ पक्षप्रचाराथ फसवा आशावाद 
व्यक्त करणारे बेगडी वाड्मय लिहिण्याच्या प्रवृत्ती- 
विरुद्धही त्याने इत्यारा दिला. या उलट पक्षवादी लेख- 
कांच्या प्रतिनिधींनी प्रमुख बंडखोर लेखकांवर कडक 
टीका केली; एव्हढेच नव्हे, तर, कुश्रेव्हच्या स्टॅटिन- 
विरोधी मोहिमलाही त्यांनी आप्रत्यक्ष विरोध केला. या 
अधिवेशनात पक्षाच्या मव्यवर्ती समितीवर उमेदवार 
समासद्‌ (0६॥01१५६९ श्या ७61) म्हणून षि०एछा 
अर्ल च्या संपादकाची निवड करून बंडखोरांनी 
आणखी एक विजय मिळवला ! यानंतर १९६२ च्या 
एापढमध्ये मोंस्कोतील लेक संघाच्या पदाधिका- 
या निवडणुकीतील मतदानात हिरीरीने भाग 
८ आजचे ठखकांच्या गटाने अनेक उदार प्रवृ- 

निवडून आणले, 


रशिया-चीन संघर्षामुळे चढलेली धार 


र गेल्या वर्षीं व कुश्नव्हच्या स्टॅलिनविरोधी मोहिमेला 
तारे घर्षामुळे जासच धार चढली होती, 
त्यामुळे अनेक बंडखोर लेखकांना व त्यांच्या कला- 


कृतींना राज्यकत्यांनी जाणूनबुजून उत्तेजन दिले, प्रसिद्ध 


बंडखोर लेखकांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी त्याने लेखक न वचत येववुशेन्को-ज्याच्या कवितावाचनाच्या 
संघाच्या व महत्त्वाच्या नियतकालिकांच्या अधिकारा- भरून नाव होता. ८गोत्कोतीह व्टेडियश आोलांती 
7१ इतर नव्या दमाच्या लेखक- 

श्र 


कुरेव्हशाहीतील कलाप्रवाह 


कवींची ११००७६ व इतर प्रमुख मासिकांच्या संपा- 
दक-वर्गात नेमणूक करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनेक 
नव्या दमाच्या लेखकांना प्रकाशन-गुहामध्ये जबान- 
दारीच्या जागांवर नेमण्यात आले, “ इझव्हेस्तिया ? व 
€ प्रावदा ? या दैनिकांच्या स्तंभातून आता पक्षवादी 
_ लेखकांच्या भूमिकेवर व लिखाणांवर हला करणारे साहि- 
त्यही प्रसिद्ध होऊ लागले, ऑक्टोबरमध्ये येवतुशेंकोची 
स्टॅलिनवरील कविता ' प्रावदा "मध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध 
करण्यात आली, या कवितेत केवळ थडग्यात पुरलेल्या 
हुकुमशहावर टीका नव्हती, तर त्याच्या हयात अस- 
लेल्या कैवाऱ्यांवरही कोरडे ओढण्यात आले होते. 
त्याचप्रमाणे ०५] 1४1 च्या नोव्हेंबरच्या अंकात 
“ इव्हान डेनिसॉव्हिचूच्या आयुष्यातील एक दिवस ” 
ही प्रदीधे कथा खास क्रुश्वेन्हूच्या दिफारसीवरून प्रसिद्ध 
करण्यात आली होती. या कथेत स्टॅलिनशाहीत अनेक 
निरपराधी नागरीक कैद्यांच्या छावणीत कसे पिचून 
मेळे त्याचे चित्रण करण्यात आले होते. याचप्रमाणे 
रशियातील कम्युनिस्ट राजवटीतील उणीवा व्यक्त कर- 
णारे लिखाणही मोकळेपणाने प्रसिद्ध होऊ लागले, 
उदाहरणार्थ, व्हिक्टर नेक्रासॉव्ह या लेखकाचे (इटलीचे 
प्रवासवर्णन ' प्रसिद्ध करण्यात आले त्यात त्याने 
५ मांडवल्शाहीवादी ” इटलीमध्ये रशियातल्यापेक्षा 
लेखकांचे जीवन चांगळे आहे, रोममधील पोप हा 
शांततावादी व पुरोगामी आहे व रोमन कॅथॉलिक 
चर्चेचा दृष्टिकोन विशाळ व प्रभाव अमर्याद आहे 
वगेरे अनेक विधाने केली होती- जी काही वर्षांपूर्वी 


पाखंडी ठरली असती ! गेल्या वर्षांच्या दुसऱ्या सहा- 
माहीत रशियन राज्यकर्त्यांनी हे लिखाण जाणून बुजून 
प्रसिद्ध करू दिळे, एवढेच नव्हे तर “1181290189 1 
ट्रापाड्राण ” हे प्रतिगामी पक्षवाद्यांचे मुखपंत्रही या 
वर्षींच्या एक जानेवारीपासून बंद करण्यास भाग पाडले, 


अशा तऱ्हेने गेल्या डिसेंबरपर्यंत रदियन साहि- 
त्यात चैतन्याचे नवे वारे खेळू टागळे होते व तरुण 
नव्या दमाचे लेखक व कवि नव्या उमेदीने आत्मा- 
नुभूति व्यक्त करू लागले, त्यांच्या या उन्मेषांना 
पक्षाचा विरोध नव्हता वा उघड पाठिंब्राही नव्हता. 
त्यांच्या बंडखोर प्रव्त्तींबाबत पक्षाचे धोरण द्विधा होते. 


त्यांच्या लिखाणाला बाव देऊन सोव्हिएट साहित्यात 


स्टेलिनवादी धोरणाने निर्माण झालेली कोंडी फोडून 
चैतन्य आणण्याचा व त्या चैतन्याचा उपयोग पक्ष- 
हेतूच्या सिद्धीसाठी करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न होता. 
पण त्याचवेळी या नव्या लेखकांचा बंडखोरपणा 
मर्यादेञाहेर जाऊ नंये म्हणून साहित्यिकांना लगाम 
घालण्याची स्टॅलिनवादी यंत्रणा कायम ठेवण्यात आलेली 
होती. त्यात मोक्‍यांच्या जागी पक्षाचे नियंत्रण कायम 
ठेवण्यात आले होते. त्याचबरोबर करुश्चेव्ह व इतर नेते 
आपल्या भाषणातून पक्षहितासाठी कळा राबवणे हेच 
कलावंताचे आद्य कर्तव्य आहे याचे वारंवार स्मरण 
करून इशारे देत होतेच. याच इश्ाऱ्यातील पुढची 
पायरी. म्हणजे क्रुश्वेव्हने आठ मार्च रोजी केलेले भाषण 
आहे. 


(८५८२-४७) 


४२ 


१५२८0५ २९८० ३८0५ २३८७५२६८७५ ३८% २८0५२८७ २-७ २:॥८% >८%))०८७: 
"६ पह 0000070002068 ॥॥000- 


गप ७0394९०५२५ $5(10&र ॥॥1 1.5 
11)॥11॥]), 


जि )४.१॥१५१॥ (७४.१६))) 0५ 
९, उ. गावाच & &णाड 2११४(€ 1.00. 
प'७०७10109 30110177, ॥॥७)॥७॥0७ (81011 8080, 
3०089 1. ” 


:८%८२८५८२८५८२५५२- ५६२५८२५८२७ ५६२५ ५८२५५८२-%८१७ 


प्रा. म. शे. वाबगावकर 


श्रीविवेकानंदांची आदश शिक्षणाची कल्पना 


श्रीविवेकानंदांची जन्मशब्दादि नुकतीच सर्वत्र 
साजरी झाली, “ धर्म स्थापनेचे नर | ते ईश्वराचे 
अवतार | झाले आहेत पुढे होणार | देणे इश्र- 
राचे ॥ ” ह्या श्रीसमर्थाच्या उद्गारांची ओजस्वी 
प्रतीति गेल्या शतकातील ज्या धर्मधुरीणांनी आपल्या 
जीवितकार्याने आणून दिली त्यात स्वामी विवेका- 
नंद अग्रगण्य होत, हिंदु धर्मात व संस्कृतीत जे जे 
काही उदात्त, भव्य व ऊर्जखवल आहे त्या त्या 
सवांची मूस ओतूनच जणु स्वामीजींचे विभूतिमत्त्व 
निर्माण झालेले होते. खामीजींच्या शिक्षणविषयक 
विचारांत देखील ह्याचे प्रत्यंतर आल्यावाचून राहत 
नाही, भारतातील प्रचलित शिक्षणपद्धतीचा एका- 
परी जनक असलेल्या लॉड मेकॉलेने १८ ३६ 
साली भारतातून इंग्लंडातील आपल्या तीथैरूपांना 
पाठविलेल्या एका पत्रात स्पष्ट म्हटले होते 
की, , “ ही आंग्लविद्या व पाश्चिमात्य शिक्षण- 
पद्धति येथे रूढ केल्यानंतर तीस वर्षांनी ह्या देशात 
एकही मूर्तिपूजक आढळणार नाही 1? ह्याच शिक्षण- 
पद्धतीतून स्वामी विवेकानंदही बाहेर पडलळेळे होते व 
ह्या शिक्षणपद्धतीचा व्हावा तोच परिणाम विश्व- 
विद्यालयीन जीवनातील तरुण वयात श्रीरामकृष्णांची 
भेट होण्यापूर्वी विवेकानंदांवरही झालेला होता | 
विवेकानंदांनी मानलेला शिक्षणाचा हेतु पाहिला 
म्हंगजे प्रचलित शिक्षणपद्धतीच्या ध्येयाहून असणारी 
त्याची भिन्नता तेव्हाच ध्यानात येते. सखामीजी म्हण- 
तात- “झाल 800] 18 0४०५९॥७॥]] वाणांग९, 


ग॥९ ४०७] 18 60 ७७१1९७७ ७18 ताशाय€ 
का, 07 ९०॥७/०॥७5्ट ०७७६०1९, ९इशयाचा 
छा 150९018], 100 रांड ९00९ 0४ फणा 
०४ फण 0 ७७०७० ७०॥७॥/०) खा एपा- 


105017-59' ००९ ठ' पराल९०" ० ग 001888 
7५१ ७९ ४९९. २' प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म होय, 
बाह्य आणि आंतर प्रकृतीचे नियमन करून आपले 
मूळचे ब्रह्म स्वरूप प्रकट करणे हेच जीवनाचे परम 
उद्दिष्ट होय. शिक्षणाचा द्ेतही अर्थात्‌ हाच आहे. 
म्हणूनच स्वामीजींच्या मते धर्मे हा शिक्षणाचा 
गाभाच होय. सनातन सत्य तत्त्वेच लोकांपुढे ठेविली 
पाहिजेत. जोपर्यंत भारतातील. सामान्य जनंता सुशि- 
क्षित होत नाही, जनतेची योग्य काळजी केली जात 
नाही, तिळा अन्नवस्र मिळत नाही तोपर्यंत राज- 
कीय विचारांचा काहीही उपयोग नाही, ( ० 
900पा७ ० ७०४८8 ७०१1१ 5९ 1 षा 
घशएा] प] (118 1198808 जय "तांच्या 816 
००९९ ण ९] 6१००६९१, ७९] 1९0 
ग्पते छ९) दक्या९त 191), अशी स्वामीजींची 
धारणा होती, आणि भारतामध्ये प्रत्येक सुधारणेसाठी 
धार्मिक सुधारणेची चळवळ प्रथम हाती घेतली 
पाहिजे. भारतात समाजत्रादी किंबा राजकीय कल्प- 
नांचा 'पूर वाहविण्यापूर्वी प्रथम या भूमीत आध्या- 
त्रमिक विचारांचा महापूर वाहवून दिला पाहिजे, 
(छेशग& ॥10०वााषट्ट वाळ छा 8008116010 
घात 0०1०७] 1९88, 186 वेश ॥॥6 
ळ्णवे ७10 8011005) 1१९98,) असे स्वामी- 
जींचे “ निश्चित मतमुत्तमम्‌ '? होते | 
धर्मांची व्यापक कल्पना 

धर्म हाच शिक्षणाचा गाभा होय असे म्हटले 
खरे, परंतु स्वामीजींची धर्मविषयक कल्पनाही येथे , 
नीट घ्यानात घेतली पाहिजे, खामीजी म्हणतात- ' 
“ जुने धर्म म्हणत की जो ईश्वरावर विश्वास ठेवीत 
नाही तो नास्तिक, 'नवा धर्म म्हणतो 


» जो स्वतःवर 


१-8 


"करखगघर चज, 


आ विडा चज: 
वदन प टं घट | - > र: ी 


श्रीबिवेकानंदांची आदश शिक्षणाची कल्पना 


विश्वास ठेवींत. नाही तोच नास्तिक, पण हा आत्म- 
विश्वास म्हणजे स्ार्थमय विश्वास नसून “ सर्वा- 
बरच विश्वास ? कारण तुम्हीच सर्व आहात. आप्म- 
प्रेम म्हणजेच, सर्वांवर प्रेम, ” हे शिक्षणाने जागत 
केळे पाहिजे. हे विसरून ““ केवळ मृदंगटांळ पिटून 
कीर्तनाच्या मस्तीत नुसते नाचत रांहिल्यानेचे आज 
साऱ्या राष्ट्राचे अध:पतन झाले आहे. . .रणांगणाव्रर 
क्षात्रतेज प्रकट करणाऱ्या वीर योद्धःयांच्या उग्र 
तेजाची आज आपणास गरज आहे. ” ती भाग- 
वणे हेच शिक्षणाचे कार्य. “ केवळ व अत्यंत बुद्धि- 
निष्ठ शिक्षणाने घोर अधार्मिक माणसे निर्माण झाल्याचे 
आढळून येते. हृदयाच्या उन्नतीकडे दुलंक्ष करून फक्त 
बौद्धिक वाढ करणे हा पाश्चिमात्य सुधारणेचा व 
सन्यतेचा एक मोठा दोष होय. यामुळे माणूस दस- 
पट स्वार्थी मात्र होतो. हृदय आणि बुद्धि यांच्यात 
दंद निर्माण झाले असता हृद्यालाच अनुसरणे 
समुचित. ?' तात्पर्य, स्वामींच्या मते शिक्षणात हृदय 
ब बुद्धि ह्यांच्या संस्कारितेत संतुलन हवे. म्हणूनच 
स्वामीजी म्हणतात- “' शिक्षण म्हणजे जन्मात कधी 
' पचनी न पडणारे, डोक्यात निरंतर धुडगूस 
घालणारे, आणि आपल्या मेंदूत ठासून कोंबलेले, 
माहितीचे मेंडोळे नव्हे. आपल्याला आबरयकता 
आहे जीवन सुसंघटित करणाऱ्या, “' माणूस 
घडविणाऱ्या, शील बनविणाऱ्या भावनिधीची, तुम्ही 
अक्षा फक्त पाचच कल्पना जर अगदी आत्मसातू 
केल्या असतील, त्या जर आपल्या जींबनात, 
चचारिओयात, उतरविल्या असतील तर सारा ग्रंथसंग्रह 
रहून, कोळून, पिऊन टाकणाऱ्या माणसापेक्षा खासच 
तुम्ही अधिक सु-शिक्षित आहात. शिक्षणाचा अर्थ 
नुसता माहितीचा संग्रह असाच जर असता तर मग 
ग्रंथसंग्रहाळये जगातीळ सर्वांत मोठे साधु, व 
ज्ञानकोश सर्वांत मोठे क्षि, ठरले असते ! 
दुर्दम्य ज्ञानळालसेची जोपासना 
ज्यामळे इच्छाशक्तीचा प्रवाह आणि आविष्कार 
स्वायत्त होऊन सुफलित होतो तेच शिक्षण, आज 


आपल्या देशाला लोखंडी स्नायूंची ब पोलांदी 
नसांची गरजं आहे, आज आवड्यकता आहे या 
विश्वाच्या गूढांचा व रहस्थांचा मेद करणाऱ्या, वेळी 
गरज पडल्यास अगाध समुद्राच्या तळाशी जाऊन 
मृत्यूशीही झुंज घेणाऱ्या, जिला कोणीही रोधू 


शकणार नाही अशा दुर्दम्य इच्छादवक्तीची. सर्व- 


तऱ्हांनी असा “ माणूस ?? निर्माण करणारे शिक्षण 
स्वामीजींच्या मते आपल्याला हवे आहे. म्हणूनच 
स्वामीजी म्हणतात परकीय नियत्रणनिरपेक्ष पद्धतीने 
आपल्याच ज्ञानाच्या विभिन्न शाखांच्या 
अध्यंयनाची आज आपल्याला जरूर आहे आणि 
त्याचबरोबर आवद्यकता आहे इंग्रजी भाषेची व 
पाश्चिमात्य विज्ञानाची. आपल्याला यांत्रिक 
बिद्चेची आणि इतर तत्सहदा अशा सर्व गोष्टींची 
गरज आहे की ज्यायोगे उद्योधंद्यांची बाढ होईल 
व माणुस स्वतंत्रपणे आपली उपजीविका करू शकेल, 
धर्म हा शिक्षणाचा गाभा म्हणणाऱ्या स्वामीजींची 
धर्मविषयक कल्पना केवढी व्यापक, विशाळ, सर्व- 
समावेशक, सर्वेकध व जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांना कशी 
आरहेषून घेणारी होती आणि त्यांचे शिक्षणविषयक 
बिचार त्यांच्या निर्याणाला ६० वर्षे लोटून 
गेली असली तरी आजही आजच्या आपल्या 
शैक्षणिक जीवनातील समस्यांबाबत नेमके मार्ग- 
दडोन करू शकण्याइतपत कसे शक्तिगर्भ द्रष्टेपणातन 
स्फुरलेले होते हे येथे सहजच स्पष्ट होते. विशेंबत 
वरच्या अवतरणांतील अधोरेखित भाग मननपूर्वक 
वाचला असता प्राचीन भारतीय अध्यात्म परंपरेशी 
आधनिक तंत्रज्ञानाचा व विज्ञानाचा सांधा सामी- 
जींच्या आदश शिक्षणविषयक कल्पनेत असा बेमालूम 
जोडला गेला आहे ! 


क” 


अव्यक्त पूणेत्वाचा आविष्कार 

स्वामीजींच्या मते अव्यक्त पूर्णत्वाचा आविष्कार 
म्हणजेच शिक्षण, म्हणूनच स्वांमीजी म्हणतोत की 
ज्ञान माणसात अंत्निहित असते, कोणतेच शाने 


४५ 


नवभारत 


' बाहेरून येत नाही, शिकणे म्हणजे अनंत ज्ञानाची 
खाणच असणाऱ्या आपल्या आत्म्यावरीलळ आवरण 
बाजूला करणे, ऐहिक अतो वा आध्यात्मिक, ज्ञान 
हे मानवी मनातच विद्रमान असते. सारे ज्ञान 
मानवात्म्यातूनच उद्‌भूत होत असते. चिरकाल स्वतः 
विहित असलेल्या ज्ञानाचीच मनुष्य अभिव्यक्ति, 
त्याचेच अनावरण, करीत असतो, म्हणूनच प्रत्येकाला 
स्वतःचा गुरू स्वतःलाच व्हावे लागते, बाह्यशिक्षक 
एक निमित्तमात्र असतो. एखाद्या रोपट्याला जसे 
आपण “' वाढ ? म्हणू शकत नाही तसेच कुणाही 
मुलाला तुम्ही शिकवू शकत नाही. ते रोपटे 
आपल्या स्वाभाविक वाढीने वाढते, मूळ देखील 
स्वतःच शिकत असते. ज्ञानसाधनेची एकमेव रीत 
एकाग्रता, शिक्षणाचे सार मनाची एकाग्रताच होय, 
विविध घटनांचा नुसता संग्रह नव्हे, साहित्य कला 
इत्यादि क्षेत्रातील ग्रीक लोकांच्या प्रावीण्याचे कारण 
बाह्य जगावर केंद्रित केलेली त्यांची एकाग्रताच होय. 
हिंदूंनी आपले मन अंतजंगतावर-अंतःस्थ अतींद्रिय 
प्रदेशावर एकाग्र केळे आणि अश्या रीतीने योग- 
शास्त्राची वाढ केली. ह्या एकाग्रतेसाठी स्वामीजींच्या 
मते इन्द्रियनिग्रह व वासनासंयम आवश्‍यक 
आहेत. स्वामीजी म्हणतात, '* पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना- 
मुळे असामान्य बौद्धिक व॒ आत्मिक शक्तींचा 
प्रादुर्भाव होतो. लैंगिक शक्तीचे अध्यात्मिक 
शक्तीत रूपांतर करा. ज्या मानाने ही शक्ति प्रबल 
असेल त्या मानाने ती कार्यही अधिक करू शकेल. 
एखादी गोष्ट एकदाच ऐेकून किंवा एकदाच समजून 
परत कधीही न विसरणारी अचाट स्मरणशक्तीही 
ब्रझ्चर्यपालनामुळेच प्रास होते ! विचार, उच्चार 
आणि आचार यांच्या बाबतीत सर्वकाळी व सर्व 
अवस्थांत पावित्र्य म्हणजेच ब्रह्मचर्य. 


गुरुगृह हेच विद्यापीठ 
स्व्रामीनी म्हणतात- “' गुरुग्हवास ही माझी 
शिक्षणाची कल्पना आहे. ज्याचे चारिञ्य ज्वलंत 


४६ 


अनुक्रमणिका 


अशिप्रमाणे आहे अश्या पाशीच अगदी लहानपणा. 
पासून राहावे. आपल्या देशात ज्ञानदानाचे काम 
त्यागी लोकांद्वाराच होत आले आहे. शास्त्रग्रंथमर्माचे 
अचूक ज्ञान ब पापश्रून्यता ही शिक्षणाची आवइयक 
लक्षणे होत. कारण शिष्यात असणाऱ्या बौद्धिक 
किंवा इतर शक्तींना चालना देणे एवढेच शिक्षकाचे 
काम नसून वस्तुतः त्याचे खरे कार्य आहे शिष्यात 
“ काहीतरी * संक्रमित करणे, प्रतयक्ष आणि अनु- 
भवयोग्य अशा प्रमावाच्या रूपाने गुरूची शक्ति 
शिष्यात संक्रमित होत असते. म्हणूनच गुरु पवित्र 
असला पाहिजे. ” आजचे कितीसे गुरू व किती 
शिष्य ह्या कसोटी पूर्णार्थाने उतरतील १ पूर्वज आणि 
बेशज यांच्यात असणाऱ्या संरंधाप्रमाणेच गुरु 
आणि शिष्य यांचा संब्रंध असतो. म्हणूनच 
खामीजी म्हणतात की, “ गुरुवर शक्‍य तितके प्रेम 
करा, पण खत: विचार करण्यासही विसरू नका, ?? 
जो एका क्षणात जणु आपले रूपांतर हजारो व्यक्तीत 
करू शकतो, जो तात्काळ शिष्याच्या पातळीवर 
उतरून त्याच्याशी सहानुभूतिपूर्वक तादात्म्य पावून, 
शिष्याच्याच बुद्धीनुसार सर्व काही पाहू व समजू 
शकतो तोच घरा गुरु. 


स्रीशिक्षणाची प्रगल्भ कल्पना 

स्रीशिक्षणाविषयी स्वामीजींचे विचार असेच 
प्रगमनशील आहेत. स्वामीजी म्हणतात, “' स्रीजाति- 
पुढे अनेक गंभीर प्रश्न असले तरी त्यात असा 
एकही नाही की जो “शिक्षण? या जादुमंत्राने सट 
शकणार नाही. मात्र स्रीशिक्षणाचा प्रचारही धर्माला 
केंद्र करूनच व्हावयास हवा, धर्मशिक्षण, शीलसंव- 
धन ब कठोर ब्रह्मचर्यपाळन, याकडे लक्ष पुरवाबयास 
हवे. शीलवान व सुशिक्षित ्रह्मचारिणींनी शिक्षणाचे 
कार्य अंगीकारावे, खेड्यातून व शहरातून शिक्षण- 
केंद्रे उघडून त्यांनी स्रीशिक्षणप्रसाराचा आटोकाट 
प्रयत्न करावा. इतिहास, पुराणे, ग्रहब्यवस्था, कळा 
कौटुंबिक कर्तव्ये आणि शील बनविणाऱ्या नानाविध 


श्रीबिवेकानंदांची आदश शिक्षणाची कल्पना 


तस्वादिकांचे सुशिक्षण त्यांना द्यावयास हवे. शिवण, 
स्यंपाक, घरगुती कामांची पद्धत, शिद्युसंगोपन वगैरे 
सारख्या गोष्टींचे शिक्षण देणेही बोग्य ठरेल. जप, 
पूजाअर्चा, ध्यानधारणा, ह्या गोष्टीही शिक्षणाचे अंग 
राहतील, ह्याबरोबरच छूरवीरत्वाचा जोमही त्यांच्यात 
संवर्धित व्हावयास हवा. आत्मरक्षण करावयास 
शिकणे हे आजकालच्या दिवसात तर अनिवार्य 
होऊन बसले आहे |! ” 
बहुजन समाजाच्या दुखांची आठवण 

सर्व साधारण समाजाच्या सावंत्रिक शिक्षणाचाही 
सूक्ष्म विचार स्वामीजींनी केलेला आहे. स्वामीजी 
म्हणतात - “सर्व सामान्य जनतेकडे दुलंक्ष हेच 
आपले राष्ट्रीय पातक होय आणि हेच आपल्या 
घोर पतनाचे मूळ कारण, काही मूठभर लोकांनी 
साऱ्या देशातील बुद्धीचा व शिक्षणाचा मक्ता घेतल्या 
कारणानेच भारताचा अधःपात झाला. भारताचे 
पुनरुत्थान घडवून आणावयाचे असल्यास स्वामी- 
जींच्या मते आम जनतेने हरविलेल्या तिच्या व्यक्ति- 
मत्बाची पुनःप्रात्ति आणि विकास करण्याचे दिक्षण 
तिला देऊनच आपण तिची सेवा करू इाकू. 
त्यांच्या भोवतालच्या जगात घडणाऱ्या नानाविध 
घडामोडींचे ज्ञान एकदा त्यांना करून दिले म्हणजे 
स्वतःच्या उद्धाराचा मार्ग ते स्वतःच चोखाळतील, 
निरनिराळी रासायनिक द्रावणे एकत्र ठेवणे येवढेच 
आपले काम; त्यांच्यात स्फटिकीभवन निसर्गनियमा- 
नुसार आपोआप घडून येईल, स्वामीजी म्हणतात, 
८ आपल्या धर्मग्रंथात आणि मठात किंवा अरण्यात 
राहणाऱ्या अगदी मोजक्या थोड्यांच्या हातात 
बंदिस्त असलेली महान अध्यात्मिक सत्ये जनसामा- 
न्यांच्या आटोक्यात आणून द्या, लोकभाषेतूनच 
त्यांचा प्रसार व्हावा. सर्वसाधारण समाजाला त्याच्या 
स्वतःच्या भाषेतून शिकवा. पण याबरोबरच 
संस्कृतचेही शिक्षण चाळू ठेवावयास हवे. कारण 
संस्कृत शब्दांच्या नुसत्या उच्चारानेच एक प्रकारची 
प्रतिष्ठा, बळ आणि दकत प्रात्त होत असते, स्वामी. 


अनुक्रमणिका 


जींच्या मते तर सामान्य जनतेला संस्कृत अध्य- 
यनापासून परावृत्त करण्यात भगवान्‌ बुद्ध- 
देवानी देखील चूकच केली ! उपनिषदातील तत्त्व- 
रत्ने दरिद्याच्या झोपड्याझोपडव्यात, जाळे टाकून 
मासे पकडणाऱ्या कोळ्यात, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यात 
सर्वत्र पसरवा असे सांगून स्वामीजी पुढे म्हणतात 
& मझारतातील साऱ्या दुःख अनिष्टाच्या मुळाशी 
जर कोणती गोष्ट असेल तर ती दरिद्री दलितांची 
अवस्था. एखाद्या खेडयात शाळा उघडली तरी 
त्याचाही काही उपयोग नाही. कारण , भारतात 
दारिद्य इतके आहे की गरीब मुले शाळेत जाण्या- 
ऐवजी शेतात राबणाऱ्या आपल्या बापाला काम- 
धंद्यात हातभार लावण्यास किंवा पोटापाण्याचा प्रश्न 
सोडविण्यासाठी आणखी इतर मार्गानी प्रयत्न 
करतील, 
महंमदाने पर्वेताकडे जावे 

अक्या अवस्थेत पर्वत जर महंमदाकडे येऊ 
डाकत नसेल तर महंमदानेच पर्वताकडे जाणे योग्य, 
शेतकऱ्याचा मुलगा जर शिक्षणाकरिता इकडे येऊ 
दकत नसेळ तर त्याच्या शेतावर, कारखान्यात 
किंवा तो जेथे असेल तेथेच त्याला का गाठू नये १ 
खेड्यापाड्यातून धर्मोपदेश करीत हिंडणारे एक- 
निष्ठ स्वार्थत्यागी असे हजरो संन्यासी आपल्या 
देशात आहेत, त्यांच्यातील काहींना ऐहिक ज्ञान- 
प्रसारा्थ संबद्ध केल्यास ते जागोजागी, दारोदारी, 
जाऊन केवळ धर्मापदेशच नव्हे तर शिक्षणप्रचारही 
करू शकतील. समजा, अशा दोघांनी बरोबर 


कॅमेरा, पृथ्वीचा ग्लोब, काही नकाशे, वगेरे सामान 
घेतले व खेडोपाडी संध्याकाळी जाऊन ज्योति- 
विज्ञान भूगोल वगैरे जर अश्िक्षितांना शिकवाव- 
याचे ठरविले तर नाना देशांच्या गोष्टी वगेरे सांगून 
ते त्या गरीब लोकांना श्रवणद्वारा कितीतरी ज्ञान 
देऊ शकतील, आधुनिक विज्ञानाच्या साहाय्यानें 
त्यांच्यात ज्ञानामि प्रज्वलित करा. त्यांना इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान, वाड्यय इत्यादि सारे शिकवा 


४७ 


नवभारत 


आणि ह्यांच्याच द्वारा त्यांना. धर्माची गहन तत्त्वेही 
शिकवा.” असा आदेश देऊन द्रटेपणाने स्वामीजी 
शोषक व शोषित ह्यांच्यातील वर्गविग्रह, वर्गकल्ह 
' टाळून वर्गसमन्वयाने सर्वोचे समष्टिकल्याण साध- 
ण्याचा मार्गही सांगंतात. ते म्हणतात, “' उद्रंभर- 
णांच्या जीवनलढ्यात गुंतून पडल्यामुळे ह्या गरीबांना 
दलितांना ज्ञानप्राप्तीची संधीच मिळाली नाही. 
आजतागायत एखाद्या यंत्राप्रमाणे ते राबले, आणि 
धोरणी सुशिक्षितांनी मात्र त्यांच्या परिश्रमाचे 
अधिकांश फळ अचूक लव्राडले. पण आता काळ 
बदलला आहे खालच्या जातींना ह्या वस्तुस्थितीची 
जाणीव आता होत आहे. आणि याविरुद्ध सर्व 
मिळून ते चळवळही करीत आहेत, काहीही झाले 
तरी व काहीही केळे तरी उच्चवर्णीयास आता 
यापुढे निम्नवर्णियांना दाबून ठेवणे शक्‍य नाही. या 
निम्नवर्णीयांना त्यांचे न्याय्य हक मिळवून देण्यातच 
उच्चवर्णीयांचे कल्याण आहे. येवढ्याचसाठी आम- 
जनतेत प्रथम सुशिक्षण प्रसार झाला पाहिजे. 
चिरकाल दारिद्य आणि अज्ञान ह्यात पिचत पडलेल्या 
गोरगरीबांसांठी ज्याचे हृदय कळवळून उठते 
त्यालाच मी महात्मा म्हणतो, त्यांना प्रकाश दिसत 
नाही की शिक्षण मिळत नाही, , त्यांच्यापर्यंत प्रकाश 
कोण पोहोचवील ? त्यांना शिक्षण देण्यासाठी 
दारोदार कोण भ्रमन्ती पत्करीळ १ याच लोकांना 
तुम्ही आपला परमेश्वर माना, त्यांच्याचं भल्यासाठी 
विचार करा, काम करा, अखंड प्रार्थना करा- 
परमेश्वर तुम्हाला खास मार्ग दाखवील, ? 
प्राप्य बरान्निबोधत ; 
आदर्श शिक्षणाविषयीच्या खामीजींच्या ऊजस्वळ 
व उदात्त कल्पना वर सविस्तर पाहिल्या, शिक्षणाचा 
हेतु, शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान, गुरुशिष्यसंबंध, स्त्री शिक्षण, 
सर्वसाधारण बहुजनसमाजाचे शिक्षण इत्यादि भारता- 
तीर शैक्षणिक समस्थांच्या सर्वच पैलूंवर ख्ामीजींच्या 
ह्या क्रांतदर्शी विचारांनी नवाच प्रकाश पडल्यासारखे 
वाटते. आणि आपल्या आजच्या कमे मार्गातील 


वाटा आणि वळणेही उजळून निघतात. स्वामी- 
जींच्या शिक्षणविचारातही . धर्म हेच सर्व विर्सर्षि 
तत्त्व असल्याचे स्पष्ट दिसते. स्त्रीशिक्षणाचा विचार 
खामीजी करीत असोत अथवा बहुजनसमाजाच्या 
शिक्षणाविषयी ते मार्गदर्शन करीत असोत, धर्मानु- 
वंतित्व हेच त्यांच्या इतर सर्व क्षेत्रातील विचार- 
कोंपाप्रमाणेच शिक्षणविषयक विचाराचेही प्राणतच्त्व 
आहे. पण हा धर्म केवळ पोथीप्रामाण्यवादी, कमेठ 
वा अंधश्रद्ध नाही, तो एका प्रयत्नवादी, पुरुषार्थ- 
प्रेरक, अकुतोमय, आत्मप्रत्ययाळा महत्त्व देणाऱ्या 
कर्मयोगी अध्यात्मबीरांचा, आधुनिक विज्ञानातीलही 
सतत्त्वे पचविणाऱ्या, ऐहिक अभ्युद्याची हेळसांड न 


- करणाऱ्या आणि तरीही उपनिषदांचे संतान अस- 


णाऱ्या अमृत्तपुत्राचा धमे आहे, आजच्या विशिष्ट 
देशकालपरिस्थितीत भारताची शैक्षणिक पुनर्घटना 
कोणत्या तस्वावर करावी ह्याचे अचूक मार्गदडीक जसे 
त्यात आहे, तसेच ह्या देशाची प्रकृति नेमकी हेरून 
लछोकमानसाच्या प्राणनाडीवर अचूक बोट ठेवण्यात 
स्वामीजींच्या प्रतिमेचे सर्वगामित्व ब॒सर्वभूत- 
हितेरतत्वही व्यक्त झाळे आहे, स्वामीजींच्या 
ह्या शिक्षणविषयक विचाराचे यथायोग्य अनुसरण 
करून ह्या देशाची देक्षणिक पुन्धटना जर अविलेवे 
अंमलात आगळी गेली तर “इहामुत्र कोणाही विघा- 
तक रोधक सत्तेस, लेशभरी न लवणारा ” जो 
उद्याचा तेजी भारत अस्तित्वात येईल त्याचे चित्र 
क्षणभर डोळ्यांपुढे उमे राहून मन आनंदोलासाने 
भरून येते; आणि क्रांतद्शी द्र्ेपणामुळे अधिकच 
ऊजेस्ळ वाटणाऱ्या स्वामीजींच्या भव्य व्यक्तिमत्वा- 
पुढे ते आदरनम्र व अवनत होते 1 “ उत्तिष्ठत, 
ज्ञाग्रत, प्राप्य वरान्नित्रोधत ” हाच खामीजींचा याही 
क्षेत्रात आपणाला औपनिषदिक संदेश आहे, विशुद्ध 
आध्यात्मिकतेच्या आधारशिलेवाचून कोणतेहि 
राष्ट राष्र, ह्या रूपात उभेच राहू शकत नाही ह्यां 
खामीजींचा अनुभबपूत चरम सिद्धान्त होता. त्याचेच 
मत्यंतर त्यांच्या शिक्षणविषयक दृष्टीतही येते, 


-३4 


८-८ री 


०222021: 223201 
गघड चिछनसऊ 


प्रा. हेमचंद्र धमोधिकारी 


. खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान 


गेल्या काही वर्षांतोल घडामोडींनी विचारवंतांना 
आपली मूल्ल्ये पुनः तपासावयास लाविळी आहेत. 
काही राष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे आज क्रांती 
घडणे जबळजवळ अवशक्यच झाले आहे. जनतेस 
तेथीळ परिस्थितीमुळे अन्यायाची जाणीव होत नाही, 
जर का जनतेस तशी जाणीब झाली तर ती दाबून 
टाकण्यात येते. ही अशी जाणीव होण्यास बराच मोठा 
कालखंड लागतो, तोपर्यंत अनेक जीवांचे बळी देण्यात 
येतात. या म्हणण्यात जर थोडी अतिशयोक्ति असेल तर 
असे म्हणता येईल की सरकास्चे जनतेवर एवढे दडपण 
आहे की माणूस आपल्या स्वातंत्र्याचा विचास्च करू 
शकत नाही. किंबा प्राप्त परिस्थिति अशा स्वरूपाची 


असते की त्यामुळे त्याला काही क्रिया करणेच शक्‍य' 


नसते. जिथे अद्नी समाजव्यवस्था निर्माण झाली आहे 
ती एकतर बदलली गेली पाहिजे किंवा ती येण्यापूर्वीच 
थोपविली गेली पाहिजे. 

मानवी इतिहासात फार मोठ्या स्वरूपाच्या प्रयो- 
गाळा स्थान नाही. कुठल्याही खोट्या तत्त्वज्ञानाच्या 
आहारी न जाता मानवी जीवन सुत्वी करणे हा खरो- 
खर आपल्या पुढील प्रश्न आहे. आपले सर्वमान्य 
इतिहासाचे तत्त्वश्ञान हे केवळ शक्‍यतेच्या तत्त्वावर 
आधारित असते. ते तत्त्वज्ञान हे केवळ आपल्या जीव- 
नाची एक ढोबळ खूपेरेणा असते. त्या तत्त्वशानात 
काही सत्याचे अंशा असू शकतात, परंतु त्यातून. एक- 
कलली समाज निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. इति- 
हासाचे तस्वज्ञान हे केवळ अनेक घटनांच्या साधर्म्यातून 
निर्माण झालेळे सामान्य तत्त्व असते, इतिहासात जो 
अर्थ सुप्तभावाने अस्तित्वात असतो तो पुराव्याने 
सिड करावयाचा असतो. खालील विचार हया 
तत्त्वांना अनुसरूनच लिहिले आहेत. 

समाजाचे जर आपणास अधिकात अधिक सुख 
साघधावयाचे असेळ तर परिणामाचा दूरदृष्टीने विचार 
करणे आवदय्रक आहे, समाजाचे सुख हे मालकी 


न. भा. ७ 


अनुक्रमणिका 


हक्काच्या खरूपावर बेरेच अवलंबून आहे. आर्थिक 
विचार हा जीवनाचा एक प्रधान विचार होय, आर्थिक 
विचार हाच जीवनाचा पूर्ण विचार मानणे हे बरोबर 
नाही. आर्थक विचार हा जीवनाचा पाया होय असे 
मानण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. समाजाचा सामा- 
जिक, राजकीय, विकास हा आर्थिक विचारावर अव- 
ल॑ंबून असतो. माणसाला पोटाला मिळावे व त्यानंतर 
त्याने आपल्या: समाजाचा इमला निर्मावा हे ओघा- 
नेच येते. समाजाच्या विकासात त्याचा जो भाग असतो 
त्याप्रमाण त्याळा मोबदला मिळावा हेही ओघानेच 
थेते ब त्यावरच त्या समाजातील न्याय्य तत्त्वे अवलंबून 
असतात. मानवाला जर या दृष्टीनेच न्याय व वागणूक 
मिळत असेल तर तो सुख्वी समाज समजावा. हा आर्थिक 
विकास कसा शक्‍य आहे ? काही तत्त्ववेत्ते सामाजिक 
स्वरूपाची मालकी निर्माण करण्याने हा असा समाज 
निर्माण होईल असे मानतात. परंतु खाजगी मालकी 
हक्काला नाहीसे करण्याने जर समाजाचे फारसे कल्याण 
होणार नसेळ तर आहे ती समाजव्यवस्था तोडणे फारसे 
बरोबर ठरणार नाही. जोदाँ या तत्त्वज्ञाला इतिहासात 
केंबळ एकच एक सत्य चिर स्वरूपाचे दिसले, ते म्हणजे 
स्वाजगी मालकी हकाचे तत्त्व. अगदी तकशास्त्रीय 
विचारात असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेळ, परंतु 
प्रागेतिहासिक काळापासून ते आजतागायत खाजगी 
मालमत्ता ही अशी एक सामाजिक संस्था होय की 
जिला कधीही तडे पडलेले नाहीत, कमी अधिक प्रमा- 
णात तिच्यात बदल झाले परंतु ती आजही अबाधित 
स्वरूपात कायम आहे हे तिचे वैशिष्ट्य होय. मानवी 
स्वातंत्र्यावर अधिष्ठित समाज जर टिकवावयाचा असेल 
तर इतिहासाचा हा दुवा सहजासहजी तोडणे बरोबर 
ठरणार नाही. कारण त्यातून काही नंब्रे अतक्य प्रश्न 
निर्माण होतील. नव्या प्रश्नांना तोंड देणे हे जरी 
पुरुषार्थाचे लक्षण असले तरीपण आपणच त्यात गुरफ- 
टणे हे फार धाष्ट्यांचे ठरेळ, एकदा हे सवे. झुगारून 


४९ 


नवभारत 


नवा समाज निर्माण केला की त्या समाजब्यवस्थेविरुद्ध 
झगडण्यात शक्ती खर्च करणे हे शहाणपणाचे लक्षण 
ठरणार नाही. सामूहिक मालकी हक्काचे समथन अनेक 
प्रकारे केळे जाते. 

(१) समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून खाजगी मालकी 
हक अस्तित्वात येण्यापूर्वीच सामुदायिक मालकी 
अस्तित्वात होती म्हणून ती पुनः समाजात प्रस्थापित 
होणे हे आवश्‍यक आहे, असे काहींचे म्हणगे, (२ ) 
औंद्योगीकरणामुळे मालकी हक्काचे स्वरूप गुंतागुतीचे 
झाले म्हणून सामुदायिक मालकी येणे अपरिहार्य हे 
दुसर्‍या टीकाकारांचे म्हणणे, (३२ ) काही टीकाकार 
यातून अधिक उत्पादन संभवते म्हणून हे स्वीकारावे 
असे म्हणतात. ( ४ ) इतरांना उत्पादनापेक्षा वाटपाचा 
प्रश्न महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. ( ५ ) इतिहासाचे मंथन 
करून त्यांना हे तत्त्व सापडलेले आहे. (६) सामूहिक 
मालकी हक्क हा नैतिक व नेसर्गिक स्वरूपाचा आहे. 
खाजगी मालकी हक्क अजून अस्तित्वात आहे तेथे 
अनेक वेगवेगळे हेतू असू शकतात. उदा. (१) बऱ्याच 
वर्षांपासून तो अस्तित्वात आहे म्हणून तो तसाच 
राहिला आहे हा केवळ योगायोग असू शकेल, (२) 
काही ठिकाणी त्याचे शुचित्व मानण्यात येते म्हणून तो 
टिकला असेल, (३ ) प्रस्थापित सरकारला कदाचित्‌ 
श्रीमंतांची भीति वाटत असेल, (४ ) नाहीतर मल्या- 
मोठ्या मध्यमवगीय समाजाला खूष ठेवण्यासाठी तो 
अबाधित राहिला असेल, (५) कदाचित या हक्काला 
अब्राधित ठेवण्यामागे काही तत्त्वज्ञान असेल याची 
लोकांना जाणीवही नसेल. परंतु या सर्वांचे व्यवस्थित 
ज्ञान असणे आव्यक आहे. हा केवळ आर्थिक प्रश्न 
नाही तर त्यापेक्षा त्याचे स्वरूप विस्तृत आहे. मानवी 
समाज हा स्वातंत्र्य हे एक मूल्य मानून जगत आहे. 
मानवी स्वातंत्र्य व आर्थिक सुत्त्ता यामधील खाजगी 
मालकी हक्क हा एक दुवा आहे. इतिहास ही याची 
साक्ष आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी आपणास * अस्ति ? 
व “नेति? या दोन्हीही पद्धतींचा वापर करता येईल, 
तेव्हा खाजगी मालकी हक्क हा समाजापाशी असणे ही 
एक समाजाची नित्याची गरज आहे असे म्हटल्यास 
त्यास काय प्रत्यवाय आहे ? 

जेव्हापासून “ मीर ला स्वतःचे ज्ञान झाले तेव्हा- 
पालूनाः मालकी हक्क अस्तित्वात आळा. त्याच्या 


स्वतःच्या नैसर्गिक गरजांमुळे त्याने क्रिया करण्यास 
प्रारंभ केला, रानावनात कंदमुळे किंवा शिकार करून 
“मी? आपले पोट भरू लागला. त्याा त्याच्या कर्त- 
त्वाची जाणीव झाली. त्याने जे जे केळे त्या सर्वावर तो 
आपलां हक्क सांगू लागला. त्याचे त्या वस्तूमागे 
* ममत्व > निर्माण झाले. तेही नैसर्गिक असेच होते. 
प्रारंभी मी व जडसृष्टी वेगळी असे त्याला ज्ञान झाले, 
त्यामुळे तो व त्याचेसारले हे एकत्र आसमैक्यबुद्धीने 
राहू लागले, स्री व तिची अपत्ये यावरही तो आपला 
हक्क सांगू लागला, त्याच्यामधील पितृभाव जागा 
होण्यास फारसा काळ लागला नाही. नंतर अरिस्टॉट- 
ठूने म्हटले आहे त्याप्रमाणे ' फार्तिलियन जातीचे घोडे 
ज्या प्रमाणे आपली अपल्ये चेहर्‍याच्या ठेवणीवरून 
ओळखतात त्याप्रमाणे मानवही आपली अपत्ये 
ओळखू लागला, त्याच्या कर्तृत्वाची जाणीव त्याला 
पदोपदी होत होती. काही काळ त्याचा स्वतःचा पिंड 
म्हणजे समाजाचा पिंड होता. परंतु त्याचबरोबर त्याचा 
“व्यक्तिगत मी? हा त्याच्या * सामाजिक-मी ? 
पेक्षा स्वतःचे वेगळे अस्तित्व शोधत होता. हीच 
त्याच्या मालकी हक्काची जाणीव आहे. त्याच्या मालकी 
हक्काची प्रस्थापना त्याच्या नैसर्गिक स्वरूपातच झाली 
आहे. त्याचा मालकी हक्क तो स्ततः , त्याची स्त्री, 
त्याची अपत्ये, जमिनजुमला, घरदार या सवांवर 
सिद्ध झाला; हा त्याचा निसर्गनियम होता. काहींनी 
ही त्याची “ सहज प्रवृत्ती ? होती असे म्हटले आहे. 
प्रारेमी-प्रारमीचा इतिहास हा “मी ? चाच इंतिहास 
आहे. र 

खाजगी मालमत्ता व्यक्तीपाशी असणे ही केवळ एकं 
नैसर्गिक प्रवृत्ती किंवा बाब न राहता तिला पुढे संस्थेचे 
स्वरूप प्रात्त झाले, परंपरेने वारसाहक्क, मिळकतीचा' 
वैयक्तिक उपभोग घेण्याची मुभा, काही ठिकाणी 
वडील मुलास कुटुंबांच्या धुरणित्वाचा हक्क, इ. गोष्टी 
प्रात झाल्या, येथे एक गोष्ट ध्यानात राहते ती ही की 
हे हक्‍क नैसर्गिक रीत्या निर्माण झालेळे आहेत. तें 
कुणीही दिलेले नाहीत. परंतु निसर्गावस्थसंबंधी सध्या 
काही अपसिद्धान्त रूढ झाले आहेत. ते म्हणजे खाजगी' 
मालमत्तेचे हक्क हें राज्यनिर्मितीनंतर अस्तित्वात 
आलेले' आहेत किंवो समाजसंघटनांनंतर अस्तित्वात 
आलेळे आहेत हे होत. परंतु प्रथमच हे ध्यानात 


ष्ठ 


अनुक्रमणिका 


खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान 


घेतळेळे बेरे की त्यांचे स्वरूप नैसर्गिक होय. नाहीपेक्षा 
खाजगी मालकीच्या समथनात दुसरे कुठलेही विधान हे 
असमथ ठरते. हक्क हे सरकारवर अवलंबून आहेत, असे 
मानळे की सरकारची वाजू मजवूत होते व अज्ा 
सिद्धान्तातून हुकुमशाहीची निर्मिती होते. याचाच अर्थ 
हक्क हे सरकारपासून निर्माण झालेळे ( १९॥५४निए९ ) 
आहेत असा होतो. तेव्हा हक्क हे मूलतः नेसर्गिक 
आहेत व फक्त त्यांचे अस्तित्व हे सामाजिक जाणीवेवर 
व सत्तेच्या समर्थनावर अवलंबून असते. एखाद्या 
नियमाचे सत्तेने समर्थन ( 8891701101 ) केले म्हणजे 
तिची निर्मिती सत्तेच्या हातात आहे असे होत नाही. 
स्थावर-जंगम स्वरूपात खाजगी मिळकत जमा करणे 
ही जशी एक नैसर्गिक क्रिया आहे तद्मींच ती एक 
आर्थिक क्रियाही होव. माणसाची प्रत्येक क्रिया ही 
व्यापक अर्थाने एक आर्थिक क्रियाच होय. समाजाचा 
डोलारा जसजसा निर्माण होत जातो तसतसा त्यास 
एक व्यापक अर्थ प्राप्त होतो. जीवनात हळूहळू 
राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अक्या स्वरूपाची 
कप्पेत्राजी निर्माण होते. 


काही लेखकांनी खाजगी मालमत्तेचे स्वरूप स्पष्ट 
करताना समष्टिजीवनावर अधिक भर दिला आहे. 
त्यांचे मते माणसाचा स्वार्थ त्याचे आड आला. पण 
याचा अर्थ मालकी सामाजिक स्वरूपाची होती तेव्हा 
“८ मी ला ' मीपण ' कळलेले नव्हते असा होतो. 
त्यांवळी सामाजिक 'मी? हाच ' व्यक्तिगत मी ! होतो, 
त्यामुळे मालमत्तेचा हक्क सामाजिक होता, व्यक्ति- 
गत नव्हता, हे सिद्ध होत नाही. मनुष्य हा समाजात, 
कळपात राहतो म्हणून तो मालकीचा हक्‍क हा समा- 
जाचा हा अर्थ बरोदरर नाही, येथे एवढेच म्हण शकू 
की इतिहासात एक काळ असा होता की समाजाची 
जाणीव ही फार क्षीण किंवा बाल्यावस्थेत होती. ती 
हळूहळू वाढत गेली त्यावेळी राज्याला मर्यादाही 
पडलेल्या नव्हत्या, इतके कशाला ? इ, स. १६ शेच्या 
सुमारास अमेरिकेत सुद्धा भूमि इतकी विस्तीण होती की 
प्रारंमी आलेल्या युरोपियनांना वाटेल तेवढी भमी हस्त- 
गत करता आली. या उलट मालकी हक्काला एवढे 
झुचित्ब निर्माण झालेले आहे की युद्धात यिजय्री झालेले 
राष्ट्र सरव राज्य कात्रीज करू शकते. परंतु व्यक्तिगत माल- 


कीच्या मालमत्तेला दाक्य तोवर धक्का लावत नाही, 
कारण ही बात्र अनैतिक मानली जाते. खरे म्हणजे 
जित राष्ट्रातील सर्व व्यक्तींची माळमत्ता ही सर्वार्थाने 
जेत्या राष्ट्रांची मालमत्ता व्हावी. एक वेळ अद्यीही 
होती की जेव्हा मालमत्तेला वर म्हटल्याप्रमाणे सीमा- 
रेषा नव्हत्या. परंतु नंतर परस्परतंब्रंधातून व करार- 
मदारातून त्या निर्माण झाल्या. म्हणूनच नैसर्गिक 
स्वरूपापुळे निर्माण झालेली मालमत्ता पुढे संस्थारूप 
झाली. या संदर्भात आणखीही एक विधान करण्यात 
येते, ते असे की जेव्हा समाज समष्टिरूपात जगत होता 
तेव्हा तो स्थिर नव्हता. एका जागेहून दुसर्‍या जागी 
अशी त्याची भ्रमेती चाळू होती. सत्ता राजाच्या किंवा 
टोळीप्रमुखाच्या स्वाधीन होती, त्याने टोळीतील 
लोकांना ती बाटून दिली, परंतु या मालकी हक्काला 
काही अर्थ नव्हता. कारण तो त्या वस्तूंचा मालकी 
हक्क किंवा उपभोग वाटेल तेः्हा घेत असे, परंतु एक 
बाबर ध्यानात ठेवावयास हवी की तेव्हा लोकांना 
जाणीव नऱ्हती. ही राजेशाही पुढे हुकुमशाही झाली, 
ज्याच्या हातात सत्तेची मालकी असते तो सर्वकष 
असतो. मालमत्तेची मालकी व सत्ता या दोन्हीमुळे 
सर्वसाधारण व्यक्ति होरपळून निघाली. सरकार ही एक 
कायदेशीर ब्राब्र होती परंतु व्यक्‍तींना अळग अलग 
दर्जा अजून प्राप्त झालेला नव्हता. हळूहळू व्यक्‍ती ही 
स्वतःच्या जाणीवेमुळे व हक्‍्कामुळे कायदेशीर बाब 
(1.98) ९11७ ) झाली, “मी? चे अस्तित्व 
व तिचा मालकी हक्‍क सरकारने मान्य केला, त्याला 
करावा लागला, व्यक्तीव्यक्तींच्या हातात मालमत्ता 
आल्यामुळे सरकारला प्राप्त झालेली सर्वकषता इथे 
निर्माण झाली नाही. कारण एका राज्यात एकच सर. 
कार असते परंतु तिथे अनेक व्यक्ती असू शकतात. हे 
व्यक्तीच्या हक्‍कांवरील शिक्‍्कामोतंत्र होण्यास तिची 
नैसर्सिक प्रत्रत्तीच कारणीभूत ठरली. व्यक्तीला स्वत:च 
अस्तित्व प्रस्थापित करावयाचे होते. व्यक्तीला स्वतः 
आपण इतरांपेक्षा मिन्न आहोत हे दाखवाबयाचे होते. 
काही वेळा सरकारपासून तिळा भीती होती, कदाचित 
मालमत्तेचा तिला अधिक्र उपयोग घ्यावयाचा असेल 
एके वेळी खाजगी मालमत्ता नव्हती हा काही खाजगी 
मालमत्ता हक्क हा नैसर्गिक नसल्याचा पुरावा नाही 
उलट फ्राईड मॅकूडुगल यांनी तर मालमत्तेचा हव्यास 


५१ 


नवभारत 


हा नैसर्गिक मानळा आहे, या मतांचा काथ्याकूट 
करण्याची इथे गरज नाही. 

खाजगी मालमत्तेच्या हक्काला सर्व देशांतून कमी 
अधिक अंतराने मान्यता मिळाली, समाजाचे स्वरूप 
स्वयंचलित असल्यामुळे खाजगी माल्त्तेमुळे समाजाला 
नैसर्गिकपणे ' अधिकांचे अधिक सुख ? मिळू राकले, 
मानवी जीवनातील व्यवस्थितीकरणाचे हे एक स्पष्ट 
उदाहरण होते. काही लेखकांनी ही क्रांती मानली, 
वारसाहक्क, करारमदारांची शुचिता व तिचे प्रामाण्य, 
मिळकतीवरील स्वाजगी नफा यांना कायदेशीर मान- 
ण्यात आले, व्यक्तिगत जीवनाबरोबर खाजगी जीव- 
नातही समृद्धि आली. यात निव्वेण असे काहीच 
नव्हते, परंतु एक प्रश्न नेहमी संभवतो तो असा की 
गुलामगिरी, पिळवणूक ही तर इतिहासात सर्वत्र दिसून 
येतात. आतापय़रेतचा इतिहास हा काही सुखासीनेतेचा 
इतिहास नाही. परंतु दुःख, पिळवणूक हा काही इति- 
हासा'चा व्यवच्छेदक गुण नाही. दुःखपीडेचे काल- 
खंड अनेक आहेत. परंतु त्यांचा काल मर्यादित राहिला, 
मानवी बुद्धीचा तो एक धर्मच आहे. सॉरे तत्त्वज्ञान, 
समाज, धर्म, दुःखाचे नियमन करीत' राहिली. सर्व 
संस्था या सत्याला अनुसरून होत्या, मानवी सुखा- 
पेक्षा निराळे सत्य ते काय ? जीवनात असे अनेक 
घटक होते की ज्यांचे ज्ञान त्या परिस्थितीत विद्वानांना 
झाले नाही. परंतु तात्काळच त्या काळी काही अशा 
गोष्टी झाल्या की त्यामुळे सुख प्रस्थापित होऊ शकले, 

युरोपात इतर सर्व संस्थांचे स्वरूप पालटत 
गेळे परंतु खाजगी मालमत्ता तशीच टिकली, 
माणसाला स्वत्त्वाची जाणीव करून देणारे च्च देखील 
अबाधित राहिले नाही. पुनरुत्थानकाळी व्यक्ती 
स्वतंत्र झाली, नैतिक व धार्मिक तत्त्वांचा जोर कमी 
झाल्यामुळे व्यक्ति अधिक स्वार्थी झाली, उदारतेची 
जैसार्गिक क्रिया ( १४७६१७ 0९06ए0)९7 06 ) जी 
व्यक्तीव्यक्तीमध्ये होती ती पार मारली जात होती, 
भौगोलिक शोध लागले, होकायंत्र ब बंदुकीच्या 
दारूच्या साह्याने परपांतावरील वर्चस्व वाढू लागले, 
व्यापार वाढला, लोकसंख्या वाढली, पुढे पुढे यंत्र- 
निर्मिती सुरू झाली, व्यक्तिवादातून मानवतावाद 
व त्यातूनच निधर्मी समाज निर्माण झाळा, परंतु प्रचंड 
उलाढालीत माणसांची उदार बुद्धी चेपल्या जाऊ 


लागल्या. टॉनी यांनी आपल्या ' 8०12101 87१ 
॥॥७ 118९ 01 ०७७9118 ? या ग्रेथात चचंच्या 
उदार धोरणाची चर्चा केली आहे. त्याचे मते जे 
उदारमतवादी कार्य जबाबदार व्यक्ती मध्ययुगात करीत 
ते कार्य आता त्या व्यक्ती पुढे करीनाशा झाल्या, त्यामुळे 
समाजात बुद्धिमांद्य व घर्माधता निर्माण झाली. व्यक्ती- 
मध्ये जरी हा दोष निर्माण झाला तरी चर्चने उदार- 
तेचे धोरण स्वीकारळे, चचेने दरिद्री जनतेत पैसा 
बाटला, त्यांना कामे दिली, त्यांना रोजगार दिला, 
नेवे उद्योगधंदे निर्माण केळे, एवढेच नव्हे तर जेव्हा 
लोकांना कामे नव्हती तेव्हा नवनवी चर्चेस बांधावयास 
घेतली. तेव्हा गराच्या रक्तावर, पिळवणुक्रीवर चर्चेस 
बांधळी गेली हे म्हणणे (कतपत बरोधभर आहे ? वरील 
इतिहासाचा भाग टीकाकार संपूर्णत: विसरून जातात, 
फ्रान्समध्ये मध्ययुगात जी सुजत्ता दिसून येते ती या 
अद्याच प्रक्रियेतून निर्माण झालेली होती. इतिहासाचा 
अंतखोत इद्यस्वर्पापेक्षा वेगळाच आहे. लोकांना 
रोजगार पुरविण्यासाठी नोतेदोम ( 1५०/७ १००९) 
चे चच बांधण्याचे काम चर्चेने हाती घेतले हा ऐति- 
हासिक पुरावा होय. राजेरजवाडेही वेगळ्या प्रकारे हेच 
कार्य करीत होते, त्यांचे कार्यही परिणामी बहुजन- 
सुखाय ठरले, परंतु पुनरुत्थानकाळी व्यक्तीने खतःची 
पुनः प्रस्थापना केली. खाजगी मालमत्तेचा हक हिरा- 
वून घेण्याची कुणालाही गरज भासली नाही. काही 
ठेखकांनी ही सूचना आपल्या ग्रंथांतून मांडली परंतु 
ती अत्येत अव्यवहार्य ठरली, उलट बाराब्या-तेराव्या 
दातकात अस्तित्वात असणारी यंत्रागारेही (0८16615) 
पुढे पुढे बंद पडली. यंत्रागारावर उत्पादन केले म्हणजे 
सामुदायिक मालकी निर्माण झाली हे म्हणणे उचित 
नव्हे. काही काळ ती टिकली पण तो एक इतिहासाचा 
टप्पा होता, इंग्लंडात खहिताजरोबर अधिकांचे हित 
साधण्यासाठी म्हणून की काय बँका, पेढ्या, तंयुक्तपणे 
चालविण्यास प्रारंम झाला, अनेक व्यक्तींनी मिळून त्या 
सर्वांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थितीकरण केले, खाजगी 
मालमत्तेचा विचार खाजगी नफ्याशिवाय करताच 
येत नाही, परंतु इतिहासात त्यामुळे एक महान 
औद्योगिक क्रांती घडून आली, 

औद्योगिक क्रांती इतिहासाची एक आवश्यक बाब 
आहे असे मानण्याची आवश्‍यकता नाही. औद्योगिक 


ष्र 


खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान 


क्रांतीच्या प्रारमकाळी यंत्राचे संशोधन किंवा तिची 
निर्मिती याचा भांडवलदार वर्गाशी अर्थाअर्थी संबंध 
नव्हता. उलट त्यांचे संशोधन हे त्यांच्या स्वतंत्र प्रज्ञेचे 
उदाहरण होय. ते सव संशोधक खालच्या वर्गातील होते. 
शास्त्राच्या आभ्यासाचा किंवा तांत्रिक शिक्षणाचा 
त्यांना गंधही नव्हता. जॉन के, हरग्रिव्हज यांच्या 
जीवनपटाकडे थोडेसे अवलोकन केळे तरी हे 
आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येते, परंतु तीन गोष्टींचा त्या- 
काळी इतिहासात समन्बय झाला, ( १) त्याकाळी 
वाढणारे शास्त्राचे ज्ञान, (२) आर्थिक क्षेत्रातील 
व्यक्तिवाद, ( २ ) त्यातून निर्माण होणारे तंत्र, 
औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभी या तीन्हींचा ताळ- 
मेळ नव्हता. निदान औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभ- 
काळी तरी यंत्राची निर्मिती ही सामाजिक गरजेतून 
झाली हे म्हणणे म्हणजे सत्यापलाप होय. नंतरच्या 
काळात मात्र बेकारी, दारिद्य, दुःख, पिळवणूक वाढली 
असे म्हणण्यापेक्षा ती नैसर्गिक उदाखूत्ती कमी झाल्या- 
मुळे वाढली हे म्हणणे उचित होय, कारण वर सांगि- 
तेल्या सर्व प्रक्रियांचा परिणाम मानवी बुद्धीला 
चटकन्‌ आकलन होण्यापलिकडचा होता, शास्त्र, तंत्र, 
खाजगी नफा, बैक्रांरी, लोकसंख्येची वाढ ही कधी 
नव्हती इतकी झाली. तात्पुरते दुःख वाढले हे खरे 
परंतु लगेच मानवीबुद्धीने याचा सुसंगत अर्थ लावून 
पुनः सुख व स्थैर्य स्थापित केले, या चालढकलीत 
आणखी एक गोष्ट घडली. ती म्हणजे कधी नव्हती 
इतकी मालमत्ता थोड्या व्यक्तींच्या हाती साठली व 
बहुसंख्य जनता दरिद्री झाली. ज्याच्या हातात पूर्ण 
जाते तो सर्वकष होतो हा नियम इथेही लागू झाला. 
एका बाजूस सरकार किंवा राजशाही ब दुसऱया बाजूस 
भांडवलदार अश्यी आगळी परिस्थिती निर्माण झाली. 
समाजाचे संतुळन नष्ट झाले, पूर्वी जेव्हा सरकार 
राज्याच्या रूपात बलाढ्य होऊ लागले तेव्हा बरीच 
मोठी मालमत्ता असणाऱ्या सरदारांनी संतुलन साधले; 
जेव्हा चर्च डोईजड झाले तेव्हा अनेक सरदारांनी व 
व्यक्तींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेचा योग्य विनि- 
योग करून चर्चचे धोरण नमविठे, किंब्रहुना यापैकीच 
काही सरदारांनी छोटी छोटी राष्ट्र निर्मिली. पुढे काही 
व्यक्तींनी व्यापारउदीन करून या सरदारांना किंवा 
छोट्या . राज्यकर्त्यांना नमविले, जर या व्यक्तींपाशी 


अंदतःही खाजगी मालमत्ता नसती तर समाजाचे 
काय झाले असते कोण जाणे ! इतिहासाचा अभ्यास 
करताना असा प्रश्न न विचारणे बेरे, परंतु किती काळ 
समाज हुकुमश्ाहीखाली चिरडला गेला असता याचा 
बिचार करता येऊ शकतो. 

वरील विधान एका दुसऱ्या. प्रकारेही सिद्ध करता 
येऊ शकते. गेल्या सातशे वषांचा युरोपचा इतिहास 
हा हाक्‍्कांचा इतिहास आहे. भाषणाचा हक्‍क, सभा 
घेण्याचा हक्क, लिहिण्याचा हक्‍क, करवाढीचा हक्‍क, 
आदीं साठी लढे झाले, या यशस्वी लढ्याच्या मागे जन- 
तेची शक्ती होती परंतु खाजगी मालमत्तेचेही त्यासाठी 
पाठबळ होते. नाहीपेक्षा दुर्बळ जनता सर्वकषांच्या 
हाताने चिरडली गेली असती, यांपैकी काही हक्‍क काही 
देशात रक्तविहिन क्रांतीनेही मिळाळे आहेत. जनता ही 
तुल्यबळ ठरली व सोक्षमोक्षांने अनेक प्रश्न सुटले. काही 
ठिकाणी जनता ही अनेक वष्रे सतत लढली कारण तुल- 
नेने ती कमी शक्तीमान ठरली, इतिहासातील हा एक 
प्रयोगच होता. वरील सांगितलेल्या सर्व हक्कांना 
खाजगी मालकी हक्काचे पाठबळ होते. ज्या दिवशी 
हा हक्क हिरावून घेतला जाईल त्या दिवशी ही जनता 
निर्बल होइल, जर का हा हक्‍क हिरावून घेतला गेला 
असता तर जनता हुकुमशाहीत खितपत पडली 
असती. लोकशाही जर टिकवावयाची असेल तर इतर 
सर्व हक्कांच्या मुळाशी असणारा हा कायदेशीर हक्‍क 
अज्ञानाने गमविता कामा नये याची जाणीव जनतेस 
असणे अवदय आहे. जनता स्वार्थी आहे म्हणून 
ती हक्‍क सोडणार नाही हे म्हणणे निराळे. व स्वातंत्र्य- 
रक्षणासाठी खाजगी मालकी हकक ठेवणे ब त्यासाठी 
लढा देणे हे निराळे, केवळ श्रीमंतांकडे खाजगी माल- 
की हक्‍क आहे म्हणून लढा देणे हे मालकी हक्‍्का- 
विरुद्ध लढा देणे यापेक्षा निराळे आहे, तात्त्विक स्वरू- 
पात एकदा का सर्वांचा मालकी हक्क गेला की लोक 
शाहीचा प्रयोग संपला असे मानण्यास काहीच प्रत्य 
वाय नाही. काही श्रीमंतांकडील श्रीमंती कमी करता 
येईल, परंतु मालकी हक्‍क पुनः प्रस्थापित करण्यासाठी 
एक मोठा लढा द्यावा. लागेल, त्यासाठी शास्तरदृष्टीने 
इतिहासाकडे दुलंक्ष करून चालणार नाही, खरे म्हणजे 
कुठलाही लढा हा जननेचा सत्तास्थानाशी लढा असंतो. 
चर्चबिरुद्ध लढा हा सत्तास्थानाशी लढा होतां! 


3 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


माल्मत्ताही व्यक्तीपासून सत्तेपाशी जव्हा जाते तेव्हा 
हुकुमशाही निर्माण होते. राजेशाही, चच हे खाजगी 
मालकी हक्काचे शुचित्व मानेनासे झाळे म्हणून लढे 
दिले गेळे. इतर हक्‍क कमावता येतील परंतु खाजगी 
मालमत्तेचा हक गमवल्यावर लढा तरी कशाच्या 
जोरावर देणार ? 

* कालमाकंस्‌ याने यासंबंधात बराच विचार करून 
आपला समाजवादाचा विचार मांडला, इतर समाज- 
वाद्यांपेक्षां मार्क्सचे एक वेशिष्ट्य म्हणजे त्याने मांड- 
छेला शास्त्रपूत ऐतिहासिक वाद हा होय. त्यापैकी 
मला फक्त ऐतिहासिकवादाचीच इथे चिकित्सा करा- 
बयाची आहे. त्याचे मते (१) आतापर्यंतचा इतिहास 
हा वर्गयुद्धाचा इतिहास होय. (२) वग हे ' आहेरे? 
ब “नाहीरे! यांचे आहेत. (३) हे वर्ग पिळवणुकीमुळे 
निर्माण झाले. (४) संपत्ती ही काही मूठभर व्यक्तींच्या 
हातात एकत्रित झाली, (५) पूर्वी संपत्ती ही समा- 
ज्ञाच्या मालकीची होती व आताही समाजाच्या माल- 
कीची झाली पाहिजे. (६) सवे मानवी व्यापार 
अस्थिर व गतिमान असल्यामुळे सामाजिक ब राज- 
कीय संस्था बदलल्या पाहिजेत असे त्याचे मत इथे 
थोडक्यात सांगता येईल, आज ांभर वर्षांपासून हे मत 
सर्वश्रुत आहे. जगातील अर्धी अधिक लोकसंख्या 
साम्यवादी झाली आहे. बरेचसे लिहिले वाचले गेले 
आहे. मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानातील बऱ्याच भागावर 
टीकाकारांनी लेखणी उचलली. परंतु १९१७ नंतर 
साम्यवादाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले, मार्क्सने इति- 
हासवादाचे केळेळे विवेचन हे मुळातच आता तपासले 
गेले पाहिजे, त्यातील काही भागांत बरेचसे सत्य आहे, 
पण खाजगी मालमत्ता ही गेली दोन ते अडीच हजार 
वर्षे संस्था रूपाने अस्तित्वात आहे, वेळोवेळी अनेक 
लढ्यात ती अस्तित्वात होती, रसायनशास्त्रात ज्या 
प्रमाणे काही पदाथ ( 0००१०७8 ) हे प्रक्रियेत भाग 
घेऊन प्रतिक्रिया घडवून आणत असतात ह्याप्रमाणे 
न्यक्ति ब समुदाय यांचे स्वातंत्य अजाधित ठेवण्यात 
स्ाजगी मालमत्ता ही उपयुक्त पडली, ग्रीक काळात 
सुहामांना पोट भरण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. परंतु 
साळकी हकाजअत बरीच निराशा होती. त्यामुळे 
स्वतंत्र्य मिळविणे त्यांना अशक्य झाले, जगाचा 
शतिहास हा स्वातंत्याचा इतिहास आहे. हळूहळू 


५४ 


स्वातंत्र्य मिळत गेळे आहे. इकडे स्वातंत्रय व दुसरीकडे 
पोटाचा प्रश्न या दुहेरी प्रश्नातून मार्ग काढावयाचा 
आहे. पोटाचा प्रश्न वेळोवेळी सुटत गेला. ( पोटाचा 
प्रश्नच नव्हता किंबा दारिद्यच नव्हते हे म्हणणे म्हणजे 
जीवनाकडे दुलेक्ष करणे होय ). माणसाचा गुणधम हा 
नैसर्गिक उदार्तेचा असल्यामुळे ' दुःख जीवापाडे? हे 
फार काळ टिकू शकत नाही. उलट शिक्षणाने दुःखाची 
जाणीव करून द्यावी लागते. तेव्हा आतापर्यंतचा इतिहास 
हा निघुंगपणाचा, दुःखाचा ब आपत्तींचाच होय हे 
विधान अतिदायोक्तीचे ठरते. इतिहासात सुञत्तेचे 
कालखंडच्या कालखंड आहेत. वग अस्तित्वात होते 
ते उपयुक्ततेच्या सिद्धान्तावस्च. परंतु 'मानवी जाणीव 
ही तोकडी पडल्यामुळे, योग्यकाळी योग्य निर्णय न 
घेतल्यामुळे, व दूरदार्शित्वाच्या अभावामुळे दुःख वाढले, 
ही एक तात्कालीक स्वरूपाची कालमर्यादा ( ट्या- 
2०7६१४ ७३७९ ) होती. लहान लहान खाजगी 
मालमत्ता असणाऱ्यांनी जीवनाचा डोलारा तगवून 
ठेवला होता. दुःख वाढत गेले, चर्च ब धर्मादाय 
संस्था यांनी तेव्हा स्वार्थवादाला सांभाळून ठेवला, 


* चच मोडले तेव्हा सरदारांचा वर्ग निर्माण झाला. इतरां- 


जवळ मालमत्ता फार योड्या प्रमाणात उरली, भांड- 
वलदारांच्या वर्गाने अनियंत्रित राज्यसत्तेला शह दिला, 
एव्हाना बरीच मोठी मालमत्ता मिळवून काही विशिष्ट 
वर्गाच्या हातात ती आली, इतरांजबळ काहीही उरले 
नाही. परंतु दोन मार्ग उपलब्ध होते: ( १) खाजगी- 
माठ्मत्तेचे पूर्णपणे उच्चाटन करणे किंबा (२) जनतेने 
सरकारला संयमाने व उत्कांते द्वारे बिषमता कमी 
करावयास लोकशाही मार्गाने भाग पाडणे, पहिल्या- 
पेक्षा दुसर्‍या मार्गास ऐतिहासिक परंपरा होती. 

या दृष्टीतून इतिहासाचे सिंहाबलोकन करीत असता 
खाजगी मालमत्ता ही शरीराच्या अनुपद्रवी गाठी- 
प्रमाणे अस्तिस्त्वात राहू शकत नाही, वरील माक्‍संच्या 
मताप्रमाणे उलट ती अपायकारक ठरली, गेली दोन 
हजार वर्षे तिची उपयुक्तता कळल्यामुळे ती टिकली 
व जाणीवपूर्ण असो वा नसो त्यामुळे व्यक्तीच्या स्वातं- 
त्याला त्यामुळे चिरस्वरूपी मर्यादाही पडल्या नाहीत 
या मालकी हक्काच्या संरक्षणाचे लोकांनी निरनिराळे 
हक्‍क मागितळे, मुळातच जर कोणती समाजःयवस्था 
अन्नाचा ब राहणीचा प्रश्न संपूर्णपणे सोडवू शकत असेल 


खाजगी मालकी हक्काचे राजकीय तत्त्वज्ञान 


तर हा हक्‍क सोडण्यास काहीही हरकत नाही. परंतु 
असे झाले नाही, होत नाही, आजही जीवन संपूर्णपणे 
सुखी करण्याचा ठेका घेतलेल्या सरकारला सुद्धा ते 
जमले नाही, उलट इतिहासाला विरुद्ध दिशेने गती 
मिळाली, भाषणस्वातंत्यादे काही हक्‍क आम्ही 
आधी मागितले, काही विचारवंतांना बाटले हे सर्व 
हक्‍क निरुपयोगी आहेत. जोपर्यंत खाजगी मालमत्ता 
नष्ट होणार नाही तोपर्यंत इतर हक्कांना काहीच अर्थ 
नाही. परंतु आता संपूर्ण मालमत्तेची मालकी सरकार- 
च्या स्वाधीन केल्यानंतर सुद्धा पुनः आपण तेच ते 
हक्‍क मागत आहोत. याचा अर्थ साम्यवादी सरका- 
राची आपणास भीती बसली आहे, अशातला भाग 
नसून किंबा जुनाटमतवादी आहोत म्हणून नव्हे तर 
केवळ अशा सरकारात चिरस्थायी स्वरूपात हा दुर्गुण 
निर्माण होतो म्हणूनच इतिहासाचा हा धडा ध्यानात 
ठेवावयास हवा. संपूण मालकी हक्क नाहीसा करणे 
हाच जर समाजवादाचा अर्थ असेळ तर लोकशाही 
व समाजवाद हे कधीही एकत्र नांदू हकणार नाहीत. 
अशा लेष्कांच्या मते समाजबाद हा लोकशाहीचा 
प्रगत टप्पा होय, परंतु एकदा का समाजवादी सरकार 
हे हुकुमशाहीत रूपांतरित होऊ लागले की जनते- 
जवळ अशी कोणतीही शक्ति नाही की जीमुळे 
सरकारचा प्रतिकार राक्य आहे. १९'५० नंतरच्या 
काही घटनांनी ते सिद्ध केलेच आहे. लोकशाही 
ब समाजवादी सरकारांची हुकुमशाहीत परिणती 
होणार नाही याची कुणीही हमी घेवू शाकत 
नाही. व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तेची अभिलाषा , ही 
काही संपलेली नाहीत. प्रगत समाजावस्थेचे समा- 
जवांद हे चित्र आहे असे म्हणण्यास काहीच हर- 
कत नाही. परंतु न्याय्य सामाजिक जाणीव झालेले 
ते सरकार जनतेचे हक्‍क हिरावून घेवू दकत नाही हे 
भ्हणणे सत्यास सोडून आहे. हे जर सर्व शक्‍य आहे 
तर मग खाजगी मालकी हक्काचे उच्चाटन कशासाठी ? 
खाजगी मालमतेचा हक्क यावर हमखास उतारा नाही 
का ? इतिहासातील दोषांची पुनः आवृत्ति कशाला ? 
मानवी आयुष्यात पुनः पुनः प्रयोग करीत बसण्यात 
काहीच हशीळ नाही. केवळ मालकी हक व्यक्तीकडून 
हिरावून घेवूनच “ अधिकांचे अधिच सुख * साधते हे 
म्हंगेणे अचूक नाही. संमता व न्याय आहे त्या रूढ 


मार्गाने सुद्धा निर्माण करता येतो. समता निर्माण करणे 
म्हणजे मालकीहक्काचे उच्चाटन करणे असे नाही, उत्कां- 
तीचा मागे हाच बरोबर होय. समता प्रस्थापित करण्याचे 
काम हे सरकारचे आहे. त्यापेक्षा त्याला काहीच कतेव्ये 
नाहीत. ते एक समाजनियमनाचे यंत्र आहे. सत्ता 
व मालमत्ता एकाच हातात असल्यामुळे हुकुमशाहीची 
अधिक शक्‍यता आहे. जेव्हा जव्हा असे झाले तेव्हा 
क्रांति, लढाई, महायुद्धे झाली. तेव्हा सत्तेवरोवरच माल- 
मत्तेचेही संतुलन व्हावयास हवे हे कसे शक्‍य आहे ! 
सरकार हे करीत नाही म्हणूनच तर रूढ मार्गापेक्षा 
निराळा मार्ग शोधून काढाबा लागला. त्याचे एकच 
उत्तर राक्य आहे ते म्हणजे जनतेने अधिक जागृत 
राहून सरकारवर ही जोखड लादावी किंवा स्वतःहून 
त्याचे नियंत्रण करावे, 

हे एका उदाहरणाने अधिक सुलमतेने सिद्ध करता 
येईल, पूर्वीच्या काळी योद्धे आपल्या पाठीवर भात्यात 
बाण घेऊन जात. युद्धात हे बाण संपल्यानंतर त्यांचे 
जवळ एक ' अस्त्र ' असे. परंतु अस्त्रही एकदा 
गेळे की मग त्यांचे जवळ काहीही शिछूक नसे, एकदा 
का हा खाजगी मालकीचा हक्क गेला की मग जनते- 
जवळ स्वतःचे सामर्थ्य ग्हणून असे काहीच राहणार 
नाही. मालमत्ता ही एक शक्ति आहे. ती जनतेत 
विखरून असणे हे जनतेच्या अधिक हिताचे आहे. 
ती विखरढेल्या अवस्थेत ( १1०३९१ ) असली 
म्हणजे सरकारवर, भांडवलदारांवर उतारा म्हणून 
वापरता येईल. मालमत्तेचे प्राय. काम जनतेच्या 
पोटाचा प्रश्न सोडविणे हे आहे. परंतु हे काम जर 
इतके सोपे असते तर एखाद्या सैनिकीपद्धतीने गणिती 
तत्त्वावर ते सोडविले गेळे असते. हायेक हा शास्त्रज्ञ 
म्हणतो त्याप्रमाणे जीवनाचा प्रश्न खरोखर स्वातंत्र्याचा 
ब निवडीचा प्रश्न ( ९३8९॥(18]] 7 9 ११९७४०॥ ०! 
11९९ 0७००९ ) होय. या दृष्टीने इतिहासाकडे जघांवें 
म्हणजेच खाजगी मालमत्तेचे दुहेरी काये कळून येईल, 
औद्योगिक क्रांतीमुळे हे नैसर्गिक संतुलन बरेच बिघडले 
असले तरीपण खाजगी मालकी ही मध्यबिंदू म्हणून 
अजूनही महत्त्वाची आहे, हा शेबटचा बाण किंबा अस्त्र 
होय. नाहीपेक्षा पुनः गुलामगिरी नाहीशी करणे म्हणज 
असहाय जनतेला चातुव्णी किंवा ग्रीक संस्कृतीतील 
गुंडामगिरी नाहीशी करण्याइतकेच. कठीण होय, हें 


ष्ष 


कि 2: 
-करेडगप चिजा 
"रव्डटच्ण १022029 धत” 
-पफबुशमसररनश 


“चसहू' (४: 


नबभारत 


जनतेने संमजून घेतळे पाहिजे, जतता ही स्वमताच्या 
ज्ञोरावर कुठलेही सरकार पाडू किंवा ठेवू शकते. उद्या 
मताच्या प्राबल्यावर जर मालकीहक्क नाहीसा केला 
तर त्यास कुणी आड येणार नाही. बहुजन समाज 
हा निष्कांचन आहे. तरी पण स्वातंत्र्याची उपेक्षा करून 
चालणार नाही. स्वमताचे सरकार आणून कराच्या 
द्वारे समता प्रस्थापित कारणे अजूनही शक्‍य आहे. 
पोटाचा प्रश्न हा जसा जवळचा ब निकडीचा तसाच 
स्वातंत्र्याचा प्रश्न हाही निकडीचा होय. जवळच्या 
व दूरच्या प्रश्नाचे संतुलन घडणे हे अवश्य आहे, 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


प्रा, न, र, फाटक! 


च 


५ नवभारता'च्या मे महिन्याच्या अंकातील 
श्री. लक्मणशास्त्री जोशी यांचा प्रा. न. र, फाटक 
यांच्यावरील लेण वाचला, अभिनन्दनपर लेखात 
स्तुति असावी हे स्वाभाविक असले तरी त्यामुळे 
“< सत्याची बाजू ” दुलंक्षिली न जाण्याची खबरदारी 
प्रस्तुत लेखात घेतल्यासारखे बाटले नाही, उदाहर- 
णार्थ- 

(१ ) सत्तावनचा संग्राम हा स्वातंत्र्यसंग्राम 
नव्हता असे म्हणणाऱ्यांबर इंग्रजी सत्ता उलथून पाडून 
तिच्या जागी तत्पूर्वींची भारतीय सत्ता- मग ती 
“ सरंजामशाही ” का असेना - स्थापित करण्याचा 
“बंडवाल्यां''चा उद्देश नव्हता असे सिद्ध करण्याची 
जबाबदारी येऊन पडते. प्रा. फाटकांनी' हे सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न देखील केलेला नाही, 


(२) लोकहितवादींनी केलेले :* ब्राह्मणी !? 
विद्येचे मूल्यमापन त्यांच्या इतर लिखाणाप्रमाणेच 


५६ 


सरकार. हे जनतेचे प्रातिनिधिक स्वरूप आहे. 
केव्हा त्यास जनमताची कदर करावीच लागणार, 
याहीपेक्षा जनमताने जर शहाणपणाने मतदान केळे व 
जरूर तेवढी कटाक्षाने कडी नजर ठेवली तर हुकुम- 
शाहीचा धोका टळू शकतो. आणखी एक मार्ग आहे. 
तो म्हणजे घटनेने अशा प्रकास्ची हमी देगे ब सहजा- 
सहजी जनमताच्या कौळाळा बळी न पडणे, इतके जर 
जनमत साक्षर आणि समंजस असेळ तर कुठल्याही 


काळी क्रांतीची किंवा हुकुमशाहीची भीति नको, 


उमेट अज्ञानाचे द्योतक आहे. ते श्री. लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी यांना मान्य आहे असे त्यांच्या वेदिक 
संस्कृतीवरील ग्रंथावरून वाटत नाही. 

“ लोकहितवादींनी पाश्चात्य विद्येचे आवाहन 
केले ? यात कोणते शतकूऱ्य झाले ! विष्णुशास्त्री 
चिपळूणकर व त्यांचे “* प्रतिग्रामी ” आदरकर्ते यांनी 
गणित, विज्ञान, पाश्चात्य भाषा वगेरेचा अभ्यास 
करू नये असा प्रचार केला की काय १ 

(२ ) राजवाड्यांच्या प्रतिपादनावर '* सनातनी 
राष्ट्रवाद > असा छाप मारताना टाळकुऱ्या 
सन्तांच्या राष्ट्धातकी विचारसरणीवर राजवाड्यांनी 
केळेली विदारक टीका लक्षात घेतलेली नाही, उलट 
मुसलमानी आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी शानेश्वरी 
लिहिली गेली असे प्रा. फाटकांनी प्रतिपादले आहे. 
सत्यनिष्ठा बा लोकांना अप्रिय अशी मते मांडण्याचे 
घैर्य या गुणाचे हे उदाहरण खास नव्हे, 


-” डॉ. नी. र. बऱ्हाडपांडे. 


सार-संकलन 


उच्च शिक्षणविषयक संशोधन 

उच्च शिक्षणविषयक एका अत्यंत 
अहवाल “ युनिः्हर्सिटीजू क्‍्वार्टळी ” च्या मार्च १९६३ 
च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील महत्त्वाच्या 
काही भागांचा सारांदा येथे देत आहोत--- 

“ उच्च शिक्षणाच्या आजकाल होत असलेल्या 
वाढीमुळे असे काही प्रश्न निर्माण झाळे आहेत को जे 
अध्ययन व सैशोधन यावाचून सुटणे गाक्य नाही 
आणि अशा संशोधनास उत्तेजन देण्याची विद्यापीठांची 
तयारी आहे ”, असे लीडस्‌ विद्यापीठाचे कुलगुरू 
सर चालेस्‌ मॉरिस्‌ हे चर्चेस आरंभ करताना म्हणाले, 

हे काहीसे आश्रर्यक्रारक तर खरेच. कारण विद्या- 
पीठांचे आजचे स्वरूप शास्त्रीय नियोजित प्रवत्नांनी 
घडवलेले नाही. एखाद्या सजीव प्राण्याच्या बाढीम्रमागे 
झालेली ती बाढ आहे. स्वतेत्र व मुक्त वाता- 
वरणातच त्यांचे कार्य होत राहिळे पोहिजे. बाह्य वा 
अंतर्गत नियंत्रणाळा देखील तथे किमान स्थान आहे. 
विद्यापीठांची अजून अश्नीच श्रद्धा आहे. तथावि 
दोन महत्त्वाचे मुद्दे दुलश्षिता बेत नाहीत. एकतर 
विज्ञानाच्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण 'व. संद्लोधन ही 
अत्यंत खर्चाची वाब असून त्यामळे किमान म्हटले 
तरी पुष्कळच नियत्रण स्वीकारावे लागते. व दुसरे 
म्हणजे एवाद्या क्षेत्रात महत्वाचे संशोधन करण्याची 
दाक्‍यता निर्माण झाळी की तो प्रश्न विद्यापीठांच्या 
उत्तेजनाच्या बा विरोधाच्या कक्षेत राहात नाही. 
यामुळे उच्च शिक्षणविषयक प्रश्नांचे संशोधन आता 
विद्यापीठांना टाळता यावयाचे नाही. 

अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत विद्यार्थ्वांसंत्रंथीचे 
संशोधन त्यांना रुचणार नाही, विरोध होईल व 
अनिष्ट परिणाम घडतील, अशी अनेक प्राध्यापकांची 
समज़त होती. विद्याथ्यीचाही तसाच दृष्टिकोण होता 
अनेकांना कदाचित अजूनही तसेच वाटत असावे 


- तथापि त्यांच्या भूमिकेत आता! हळूहळू फरक होत 


असन कित्येकांना अश्या संद्योधनाचे महत्व मान्य 
होऊ लागळे आहे. शिकवण्याच्या पद्धतींविषयीच्या 
संद्योधनात्रद्दळ प्राध्यापक्रांची दृष्टीही व्रदूलत असून 
त्रिरोधाची तीब्रता नाहीशी झाली आहे. 


म॑, भा. ८ 


उद््‌वोधक चर्चेचा 


अशा संशोधनाच्या निष्कर्पावद्दळल एकमत होईल 
किंवा ते तावडतोत्र '' उपयुक्त ? ठरेल असा याचा अर्थ 
नव्हे. किंत्रहुना पदार्थविज्ञानासारख्या प्रस्थापित ज्ञान- 
शाखा समाजक्यास्त्र चा मानसशास्त्र ही प्रगल्भ दास्त्र 
आहेत हे देग्वीळ मान्य करणार नाहीत, यामुळे शिक्ष- 
णाची व ज्ञानाची वाढ यांच्या दृष्टीने अधवट निष्क्बे 
वा त्यांचा दुरुपयोग यामुळे धोका निर्माण होण्याचा 
संभव आहे. तथापि संद्योधनाच्या सहाय्याने प्रश्नांचे 
स्वरूप थोडे बहुत का होईना स्पष्ट व्हावे याकरिता 
सर्वांचीच आता तयारी होत आहे. 

प्रत्यक्ष अध्यापन क्षेत्रातील प्राध्यापकांनी आजवर 
प्राथमिक वा माध्यमिक शिक्षणाकडेच लक्ष दिले आहे. 
विद्यापीठांची स्वा प्रत्तता व स्वातंत्र्य ही मूल्ये असल्याने 
ते उच्च दिक्षणाकडें फारे वळलेच नाहीत. तथापि 
आता मात्र त्यांनी तसे करण्याची व आपल्या तत्त्वशा- 
नात्मक, मानसक्षास्रीय, वा समाजशास्त्रीय, पद्धतींचा 
व तंत्रांचा उपयोग उच्च शिक्षणाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी 
करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

मतांचा अंदाज घेऊन मूल्यांचे प्रश्न स॒टतीलच असे 
नाही. तथावि स्वतंत्र व स्वायत्त विद्यापीठांना आपले 
स्वरूप व आपली स्व्रायत्तता टिकविण्यासाठी आपले 
कार्य योग्य रीतीने करता आले पाहिजे; व त्यासाठी जी 
माहिती आवरयक आहे ती त्यांनी मिळवठीच पाहिजे. 
निदान ज्ञानाच्या वाढीआड त्यांनी येता कामा नये. 

चर्चेतीळ पहिल्या दिवसाचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा 
होता. तिचा आरंभ करताना जॉन वैझी ( ऑक्सफडं 
विद्यापीठ ) हे म्हणाळे: दिक्षण ही एक पद्धति म्हणून 
मानली जाते, शिक्षणक्षेत्रातीळ कोणत्याही एका पातळी- 
बर काही बदळ केला की त्याचे परिणाम कमी अधिक 
प्रमाणात सवंत्र अनुभवास येतात, उदा ० शालेय शिक्षण- 
क्रम एकदोन वर्षांनी वाढवण्याची कल्पना. याचे परि- 
णाम उच्च शिक्षणावरही होणे अपरिहाय आहे. 

चैझी यांनी ऊहापोह केलेळा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे 
आर्थिक विकास आणि उच्च शिक्षण यांच्या संब्ंधा- 
विषयीचा, शिक्षणक्रमात अधिक काळ घालविण्याची 
प्रवृत्ति मुख्यतः तीन कारणांतून उद्भवते : एक, राष्ट्रीय 
उत्पन्नातील वाढ; दोन, शिक्षणसंस्थांची सुधारणा; ब 


ष्‌ छे 


नबभारत 


तीन, ज्या कामांसाठी श्रिक्षणाची गरज आहे अक्षा 
कामांचे महत्त्व वाढणे, यातील पहिले सर्वात महत्त्वाचे. 
डुसर्‍याच्या योगाने -विविध ज्ञान्याखांतीळ संबंध 
सूचित होतात. उदा० अधिक शिक्षक हवत यासाठी 
वाडमय विभागाची वाढ झाली की विज्ञान्याखे- 
तीळ संख्याही वाढते आणि त्याचें परिणाम तंत्र 
विद्येच्या वा वैद्यकाच्या शिक्षणक्रमात दिसू लागतात. 
शिक्षण आवरवक आहे अश्या कामांची वा नोकऱ्यांची 
वाढही स्वाभाविकच होते. कारण राष्ट्रीय उत्यन्न 
वाढले की शिक्षण, शासन वा स्थापत्यकला इ० उच्च 
प्रतीचे कौल्य आव्यक असलेल्या कामांचे महत्त्व 
वाढू लागते. उळट शेती, कोळशाच्या खाणी, कापड, 
रेल्वे इ० सामान्य प्रतीच्या कौदल्याने चालणारे व्यव- 
साय मागे पडतात. या धंद्यात देखील अपेक्षित कोर- 
ल्याचे प्रमाण वाढते. शिक्षण सावत्रिक होऊ लागले 
की सर्वच व्यवसायात, तांत्रिकदृष्टया गरज असो वा 
नसो, शिक्षणाबद्दळच्या अपेक्षा वाढू लागतात, उदा० 
ग्रहिणींना संसारासाठी शिक्षणाची विशिष्ट मर्यादेपळी- 
कडे गरज असेलच असे नाही, पण संसार सुखाचा 
व्हावा यासाठी माता-पिता या दोहोंच्या शिक्षणात 
शक्‍य तो सारखी पातळी असावीसे वाटू लागते. ही 
एक सामाजिक वा सांस्कृतिक प्रत्रत्ती आहे. शिक्ष- 
णाचा प्रसार होऊ लागला की शिक्षकांची गरज निर्माण 
होते, उच्च शिक्षगाची वाढ होण्यास जवाबदार अस- 
णारा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक होय, 

यानंतर पात्रता, सामाजिक स्थान व बुद्धिमत्ता 
याकडे वळून ते म्हणाळे : समाजातील वर्गीय भेदा- 
भेदांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. पांढरपेज्ांची 
( व्हाईट कॉलर ) संख्या वाढत असून मजुरांची 
संख्या झपाट्याने घटत आहे. आर्थिक परिस्थितीतील 
बेदळ व एकूण सुदिक्षितांची संख्यावाढ हो याची 
महत्त्वाची कारणे असावीत. यामुळे शिक्षण घेणारांची 
संख्या वाढणे अपरिहार्य आहे. 

या वाढत्या संख्येसुळे उच्च शिक्षणासाठी आव- 
इयक पात्रता असणारांची संख्या वाढणे अपरिहार्य 
आहे. आवदयक इच्छा, शैक्षणिक पाश्वभूमी व पूर्व- 
तयारी यांचा विचार केल्यास उच्च शिक्षण घेण्याची 
लायकी असणारांची संख्या दिवसे दिवस वाढत आहे 
यात दका नाही, अशी आवद्यक * पात्रता ? 
( अँबिलिटी ) व बुद्धिमत्ता ( आयू, क्यू ) यांच्या 


4 


परस्पर संतंधाचा प्रश्न येथे साहूजिकच निर्माण होतो, 
आजच्या बुद्धिमत्तेचे स्वरूप निरनिराळ्या सामाजिक 
थरातील मुलांना शिक्षणाची वा सामाजिक संधी कित- 
पत मिळते यावरच अवलंबून असते असे दरीविणारी 
आकडेवारी अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. 
बुद्धिमच्तेच्या कसोट्यांचा विचार करता गरीब, अशि- 
क्षित कुडुंब्रातली, अत्यंत  ग्दीस्च्या प्राथमिक शाळात 
जाणारी मुळे, या कसोट्यांना फारशी उतरत नाहीत; 
उलट'चांगल्या कुटुंबातली, आईत्राप सुशिक्षित असलेली, 
मध्यम वर्गीयांच्या प्राथामिक शाळात जाणारी मुळे 
त्यात सहज उत्तीण होतात असा अनुभव आहे. एकाद्या 
विद्दिष्ट क्षणाढ़ा हे विधान खरे आहे. तथापि या मुलां- 
च्या बाबतीतळे हे विधान म्हणजे एक कालाबाधित सत्य 
होय असे म्हणता येणार नाही. सामाजिक व शैक्षणिक 
संधींचा त्यावर परिणाम होणारच. म्हणून मुलामुलींना 
अश्ली संधी मिळणे दाक्‍य झाल्याने उच्च शिक्षणासाठी 
आव्यक पात्रता असणारांची संख्या बाढणे स्वाभाविक 
आहे. बुद्धिमत्ता कसोटी बद्दढ ( आय. क्यू ) 
कोणतीही भूमिका घेतळी तरी कित्येक मुलांना शिक्षण 
घेण्याची पात्रता असूनही मध्येच शिक्षण सोडावे लागते 
हे नाकारता येणार नाही, भे 
तात्पर्य, आर्थिक उत्पादन वाढू लागले की प्रत्यक्ष 
उत्पादन-कार्यासाठी लागणार्‍या निरनिराळ्या प्रकारच्या 
कोडल्याची मागणी वाढते; आरोग्य, शिक्षण, गृह- 
निर्माण व अन्य समाजकल्याणाच्या कार्यांत वाढ होते 


. व त्यासाठी जरूर असळेळे कोरल्य व तांत्रिक तयारी 


यासाठी उच्च दिक्षणाची गरज वाढते; लोकांच्या 
1मळकतीत सुधारणा झाल्याने उच्च शिक्षणाची मागणी 
वाढते; आणि उच्च द्रिक्षणासाठी अधिकाधिक साधन- 
सामग्री उपलब्ध होगे दाक्‍य होते. या दृष्टीने शैक्षणिक 
पाजतेपेक्षा राष्ट्रीय उत्पन्न हाच शैक्षणिक विकासाच्या 
दृष्टीने विचार केल्यास तूर्त तरी अधिक महत्त्वाचा 
घटक मानावयास पाहिजे, 


दक्षिणेस डोळे 


दक्षिण अमेरिका हा एक नाजूक परंतु महत्त्वाचा 
प्रश्न अमेर्िपुढे उभा आहे अशी अध्यक्ष केनडी 
यांची खात्री झाळेळी आहे. कक्‍्युब्रातीळ घडांमोडी- 
नंतर हा प्रश्न जास्तच प्रामुख्याने पुढे येत असून युरो- 
पकड व त्या पलिकडील कम्युनिस्ट राष्ट्रांकडे . वेळडेली 
आपली नजर अमेरिकेला लॅटिन. अमेरिकेवर केंद्रित 


अनुक्रमणिका 


सार-संकळन 


करण्याची जरूरी भासू लागली आहे, या प्रदेशात दोन 
प्रश्न महत्वाचे असून त्यातील एक म्हणजे क्‍्युवा बह- 
लची अनिश्चिती व तेथे वाभ्तव्य करून राहिलेले 
रशियन सैन्य, व दुसरा दक्षिण अमेरिकेतील निरनि- 
राळ्या राष्ट्रात वाढणारी अश्यांतता. 
लॅटिन अमेरिकेत सतत दिसून येणाऱ्या राजकीय 
अद्यांततेच्या मुळाशी तेथील नागरिकांचे अज्ञान व 
दारिद्य या दोन गोष्टी आहेत. रिओगेन्डे एथील नाग- 
'रिकांचे माणशी वार्षिक उत्पन्न ४०० डॉल्स आहे तर 
अमेरिकेत ते २४५० डॉलसं आहे ! त्यातच कम्युनिस्ट 
राजवटीखाली असलेला व १२ ते १३ हजार रशियन 
सेनिकांचे अस्तित्वाने बऱ्याच प्रमाणात निभय बनलेला 
क्युत्रा म्हणजे लॅटिन अमेरिकेवर रोखलेला भाळाच 
आहे ! या सेन्यामुळे"क्युत्रातील कॅस्ट्रोची सत्ता संपुष्टात 
आणण्याचा प्रमत्न करणे म्हणजे दोन बळाढ्य राष्ट्रातील 
संघर्षास आव्हान करण्यासारखे आहे. 
स्वातंत्य, राजकीय समता, व आर्थिक उन्नति, यांचे 
पायावर उमी असलेली लोकशाही राजवट सुरू 
झाल्यास लॅटिन अमेरिकेत' शांतता नांदेल असा अमे- 
रिकरेचा विश्वास असून त्याचे करिताच ' प्रगति साठी 
भत्री* ( 8111181108 101 ]3'0४1९88 ) ची स्थापना 
झालेली आहे. स्वॉोटेमाळा व अर्जेटिना या राष्ट्रातील 
प्रक्षोभक परिस्थिति हे या धोरणास मिळालेळे आव्हान 
आहे. 
क्‍्युबा- 
क्युब्रा प्रकरणात गोवल्या गेलेल्या- रशिया, अमे- 
रिका व क्युत्रा- सर्वच राष्ट्रांनी परिस्थिति काबूत ठेव- 
ण्याचे ठरविळेळे दिसत आहे. क्युत्रांचे लढाऊ विमा" 
नांनी अमेरिकन मालवाहू जहाजावर केलल्या गोळी- 
बारात्रद्दळ क्युवाने माफी मागितली व अमेरिकेने ती 
स्वीकारली, अमेरिकेच्या मयामी किनाऱ्यावरून व फ़ोरि- 
डाच्या खाडीतून क्युज्रावर सरास्त्र हलला करू पाहणा- 
ऱ्यांचेवर अमेरिकेने कडक नित्रंध घातले असून किनाऱ्या- 
वरीळ बंदोबस्त वाढविला आहे. ब्रिटिश अंमलाखाली 
असलेल्या कॅरोभ्रेअन बोटीवरून हे लोक शस्त्रास्ने मिळ- 
बितात म्हणून ब्रिटिशांचे मदतीने यांपेक्री काही लोकांना 
बहायाजवळ अटक केली आहे. हे. हळे निरुपयोगी 
असून रदिया त्यांचा उपयोग आपले सेन्य क्‍यूब्रात ठेव- 
ण्यास निमित्त म्हणून करीत आहे असेही अमेरिकेस 
वाटते. नोव्हेंबर मध्ये रशियाने आपले ५०० सेनिक 


. क्‍्यूत्रातून काढून घेतळे व त्यानंतर थोड्याच महि- 


न्यात आणखी ही ४०० रशियन सैनिक स्वगृही 
परत गेले, रशियाचे एकंदर २१ ते २२ हजार सैन्य 
क्‍्यूवात होते असा अंदाज आहे. गेल्या महिन्यात 
दोन रशियन जहाजांवर अमेरिकेने हला केला अजी 
रशियाने तक्रार केली व अक्या तऱ्हेचे हहे होऊ न 
देण्याची आपण खवरदारी घेऊ, परंतु बंडखोरांनी 
हल्ले केल्यास रशियाने अमेरिकेला दोषी ठरवू नये, असे 
अमेरिकेने जाहीर केळे, आपले क्रान्तिकारक लॅटिन 
अमेरिकेत पाठविण्याचे कॅस्ट्रोचे सत्र' मात्र तापदा- 
य॒क होत असून रदियन सैन्याने व्यापलेला क्युबा 
धोक्याचा व्रिन्दु होऊन व्रसला आहे. 

दारिद्य व अज्ञान यामुळे लॅटिन अमेरिका डाव्या 
गटाच्या व लष्करी अधिकाऱ्यांच्या कारवायांना बळी 
पडत आहे. या प्रदेशातील राजकारणात एका बाजूस 
सनातनी न बदलणारा उजवा गट, तर दुसरे बाजूस 
जहाल डावा गट असे दोन तट पडलेले दिसतात. 
त्यामुळे पुष्कळ वेळा कम्युनिस्ट गटाचे विरोधी गटास, 
म्हणज्ञे सनातनी उजवे गटास; अमेरिकेस पाठिंबा 
द्यावा लागतो. 
अर्जेटायना - 

अर्जैटायनाचा मुख्य प्रश्न पेरँचे अनुयायांचा आहे. 
यांचे कामगारांत वर्चस्व असून आर्थिक मंदी व आणी- 
बाणी यामुळे त्यांचे वजन वाढत आहे. परंतु निव- 
डणुकीचे प्रश्नावर त्यांचे आपापसात मतभेद होत 
असून त्यांचे मध्ये अन्तस्थ दुफळी माजण्याचा संभव 
निर्माण झाला आहे. दुसेर बाजूस लष्कराचा पाठिंबा 
असलेला व लोकशाहीवरील आपला विश्वास जाहीर 
करणारा दुसरा एक राजकीय गट पण डोके वर काढीत 
आहे. अध्यक्ष जो मारिआ गुडो यांनी निवडणुकी 
लोकशाही तत्त्वाप्रमाणच होतील असे जाहीर केले आहे. 
पेरौंच्या अनुयायांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास 
ते भूमिगत होऊन केंस्ट्रोगयास मिळतील अद्यीही 
भीती त्यांना वाटत आहे, पेरॉ गटाचा निःपात कर- 
ण्याकरिता नाविक दलाने गुडो याचे सरकार उलथून 
पाडण्याचा एप्रिलमध्ये प्रयत्न केला, परंतु तो फसला व 
अनेक॑ बंडखोर नेते शरण आले, 
ग्वीटेमाला - 

१९५७ साली निवडून आलेल्या अध्यक्ष मिगुट 
डिगोरास यांची कारकीद संपुष्टात आली आहे. हे सर- 


५९ 2: े 


नवभारत 


कॉरे उजव्या गटाचे असून सध्याचे अध्यक्ष डिंगो- 
रास यांनी दशतीसुधारणा व प्राप्तीकर आकारण्याच्या 
केलल्या योजनांमुळे ते लष्करातील व स्वत चे गोटातील 
लोकांमध्ये आता लोकप्रिय राहिलेले नाहीत. व्हॉन जो 
आखॉलो यांचे उपस्थितिमुळे ग्वॉटेमालाच्या राजकीय 
वातावरणात वादळ उठले आहे. ते सरकारी नियंत्रणे 
घाब्यावर भसवून अवतीणे झाले असून स्वतःला कम्यु- 
निस्ट विरोधी परंतु डाव्या गटाचे समजतात. ते 
कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद हाते असा सरकारचा दावा 
आहे, अध्यक्षपदासाठी आपण निवडणूक लढविणार 
असल्याच त्यांनी जाहीर केळे साहे, शेतकरी ब काम- 
गार वर्गांत आना वराच पाठिंत्रा आहे. । 

आरवबॉलो यांचे परत येण्याने लष्करी क्रान्तीसाठी 
वातावरण तयार झाळे आहे असे दिसते. कारण ३१ 
माचे रोजी संरक्षण मंत्री अशुरादया यांनी सर्व सत्ता 
काबीज करून राज्यघटना रद्द केली व लोकसभाही 
बरखास्त केटी, अध्यक्ष डिगोरास यांना लष्करी विमा- 
नातून सुरक्षित ठिकाणी पोचविण्यात आले, त्यांचे मते 
ग्वॉटेमाळा व सवच मध्यअमेरिकेच्या दृष्टीने ही क्रान्ती 
फायदेशीर ठरणार आहे. 

€ प्रगंतीसाठी मैत्रीच्या मार्गात किती व कोणत्या 
अडचणी आहेत याची कल्पना अर्जैटायना व ग्वोटे- 
माळा या दोन देशातील परिस्थितीवरून समजून येते. 
ही संघटना स्वातंत्र्याचे व लोकशाहीचे वातावरण 
निर्माण करून आर्थिक व सामाजिक प्रगति करण्या- 
करिता अस्तित्वात आली आहे. या. संघटनेच्या 
स्थापने नंतर थोड्याच अवधीत लेटिन अमेरिकेत तीन 
लष्करी क्रांत्या झाल्या, त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा 
होता असा तेथील लोकांचा समज झालेला आहे. 

( न्यू यॉर्क टाइम्स्‌ च्या ( दि, ७ एप्रिल १९६३) 
सास्ताहिक आढाव्यातील एका ळेळाचा थोडक्यात 
सारांद- ) 
मेंदूचे इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण 

माणसाचा मेंदू असंख्य मज्जापेशींचा बनलेला 
असून त्या प्रत्येक पेशीला धाग्यासारले एक एक पूट 
असते. ही द्षेपटे एकमेकात गुंतलेढी असून ती दारी- 
राच्य़ा सर्वे कोनाक'पर्‍याप्यरेत पसरठेळी आहेत. त्यांचे 
मुख्य काम ारीराकडून मेंबूकडे व मंदूकडून शरीराकडे 
क्षणार्धात संदेश पोचविणे हे होय. हे दोन धागे जेथे 
एकमेकास मिळतात त्या ठिकाणी या संदेशाचे बर्गी- 


६० 


करण करण्यात वेऊन त्यांतील निरुपयोगी माहिती 
गाळण्याचे काम पण होत असते. म्हणून यांना निर्णा- 
यक विंदू ( वेश्लाळंठा] 10115 ) असेही म्हणतात. 
या पेशीचे काम माणूस जिवंत असेपर्यीत अव्याहत 
चाळू असते, प्रोढ माणसाचा मंदू साधारणपणे २० 
बॅटूसच्या विद्युत्‌ शक्तीने काम करीत असतो. ही आक्ति 
ग्लुकोज व ऑक्सिजन या पदार्थातून मत्ञापेक्ीत 
निर्माण होत असते. ज्या प्रमाणात प्रक्षोमण ( ७॥- 
पए]प8) जास्त कमी असेल त्या प्रमाणात ही शक्ति 
निर्माण होत असते, मंदूमध्ये सव तऱ्हेचे ज्ञान एकत्रित ' 
करून, त्याचे वर्गीकरण करून साठविले जाते व हा 
साठा म्हणजेच जाणीवेच्या पातळीवर जगत असलेले 
आपले जीवन होय. न 

प्राण्यांचे वर्तणुकीचा अभ्यास करण्यास उपयुक्त 
तशी / अनेक वस्त्रे इलेक्ट्रानिक तज्ज्ञांनी तयार 
आहेत. काही प्रकारच्या मा्नासक रोगांवर, 
शपत: अल्यत गंभीर स्वरूपाच्या उदासीनतेवर, 
०० ते २०० व्होल्टसूच्या ए. सी. विद्युतप्रवाहाने 
डोक्यास धक्का दिल्यास ( ९०० ळ०्लः) या 
रोगातून बऱ्याच जणांची मुक्तता करता येते, इलेक्ट्रो- 
एनकिफॅलोग्राम ( , प, ५, ) च्या सहाय्याने माण- 
साच्या मंदूच्या कार्याचा ग्राफ काढता येतो. याकरिता 
सूक्ष्मसंबेदनांची नोंद करणारे यत्त व त्या संवेदना 
मोठ्या करणाऱ्या रेडिओच्या नळ्या डोक्याला 
लावाव्या लागतात. या ग्राफवरून अनेक तऱ्हेच्या 
मंदूच्या विकारांची चिकित्सा करणे सोपे जाते. परंतु 
या 'सर्वांपेक्षा इंलेक्ट्रिकढ स्टिम्युळशन ओंफ ब्रेन 
(४. 8. 3, ) हा शोध महत्वाचा व क्रान्तिकारक 
आहे. या करिता आपल्याला पाहिजे असेल त्या 
मंदूचे भागात विद्युत्‌ बाहक कांडी खोचावयाची, 
त्यात विद्युत्‌ प्रवाह सुरू करावयाचा, व प्राण्याची 
मजा पहावयाची, माणसावर किंवा इतर कोणत्याही 
पाण्यावर हा प्रयोग करता येतो, त्या करिता डोक्‍याला 
गिरमिटाने भोक पाडून त्यात एक पोकळ नळी बसवा- 
वयाची, त्यातून दोन तारा जोडलेला इलेक्‍्टोड 
आत  सोडावयाचा; या तारा एका सेकिटमध्ये 
असवावयाच्या व तो सॉकेट डोक्यावर पक्का करायचा. 
या सॉंकेटमध्ये सोडलेला विद्युत प्रवाह मज्ञापेशी 
पर्वत सहज पोचतो, हे तंत्र इतके परिणत झालेले आहे 
क्षी एका इंचाच्या एक दालक्षांरा आकाराचा 


-० जाऊन द 
ये, क 


हिर) ८.2 आ 


*करेलगघळचिछन पजा) 


सार-संकलन 


मायक्रो इलेक्‍्ट्रॉड मज्ञापेश्ीत घाढता येतो. असे 
करताना त्या व्यक्तीला काहीही त्रास होत नाही. सध्या 
वापरात असलेले सॉकिट्स श्िसंपेन्सिल एवढे असून 
त्यातून सहा तारांचे इलेक्ट्रॉड्स्‌ मेंदूत सोडता येतात, 
सोंकेट बसविलेले प्राणी इकडे .तिकडे फिरण्यास किंवा 
*रोजचे व्यवहार करण्यास मुक्त असतात. त्यांना एक 
ट्रॅन्झिस्टर-टाइमूड-स्टिम्युलेटर बसविलेली कॉलर 
वापरावी लागते एवढेच. .या सेंकिटमध्ये रोडेओ 
-ब्रॉडकॉस्ट सिमल्स वेचण्याची दाक्ति असून प्रयोग 
करणाराला लांबून या प्राण्यावर तावा ठेवता येतो. 

उंदीर, मांजरे, कुत्रे, माकडे वासारख्या अनेक 
प्राण्यांवर विद्युतप्रवाह प्रश्नोमनाचे (19. 38. 5, ) 
प्रयोग करण्यात आले आहित व त्यांचे वर्तणुकीत 
पाहिज तसे बदल करणे विद्युतूप्रवाहात बदल करून 
शाक्य झाळेळे आहे. अत्यन्त प्रेमाने वागणाऱ्या मांज- 
रांना भांडायळा लावता येते. पुढारी म्हणून वचेस्व 
गाजविणाऱ्या बलाढ्य माकडास गोगलगाईप्रमाणे, मऊ 
बनविता येते, तर उंदराला एकसारख्या सुंख्रसंवेदनात 
रममाण करता येते. मेंदूत असलेली सुव, दुःख, वाचा, 
स्मरण, प्रेम, द्वेष अक्ली अनेक केन्द्रे उत्तेजित. करता 
येतात. या प्राण्यांना खेळण्याप्रमाणे खेळविता येते. 
कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक हाल्चाली करवून घेता 
येतात. प्राण्यांची इच्छाशक्ति बारीक प्रक्षोभणाने पूर्णपणे 
नाहीशी होत नाही. परंतु विद्युत्‌ प्रवाहाचा जोर वाढ- 
विल्यास ती पूर्णपणे नाहीद्यी होते. काही सद्योधकांनी 
मेंदूच्या गाभ्यापर्यत पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे व 
त्यात त्यांना यशा आले आहे. नाजूक किंवा. भवेकर 
उग्र अश्या भावनांची मैदृतही केंद्रे त्यांना सापडली 
आहेत. विदोष म्हणजें प्रयोग थांत्रळा की प्राणी पुन्हा 
पूववत्‌ वागू लारातो, कायम स्वल्पाचा परिणाम 
झालेला मात्र दृशेतयत्तीस आलेला नाही. 

या प्रयोगातून काही भयंकर निष्क्षे काढत 
काही महिन्यांचे लहान मुलांचे डोक्यास ज 
सॅकिटस्‌ बसवून त्यांना वाढविळे तर थोड्या खर्चात 
उत्कृष्ट यान्त्रिक मानव तयार करता येतील व त्यांचे- 
कडून पाहिजे ती कामे करून घेता येतील. ट्रन्हिस्टर, 
टाइम्‌ड-स्टिम्युळेटर लहान पिंतच्या" अ काराचा बनवून 
निरनिराळ्या माणसांना वापरता, येतील व एजलादा 
अचाट सामर्थ्याचा माणूस निरनिराळ्या तऱ्हेचे सोंके- 
टस बसविलेली वेगवेगळ्या दर्ज्यांची माणसे निर्माण 


1 येतात. 
र असे 


अनुक्रमणिका 


कल्न त्यांचेकडून आपल्याला पाहिजे ते करून घेईल; 
हे अजून कल्पनासुष्टीतील सत्य असले 'तरी ते केन्हा- 
ही सल्यसृष्टीत आणता येईल यातरद्दळ वाद नाही. 
( लाईफ्‌ ? मासिकाच्या दि. ८ एप्रढ १९६३ च्या 
अंकांतीळ माहितीचा हा थोडक्यात गोधरवारा आहे. ) 
मूलमूत मानवी हक्कांवर पूर्व जर्मनीत गदा : 

राष्ट्रसंघाच्या मूलभूत हक्‍क कमिशनकडे सोव्हिएट 
हद्दीतील जर्मनीत मूळभूत हक्कांची पायमछी होत 
आहे अशी तक्रार एक वर्षाचे आत दुसऱ्यांदा नोंदावी 
लागली. म्हणजेच तेथील अधिकारी माणसाच्या प्रति- 
छेची पर्वा करीत नाहीत हे उघड आहे. ' अविभाज्य 
जर्मनी ? या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. छुट्झ यांनी कमि- 
ठानच्या जिनिःहा येथील बेठकीचे वेळी दुसरी तक्रार 
नोंदविली आहे. 

या तक्रारीवरून १९४५ ते १९६३ च्या काळात 
पूर्व जर्मनीत १५८ लोकांना मृत्यूची, ४२९ लोकांना 
जन्मठेपेची, व २४८०० लोकांनां २० किंवा त्याहून 
अधिक वेष तुरुंगाची अद्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या 
आहेत ! याच काळात राजकीय गुन्ह्या वरह्ढ २१९६० 
छोकांना अटक करण्यात आली असून सुमारे ४६८०० 
पुरुष, बायका व मुळे यांना आपल्या राजकीय मता- 
बद्दल,  ध्येयावरद्दळ किंवा श्रद्धेवद्दळ या नाही त्या 
मार्गाने जीवितास किंवा स्वातंत्र्यास मुकावे लागले 
आहे. या मितीला पूव जर्मनीत ९२ हजार राजकीय 
केंदी निरनिराळ्या तुरुंगात किंवा कॅप्समध्ये शिक्षा 
भोगीत आहेत ! 

डॉ. छटझ यांनी पूर्व जमनीच्या जनतेच्या वतीने 


* ही तक्रार केली आहे. कारण या जनतेला आपले मत 


प्रदार्शित करणे अशक्य आहे. मानवी हक्काची पाय- 
मछी होत आहे याचा बर्लिन भिंत एवढाच पुरावा 
नसून १२८१ किलोमिटरच्या सर्व सीमारेषेबर अनेक 
अडचगी पूर्वजमंन सरकारने उभ्या करून ठेवल्या 
आहेत. त्यात दोन पोंड वजनाने सुद्धा स्फोट होऊ 
दाकतीळ अश्या माइन्स, लहान मोठे ट्रेन्चेस, भिंती, 
तारांची कुंपणे, गजर घंटा वगेरे अनेक प्रकारची माण- 
साचे हालचालीवर नितरंध घालणारी साधने आहेत. या 
वरून पूर्वजर्मन माणताचे स्वातंत्र्य संपूर्णपणे हिरावून 
ब्रेतळे आहे हे उघड होते. | 

[ जर्मन न्यूज, एप्रिल २७, १९६३] 


ता 


६१ 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


महाराष्ट्र ब दिल्ली ह 


* या विषयावरील लेखात महाराष्ट्रेतिहासाचे एक 
प्रख्यात विद्वान्‌ डॉ. वि. गो. दिघे यांना जे आक्षे- 
पाह भाग बाटले त्यातले तीन चार निवडून जो 
उपदेदवापर लेखनप्रपंच केळा, त्या बद्दल थोडी 
विचारपूस करणे अवद्य आहे. मराठेज्ञाहीचे धोरण 
अठराव्या शतकात दिछीच्या वादशाहीला न दुख 
विण्याचे होते, एवढेच मूळ लेखाचे सूत्र असल्याने 
ते ध्यानात ठेवल्यास डॉ. दिवे यांच्या आक्षेपाला 
ज्ञागा राहात नाही, मराठे व मराठेशाही याविषयी 
कोणी बरे लिहिल्यास ते त्यांना रुचत नसावे, असा 
त्यांच्या आक्षेपावरून संदव व्यक्‍त करावासा वाटतो. 
ते प, वा. जदुनाथ सरकार व तत्समांच्या तालमी- 
तळे आहेत; साहजीकच त्यांच्या विचारात “ जदु- 
नाथी ? ठसा उमटला आहे. 


दिछी संभाळण्याच्या मराठेशाही धोरणाचा 
घावता वृत्तान्त देताना आज संरक्षणमंत्री ना. यश- 
वंतराव चव्हाण हे एक मराठे आहेत व पूर्वी भारत 
-चीनच्या सरद्दद्दीवर एक मराठा सेनापति होता या 
घटनांचा मराठा या नात्याने स्वाभाविकपणे उछेख 
केळा, तो मनावर घेऊन सेनापती बद्दल ' अंदरकी 
बात? ( अश्या बाता दिछीवासी यांनाच कळणे 
संभवनीय आहे ) माहीत असल्याप्रमाणे डॉ. नी 
शिंतोडे उडविले आहेत व ना, चव्हाणांवर 


शिंतोडे ( किंवा फुले ) उडविण्याची वेळ अजून 


दूर आहे असे डॉ. दिव्यांनी सुचविले आहे. 
ना, यशवंतरावांची नेमणूक ते एक कर्तचगार व 
संधटनाकुदाल पुरुष म्हणून झाली, मराठा म्हणून 
नव्हे, हे खरे मानले तरी भारताच्या अनेक 
राज्यांच्या मुख्य मंत्र्यांना डावळून ना. चव्हाण हे 
त्या जागेला योग्य ठरावे, या वस्तुस्थितीला जे मोळ 
आहे त्याकडे लक्ष देऊन त्यांचा उलेख केला होता. 
पण ते मराठा आहेत हे विसरता येण्यासारखे नाही, 
निदान ज्याला महाराष्ट्राचा अभिमान असेल तो 


ना. चव्हाणांच्या नेमणुकीकडे अगदी अनास्थेने 


द्र 


पहाणार नाही, या संदर्भात जशी इतर भाषावार 
राज्ये अस्तित्वात आली तसेच महाराष्ट राज्य जन्मले, 
अशा सरळ साध्या खुलाद्याने डो. दिघे यांनी 
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिति विल्हेस लावली आहे. 
जणू काय त्यासाठी निकराचा झगडा महाराष्ट्राला 
करावा लागलाच नाही. असे त्यांनी भासविळे आहे. 
महाराष्ट्र राज्याच्या जन्माचा इतिहास चार सहा 
वर्षांचा आहे, शेकडो वषीइतका जुना नसताही 
त्यावर डॉ. दिध्यांनी केलेली मखलाशी त्यांच्या 
इतिहासश्तेला खचीत शोभणारी नाही. 

चिनी प्रवाशाने केलेले वर्णन १२०० वर्षो- 
पूर्वीचे, त्याचा विसाव्या शतकात उपयोग करणे 
अनुचित असा त्यांचा यासंत्रंधी आक्षेप असून 
वंगाली, मराठे, तेलंगी वगेरे आजची जाणीव मूळच्या 
ठेखात दशंवून इतिहासाचा विपर्यास केला असा 
त्यांचा ,निष्कषे आहे. मराठे किंवा दाक्षिणात्य जे 
उत्तरभारतीयांशी लढायला ठाकले ते आपले राज्य 
राखण्यासाठी, ह्या - उल्लेवाने मराठयांच्या लढाऊ. 


.पणाची जिद्द वाचकांना पटवायची होती. मराठे, 


वंगाली, प्रभ्रतींची जाणीव त्या उलछ्छेल्लात आणलेली 
नाही, या बाबतीत डो, दिध्यांनी इतिहासाला मान्य 
काय व अमान्य काय या विषयी जो बोध केला 
आहे, त्याची गरज नव्हती, पण त्यांनीच पुढील 
वाक्यात महाराष्ट्र कर्नाटक या प्रादेशिक भेदाची 
वाच्यता करावी याचे आश्चर्य वाटते, सवड असती 
तर ज्या चिनी प्रवाद्याची विधाने ते इतिहासाच्या 
कक्षेबाहेर ढकलतात त्या प्रवाज्नाची आशक्षिप्त वाक्ये 
चांगल्या इतिहासपंडितांनी आधारास घेतंल्याचे 
दाखवून दिले असते, यात डॉक्टारांनी त्या प्रवा- 
शाला दक्षिणेकडील भाषा येत नव्हती, असे म्हटले 
आहे. लढाऊपणाच्या परीक्षेसाटी लढणाराची भाषा 
माहीत असावी लागते हा एक नवा सिद्धान्त आहे. 
हा प्रवासी ह्षवधनकाळाच्या 

विश्वसनीय वाटतो तर मराख्यांच्या 
णीय का ठरावा हे एक कोडेच आहे. 


इतिहासाला जर 
संबंधात उपेक्ष- 


पत्रव्यवहार 


शाहूचा मोगलबादशहाशी मांडलिक या नात्याचा 
करार होता. कराराचे स्वरूप कसेही असले तरी 
व्यवहार शाहू स्वतंत्र असल्याबद्दल खात्री पटवितो. 
/ज्याचा मांडलिक त्याचें गुजरात माळेवा वगैरे 
सुभे मांडलिकाच्या सरदारांनी काव्रीज करण्यासाठी 
झटावे आणि मांडलिकांची त्याला संमति असावी, 
हा मांडलिक सम्राटाचा संत्रंध नवा आहे. करार 
लिहिणारी लेखणी आणि राज्याचा नकाशा त्दळून 
टाकणारी तरवार यातील मेद ध्यानात ठेवून कागदी 
करार व त्याबद्दलची भावना याची शहानिशा केली 
पाहिजे. डॉ. दिध्यांच्या मतानुसार शाहू मांडलिक 
असेल तर दिली संमाळण्याच्या कल्पनेला दुजोराच 


मिळणारा आहे. शाहूच्या मांडलिकत्वाचा मूळ. 


लेखाच्या विवेचनाशी मुळीच संत्रंध नाही. 
दिलीस नवे राज्य स्थापन होऊ नये असे विचार 
बाजीरावाच्या पत्रांतन नादिरशहाच्या दिछीवर 
आलेल्या धाडीच्या संदर्भात प्रगटले आहेत. ते 
_ अंधुक आहेत, असे डॉ. दिव्यांना वाटते. ते अंधुक 
असले तरी ते आहेत याबद्दल डॉ. दिव्यांना संशय 
नाही. ते एकट्या बाजीरावाच्या मनात यावे आणि 
इतर राजेरजवाड्यांनी दिछीच्या वाददयाहीचे विंडवडे 
ऐकून आपल्या जागी खस्थ राहावे याला जो ऐति- 
हासिकदृष्ट्या अर्थ आहे तोच मूळ लेखात विदाद 
केळा होता. बाजीरावाने तापी ओलांडठी नाही हे 
जसे खरे तसेच नादिंरशहाने खदेशाचा मार्ग घरला 
हेही खरे आहे. नादिरशहा दिछीच्या दक्षिणेकडे 
वळेळ अशी तेव्हां बोलवा होती, ती कितपत खरी, 
आपल्या साहाय्याला कोणकोण येतात, अशा प्रश्नांचा 
विचार करीत बाजीराव तापी काठी थांबला असावा, 
हा तर्क आहे. नादिरशहा परत निघाल्यावर वाजी” 
रावाळा त्याच्यामागे धावत जाण्याची गरज नव्हती, 
त्यानेच दिलीची बादशाही कायम ठेवून बाजीरावाला 
ज्याची काळजी वाटत होती त्या नव्या राज्यस्थाप- 
नेच्या संकटाचा परिहार केला होता. 
अब्दालीच्या दिलीपर्वंत पोचलेल्या खाऱ्या दोनच 
आहेत. एक १७५७ ची व दुसरी १७५९ ची, 


पहिल्या खारीशी अंताजी माणकेश्वराने सामना 
दिला आणि दुसऱ्या खारीचा शेवट पानपतावर 
झाला, १७५७ च्या स्वारीत अबदालीने दिछीपर्यंत 
स्थापलेठे वचेस् मराठ्यांनी अटकेपर्यंत झाडून 
काढले, हे प्रसिद्ध आहे, दुसऱ्या स्वारीत पानपता- 
वर विजव मिळवूनही अब्दालीने आपले राज्य 
दिलीस रुजविले नाही. दिछीच्या वादशाहीची जी 
व्यवस्था भाऊसाहेबांनी पानपतापूर्वी ठरविळी तिला 
अबदालीने मान्यता दिली हे लक्षात ठेवण्यासारखे 
आहि. भाऊसाहेबांच्या पत्रातून दिछीच्या रक्षणाची 
भाषा पुष्कळदा आलेली आहे. त्या भाषेचा उगम 
बाजीरावाच्या विचारात दिसेल. पुढे बादशाहाला 
ताब्यात घेऊन दिलीपर्येत ब्रिटिशांच्या सत्तेचे पाय 
महादजीने पसरू दिले नाहीत याच्यामागे माऊ- 
साहेबांच्याच हेतूचे प्रतित्रिंब आहे. वादरहाचे डोळे 
फोडन त्यांचे जडजवाहीर ढटटून पळालेल्या. गुलाम 
काद्रेळा महादजीने पकडले व प्राणान्ताची शिक्षा 
भोगावयास लावले, हे बादशहाच्या रक्षणाचेच 
उदाहरण ठरते. मराठे लुटारू असा आरोप 
आपल्या लेखात पुनःपुनः पुकारणारे डॉ. दिघे 
मराठ्यांनी केव्हाही दिछी लट्ली नाही, हे का 
विसरतात हे कळत नाही. मराठ्यांना दिल्लीची लूट 
करणे अशक्य नव्हते. भाऊने दिल्टीच्या तकतावरीळ 
चांदीचा पत्रा आटवल्याची कथा डॉ. दिव्यांना 
येथे हटकून आठवेल, त्या पत्र्याचा बराच भाग 
गाजीउद्दीनाने आधीच कापला होता हे आता 
उघडकीस आलिले आहे. दिल्लीची ळूट जी केली 
ती मुसलमानांनीच केली, 

मोगलाईच्या छळातूने सुटण्याकरिता शेजारच्या 
प्रदेशातील हिंदु मराठ्यांना बोलावीत असल्याचे 
प्रसिद्ध म्हणून छत्रसालाचे उदाहरण दिले. बाजी- 
रावाने त्याची सुटका केळी, पुढे छत्रसालाच्या 
"मागून त्याचे मुलगे आपसात किंबा मराठ्यांशी 
लढले याचा छत्रसालाने मराठ्यांना बोलावले या 
वस्तुस्थितीशी संव्रंध काय ! छत्रसालाच्या सारखी 
गुजरात माळव्यातील हिंदूंनी मराठयांना पाचारल्याचे 


६२ 


नवभारत 


पुरावे आहेत, पण ते अप्रसिद्ध म्हणून टाळले. 
मराठ्यांचे इतर प्रदेशातील हिंदु मित्र होते, ही 
दंतकथा डॉक्टरांच्या कल्पनेतली आहे. मूळ 
लेखातली नाही, रजपूत, जाट यांचा जर आपसात 
सलोखा नव्हता तर ते मराठयांचे मित्र होते, असे 
मानण्याचा असमंजसपणा कोण पत्करील ! 

डॉ. दिघ्यांच्या आक्षेपात आणखी सोळून पाहा- 
ण्यासारखे जे अंशॉ॒& आहेत त्याकडे वळल्यासं 
फार विस्तार होईळ; ते मूळ लेवाच्या मर्यादे- 
बाहेरचे आहेत, आता भराख्यांवरोळ लुटारू. 


पणाचा दुरारोप. तपासून हे लांवत चाळलेले प्रकरण 


आवरणे इष्ट वाटते. मराठ्यांवर छुटाळुटीचा प्रसंग 
लादला जात होता. आपल्या वचेस्वाचे चिन्ह 
म्हणून मराठे जी खंडणी ठरवीत ती वेळेवर न 
भरली गेल्यामुळे मराठ्यांना वारंवार अद्या खंडणी 
चुकविणाऱ्या राजेरजवाड्यांशी रक्‍तपाताचे झगडे 
करावे लागत होते, आपसातल्या भाऊतव्ंदकीत मरा- 
ठद्यांना मदतीस त्रोळबायचे व त्याकरिता कबूल 
केलेला फोजेचा खर्च द्यावयाचा नाही, असे प्रकार 
राजस्थानात घडत होते. खंडणी किंवा फोजवर्च वसूल 
करण्याला जर लूट म्हणावयाचे असेळ तर म्हणावे, 
मराठे लटारू हा दुरारोप इंग्रज इतिहासकारांनी 
पसरविला व त्याची री ओढण्याची वृत्ति अजून दिसते, 
असे डॉ, दिव्यांच्या लेखावरून स्पष्ट होत आहे. 
मराठे लुटारू नव्हते, पण डॉक्टरांच्या संतोपा- 
साठी तसे मानले तरी मुसलमान, रजपूत, .जाट, 
यांच्याहून मराठ्यांचे वर्तन वेगळे होते, असे म्हणता 
येत नाही, फार कश्याला जे इंग्रज मराठ्यांना लुटारू 
लेखीत आले, त्या इंग्रजांनी १८५७ साली दिल्ली, 
लखनौ, विठूर या शहरांची केलेली लूट डॉ. दिव्यांनी 
नजरेखाली घालावी. अगदी ताजे उदाहरण जर्मनी- 
तील नाझींच्या स्वाऱ्यांचे आहे. आक्रमणकाळात 
ळ्ट केली नाही, अद्या आक्रमकाचे उदाहरण मुद्दाम 
शोधूनही सापडणार नाही. लट हे जर आक्रमणाचे 
अपरिहाय॑ अंग आहे. तर त्यासाठी एकट्या 
मराठ्यांना बदनाम करण्याची गरज नाही, तरीसुद्धा 
वादासाठी ग्रहीत केलेल्या मराठ्यांच्या टाल्टीत 
मुसलमानांचा बायका पळविण्यासारखा किंवा कत्तली 


* नाही, आपसात झगडले 


उडविण्यासारखा भीषण क्र्रपणा नव्हता, हे कवूळ 
करावे लागेल, ईश्वरसिंगाने विष खाऊन जीव दिला 
याला मराठ्यांनी काय करावें ? वंगालच्या महाराष्ट 
पुराणातील हाहाकार अज्ञाच मासल्याचा आहे. तौ 


कितपत विश्वसनीव याची चर्चा सध्या सोडून देणे वरे: 


महादजीने रजपुतांचे सामर्थ्य खच्ची केले, या 
प्रबादात काहीच अर्थ नाही, मराठ्यांचे वरचेख 
खच्ची करण्यासाठी तरसावलेल्या रजपुतांची खुमखम 
महादजीने जिरविली; या वस्तुस्थितीची विक्रति डॉ. 
दिष्यांच्या विचारसरणीने आत्मसात केली, असे 
यांच्या महादजीविषयक आक्षेपाचे तात्पर्य निघ शकते. 
| मराठ्यांना ध्येयवाद नव्हता, मराख्यांनी दिल्टी 
संभाळली नाही; या आक्षेपात नवे असे काहीच 


* नाही, मराठ्यांनी दिल्ढी संभाळली हे उघडे सत्य 


आहे. मराठ्यांना काशी, प्रयाग, गया वगेरे तीर्थे 
आपल्या हाती असावी ही आकाक्षा बाळाजी बाजी- 
रावाच्या अनेक पत्रातून आढळते. दिल्डी व तीथे 
यांच्या वात्तीतल्या वारंवार प्रगटणाऱ्या आकांक्षेळा 
ध्येय मानावयाचे नसेळ तर मान नये, तथापि दुसरा 
काही शब्द ढावळा तरी तो व्येयाचाच बाचक ठरे. 
“ मराठ्यांना राज्यांची घडी बेसविता आली 
ह आणि स्वातंत्र्य गमावले ?? 
हा आक्षेप मागीळ आक्षेपासारवाच तऱ्हेवाईक आहे. 
ज्यांची राज्ये गेळी त्यांना राज्याची घडी बसविता 
आली नाही, असे समज्ञाबयाचे असेल तर इंग्रजांनी 
हिंडुस्थानातीळ राज्य गमावले म्हणून त्यांनाही 
राज्याची घडी बसविता आली नाही, असे म्हणावे 
ठागेळ, राज्याची घडी बसविता आह नसती तर 
इंदूर, ख्वालेर, धार, कोल्हापूर वगेरे राज्ये कसल्या 
पुलचजळ शिल्लक राहिळी व आज गेली ती आप- 
सातील झगडवाने शे 
हा मत ची काय या प्रश्नांचे उत्तर 
त मस्तुत खुळासा संक्रीण स्वरूपाचा असल्याबद्दल 
तकाला जाणीव आहे, परंतु हा दोष डॉ, दिघ्यांनी 
आक्षेपासाठी स्त्रीकारलेल्या धोरणामुळे उत्पन्न 
झालेला आहे, हे येथे नमूद करणे अवश्य आहे. 


६४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


1२९४९. ९०, 8. 5177 __ नवभारत 


योग्य .__ 
मेट्रिक परिमाणांत 
खरेदीविक्री करा 


हाम 
बहुधा जुन्या बजनांचिं मेद्रीक वज्ञनांमध्यें सरळ पांतर करून. वस्तु मागितल्या जातात. उदाद्रणार्थ पाथरीराकारित! 
२३३ प्राम मागितले जातात, तस्तेंच १ रंत्तठाकरितां ४५४ ग्राम गांगितठे जातात. अशा तऱ्हेने) वरतु मागणें हॅ दशमान 
पद्धतीच्या तत्त्वानुसार नाहीं, शिवाय यामुळें जुन्या पद्धतीम्रनाशेंच आपणांस किचफट हिशोब करावा लागतो, परंतु 


ी 
( 
( 
ी 
( 
( 
( 
र | दशमान पदतीचा एक मुख्य हेतु अशा तऱ्हेची हिष्ट आंकटेभोड दूर करें हा आहे 
। र टू क 
( 
| 
९ 
र 
र 
( 
(! 
र 
/ 


बरीळ उदाहरणांत वस्तु मागण्यावी योऱय पद्धत म्हणजे २१० प्राम, २०८० ग्राम, ४०५ म्रान अरर '५०५ प्रन मार्ग 


पूर्वी या मापाने घेत असाल दर आतां मागा 


१ ९ औंस (२८ ग्राम) .॥॥७शापणा,,. ... ६० श्राम 
1१ पौंड (स ४५४्ग्रा) ... .,, "१ _ *' ' 62० ग्रान 
1 २ पौंड (- ९०७ ग्राम) ..., हते १ फिकोभाश (१००० प्राम) 
1७ पौंड़ (> ३ १३ किलोग्राम) दळ. कन १ डिलोद्र: 

१४ पौंड वा स्टोन (६.१५ किलोगाम) 


२८ पोंड (>: १२.५० किलोग्राम) कबडी डे १० किल!मराम 
५६ पौंड (२५४० फिगेभागो ा वव २८ केलोत्राम 


१२२ पौंड बा हेड्रेडवेर (>: ५१ किलोगाम) बडी ५० झिलोप्राम 
१ टत्त ("5 १०९६ किलोग्राम) १०१ २.५, १००८ क्रिडोप्राम 


१ तोळा (२: ११.६६ प्राम) ..> ,.. ,,. १० भ्राम 
१६६ दोर बा छटाक (> ४८ प्राम) * «५» '५० भ्रास 
१/४८. शेरवा पाद( २३३ ग्रा) ,.., २०० प्रा 
१,२ शेर (5 ४६७ग्रा) .,, .._, _ १, , ५०० दाग 
१ शेर (२९२३ ग्रम) ..,. ,., १ फिळोभान (१००० ग्राम) 


[ २.१/२ द्रोर (5 २३३ किललेग्राम) बळे. कळे २ ळ्ोघ्राल 
. स्त ५ दोर (२: ४.६६ किलोग्राम) मगरी ५८ किलोग्राम 
[ योग्य रीटीनें १८ शेर (२ ९.३३ किलप्राम) ह प १० किलोपात 
भेटिक एदतीचा २८ दोर (१८.६६ किलोग्राम) .., ... २० विळोन्रास- 
ग, दुवतेक शरा १. & मण (२: ३७ किलोग्राम) गी ४० किठोचान 
ह. हव किर २.१/२मण (२: ९३ किलोगाम) १०५ १ फिबटॅल (१०० किलोग्राम) 

1, प्रसिद्धि संचादकळ, महाराष्ट्र उरक्र, मुंबई 

क्ल 


